मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


सत्यमेव जयते 


ल्‌ 


महाराष्ट्र शासन 
तह मराठी भाषा विभाग 

मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास राज्य मराठी विकास सस्था स्वता 

नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


थोबीतलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥0७0५://॥॥४५.1॥80131011.50४.॥ इ-पत्ता ॥॥४5_॥॥1081(89%/5100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेलळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आली असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वर्व १२वें ] सप्टेंबर १९ 


यंत्रयुग विरुद्ध दोतकीयुग  . 
अलीकडील टिळक चरित्रें . 
आर्थिक विषमता: दोन विचार 
जुन्यांचा ' नवा ? विरोध 
हरिकथा : २: १ वै 
आधुनिक मराठी लेखनपद्धतीचे शिल्पकार : २: 
रामशेजवरीळ आक्षेपांचे निरसन री 
माधवांची कविता : एक अभ्यास 
स्पिनोझा 8... $ $ 
- पुस्तक-परामशी - 


वार्षिक वगणी ९ रु. ] 


अनुक्रमणिका 


८९ [| अंक १२ 


श्री. ना. गो, चापेकर 

श्री. न. र. फाटक 

प्रा. बाळ गाडगीळ 

४ श्री. पन्नालाल सुराणा 
श्री. यशवन्त भास्कर दामले 

डॉ. गं. ब. ग्रामोपाथ्ये 

प्रा, क. मो, शैब्रवणेकर 

, श्री, गं. वि. नेळेकर 


व श्री. भा. पं. बहिरट 


[ किरकोळ अंक १ रु. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा 
राज्य मराठी 
संगणकीकृत । द्वारा प्रा्ममाठशाळामंडळ, वाई 


क्म रो 2 
पि ह्य 
० 


झंवई राज्याची 
दुसरी पंचवार्षिक योजना 


व्य कळू. 


एपाड्यानें औद्योगीकरण करण्या. 

डराऱ्या पंचवार्षिक योजने- 
डछसार जी उद्दिटें ठरविलीं आहेत घ 
ज्या निरनिराळ्या योजना आखल्या 
त्यांची यठास्वीरीत्या अम्मळ- 
केल्याने पूणे रोजगारीची 
गोईल आणि साझाजिक व 
विफ्पता कमी होईल. संपन्न 
राःप्ठ उभारण्याचा हा 
खात्रीचा मार्भ आहे. 


ति न 
दष्टसपक्रवहटक् कप्यास डुंबई छण्य लार लाळ आहे 


कू बाता पति वसा सरकारच्या भ्रसिद्धि खात्यातफे 


पमकायित 


मया युसळ 8-1 


प्राज्ञषपाठशाळामंडळ वाई, यांचें मासिक 


५॥। षा 
चषे बारावे | धि सप्टेंबर 
अंक बारावा १९५९ 
संपादक-मंडळ 
आचार्य स. ज. भागवत-श्री. हरि छष्ण मोहनी-प्रा. चि. म. बेडेकर 
प्रा. गोवधेन पारीख का. संपादक 

यंत्रयुग विरुद्ध शेतकीयुग श्री. ना. गो. चापेकर १ -६ 
अलीकडील टिळक चरित्रे श्री. न. र, फाटक ७ -१० 
आर्थिक विषमता : दोन विचार प्रा, बाळ गाडगीळ ११-१५ 
जुन्यांचा “ नवा ' विरोध श्री, पन्नालाल सुराणा १६-२२ 
हरिकथा : २: श्री, यशवन्त भास्कर दामले २३-२९. 
आधुनिक मराठी - 

लेखनपद्धतीचे शिल्पकार : २ : डॉ. गं, ब. ग्रामोपाथ्ये ३०-३२ 
रामशेजवरील आक्षेपांचे निरसन प्रा, क, मो. शेंबवणेकर ३३-३७ 
माधवांची कविता : एक अभ्यास श्री, गं. वि. नेळेंकर ३८-४५ 
स्पिनोझा श्री. भा. पं. बहिरट ४६-५१ 
पुस्तक-परामदी श्री, हरिहर उसेकर ५२-५३, 
लेख-सूचि १ -प 
ळेखक-सूचि ९ -र 
वार्षिक रु. ९ सहामाही रू. ५ अंकास रु. १ 


हें मासिक श्री, म. शं. साठे यांनीं दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून प्रा. वि. म. बेडेकर 
यांनीं प्रा्षपाठशाळामंडळ वाई यांचैकरितां तेथेच प्रसिद्ध केलें. 
पत्रव्यवहाराचा पत्ता : १ संपादकीय : कायकारी संपादक, "नवभारत? मासिक, 
“गणेश भुबन? २७६, तेलंग रोड, माटुंगा-मुंबई १९ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नवभारत ? सासिक्त, 
टर प्राज्ञ प्रेस, वाई ( उ. सातारा ) 


चुकीची दुरुस्ती -- 

“ नवभारत ” मासिकाच्या ऑगस्ट १९५९ च्या अंकांत प्रसिद्ध झालेल्या “ हरिकथा-पूर्वाध ” 
या ळैंलांत पान १८, कॉलम १ मध्यें “ वारकरी कथेकरी ?” या परिच्छेदांत सुरवातीस- “ शेवटचा 
तुकाराम महाराजांचा बंशज होता, ? हें वाक्‍य चुकून पडलें आहे; तें गाळावें. प्रस्तत प्रमादाबद्दळ वाचकांनी 
क्षमा करावी. तो नजरेस आणल्याबद्दढ लेखक व का, संपादक श्री, बाबुराव जोशी, पंढरपूर यांचे आभारी 
आहित. 


त्याच अंकांत ए. ६२ परिच्छेद ३ यांत “ ४ एप्रिल १९१८ ” असें चुकून छापले गेळें आहे. 
* ती तारीख “' ४ एप्रिल १८१८ ” अशी वाचावी, अशी विनंती आहे. 


€3€3€3-€3€9>€3€>€>€>€>€3€>€>€3>€>€><€3>€>€3€9> 
: “ नवभारत ” मासिक 


जाहिरातीचे दर 


सबंध पान अर्धे पान पाव पान 

रु. ६० रु. ३५ रु. २० 

१. कव्हर पेजसाठीं २५ टक्के अधिक आकार, 

२, धावल्या मजकुराबरोबर द्यावयाच्या जाहिरातीस १० टक्‍के अधिक आकार 

, वर्षोतीळ किमान सहा अंकांत जाहिरात दिल्यास १० टक्के सबलत. 

संपूर्ण वर्षभर जाहिरात दिल्यास २० टक्के सवलत, 

४. जाहिरातीच्या आकारावर न्यावसायिक प्रथेनुसार कमिशन देण्यांत येईल, 

५. जाहिरातीसंबधीं अधिक चौकशी व पत्रव्यवहार : 

व्यवस्थापक “ नवभारत ” मासिक 
प्राज्ञ प्रेस, वाई जि० उत्तर सातारा 

स्क्रस्करस्करस्तरर>€3€3€3-€3€3€3€3-€3€3€3€3€9:€9€9€3€$ 


| 


8७9599898889888968) 


. &€9€9€>€>€>€>€3€3€>€>€9€3€9€>€9६७ 


श्री. ना. गो. चापेकर 


यंत्रयुग विरुद्ध शेतकीयुग 


चरील दोन युगांत दोन धुवांइतकें अंतर आहे; 
यंत्रयुग हें तितरें यश आहे. पहिलें शिकारी आणि 
दुसरें शेतकी, पहिलीं दोन युर्गे आहाराच्या भिन्न 
प्रकारांतून निर्माण झाली तर तिसरें युग ऐपष्रआरामा- 
च्या मोगलाल्सेंत जन्म पावलें. घान्योत्पादनाच्या 
पूर्वी कांहीं थोडे लोक वनस्पतींची कंदमुळे भक्षण 
करून निर्वाह करीत, तर दुसरे पशुपक्ष्यांच्या कच्च्या 
अगर भाजलेल्या मांसावर जगत, हें मांस शिकार 
करूनच मिळणार हें उघड आहे; आणि पश्युपक्ष्यां- 
ची शिकार म्हणजे रानावनांतून हिंडणे. हे लोक 
वेघर असत, “चराति चरतो भग:? असें त्यांचें वणन 


करितां येईल. कालांतराने जमिनींतून धान्याची . 


उंपज करण्याची कला साध्य झाली तेन्हां वर्षभर 
एकाच स्थळीं राहणें भाग पडलें, ह्यास्तव घराची 
आव्यकता उत्पन्न होऊन लोक घरें करून राहूं 
लागळे, चरत्व जाऊन स्थिरत्व लाभले. घर व शेती 
ह्यांनीं मनुष्याच्या जीवनांत क्रांति घडवून आणली, 
युग शब्दाने सामान्यत: कालविभाग प्रतीत होतो, 
मात्र तो अनिश्चित असतो. क्रग्वेदकालापासून 
आतांपर्यंत निरनिराळा कालावघि न्यक्त करण्याला 
युग शब्द वापरण्यांत आला आहे, ह्या ळेखांत युग 
शब्द ह्या सामान्य अर्थानें बापरलेला नाहीं. येथे 
वापरलेल्या युग शब्दाचा अर्थ चार युगांच्या कल्प- 
नेळा जुळणारा आहे, ज्या काल-खंडांत एखाद्या 
विशिष्ट परिस्थितीचे इतके प्राबल्य. असतें की, मनु- 
ष्याची राहणी, त्याचे विचार, आचार, त्याचें ध्येय 
ह्यांचे नियमन ती परिस्थिति करते; मनुष्याचें जीवन 
साफ पालटते; त्या काळाला युग म्हणतात, युगघमे 
आपल्या परिचयाचा आहे. तो हेंच सुचवितो की, 


नभा १ 


युगानुरूप घर्मेहे बदलतो, युगाचा , प्रतिनिधि ह्या 
अर्थाने युगमनुष्य संबोधण्यास हरकत नाहीं. सांप्रत 
युगपुरूष शब्द प्रचारांत येत आहे; परंतु तो मिन्ना- 
थाने, आपल्या अलौकिक विचारशाक्तीनें जो अपूर्व 
बेचारिक घटना निर्माण करतो व जिचे परिणाम 
विश्वन्यापी होतात त्यालाच युगपुरूष म्हणणें युक्त 
ठरेल. निसर्ग अगर परिस्थिति . ह्यांच्याशी मनुष्य 
अगदीं जखडळेला असतो, त्यांची ताटातूट करणे 
दुध कमे आहे. सामान्यतः परिस्थिति माणसावर 
मात. करते; उलट मनुष्य क्कचित्‌ परिस्थितीला 
शरणागति पतकरण्यास भाग पाडतो, मनुष्याची बुद्धि 
अविकसित असते त्यावेळीं तो परिस्थितीचा पायिक 
बनून राहतो. यंत्रनिर्मात्यानें शेतकी युग ठार केलें, 
गांधीनी निःशस्त्र प्रतिकाराची योजना आंखून शस्त्रा- 
स्रांनीं बलाढ्य असलेल्या राष्ट्राला चीत करतां येते 
हवं सिद्ध केलें. आज शांततेच्या गोष्टी. तरी. बोलणें 
हँ शिष्टसंमत होऊं पाहात आहे, अश्यांना युगपुरुष 
म्हणतां येईल, थोर पुरुष पुष्कळ होऊन गेले, 
तथापि त्यांस युगपुरुष म्हणणें यथाथे होणार नाहीं, 
एकट्या हिटलरनें सर्व जगाला कित्येक वर्षे सळो कीं 
पळो करून सोडलें, तो हिटलरहि युगपुरुष. या संशेस 
पात्र होणार नाहीं. हिटलरच्या पूर्वी नेपोलियनने 
बहुतेक युरोपखंड पादाक्रांत केले, कृष्णाने कुटिल 
नीतीचा.अवलंब करून तरकटें रचून भारती युद्धांत 
पांडबांना जय मिळवून दिला; तथापि अशा कृत्यांनी 
युगपुरुष होत नाहीं, अपरंपार शौर्य किंबा अजोड 
युक्तिबाजपणा अथवा कावेबाजपणा हीं युगपुरुष- 
पदवीच्या प्रात्तीला अपुरी कांरणे ठरतात. अखिल 
मानवी जीवनावर त्यांचा प्रत्यक्ष परिणाम होतं नाही; 


नवभारत 


युगमेदानें समाज खळवळून निघावा लागतो, युग- 
पुरुष शब्दार्ने थोडीशी वांकडी वाट करावी लागली, 
'तथापि युगाचा अर्थे विशद करण्यास हं विषयांतर 
अवदइ्य होतें; आतां मार्गी लागण्यास हरकत नाहीं. 


परस्पर बिरोधी युगांचें मिश्रण 
- राष्ट्रोज्भतीस प्रतिबंधक ! 

हे ध्यानांत ठेवणे अबदय आहे कीं, युगांतर 
झालें तरी गतयुंग निरनिराळ्या स्वरूपांत व कमी- 
अघिक प्रमार्णांत नवीन युगांत बहुत काळ रेंगाळत 
असतें. उदाहरणार्थ, ह्या तृतीय युगांत पहिल्या 
शिकारी युगाच्या कांहीं पुसट खणा अद्यापि हग्गो- 
चर होतात. युगांतरानें नवीव उद्भवलेली परिस्थिति 
मनुष्याला एका बाजूला खेचीत असते, उलट गत- 
युगांतील अंगीं मुरलेल्या व सराव पडलेल्या आचार- 
विचारांशी, चालीरीतींशी तो जखडलेला असतो, 
त्यांचा त्याला अभिमान वाटतो; परंपरेच्या वंचक 
व अभिमानोत्पादक नांवाखालीं मनुष्य त्यांचें सम- 
थेन करितो, सामान्य जनांना परिस्थितीचें आकलन 
होत नाहीं. अशा प्रकारें जुनें आणि नवें ह्यांचा 
झगडा सुरूं होतो; ह्यालाच पुराणवाद व सुधारणा- 
वाद म्हणतात. युरपमर्ध्ये शेतीयुग जवळ जवळ. 
संपुष्टांत आलें असून यंत्रयुगाला सर्वजण सरावल्या- 
सारखे झाळे आहेत. आपल्याकडे यंत्रयुग आतां 
कोठें क्षितिजाबर अंधुक असतें दिसत आहे, ह्या 
बदललेल्या युगाची कल्पना अद्यापि आम्हांला 
आलेली नाहीं, दोन युगांचे धम जेन्हां परस्पर 
विरोधी अथवा विसंगत असतात तेव्हां दोहोंचे 
साहचर्य अगर मिश्रण जाचक झाल्यांविना राहात 
नाहीं, राष्ट्रो्भतीला हा प्रकार प्रतिबंधक ठरतो. शेती 
आणि यंत्र. ही विरोधी घटना आहे. शेतीयुंगांत 
मनुष्य जमिनीला चिकटून असतो तर यांत्रिक युगांत 
तो यंत्रामोबती घिरट्या घाळीत असतो. शेतीयुगांत 
खेडी बहुसंख्य असतात तर यांत्रिक युगांत बहुसंख्य 


शहरें जन्मास येतात, आज भारतांत शहरें झपा- 
ट्यानें वर येत आहेत, खेडीं शहरें बनत आहेत. 

कृषिप्रधान कालांत मनुष्य त्याला पुरेल व 
झेपेळ इतकी जमीन पिकवून तिच्यावर निर्वाह करून 
राहतो. पिकाच्या जमिनीखेरीज त्याला आणखी 
मोकळी जागा ब्यापावी लागते, त्याचा नांगर लांब. 
लचक असतो. नांगरासाठीं त्याला बेळ बाळगावे 
लागतात; बैलांची उपज होण्याकरतां ग्राई राखणे 
प्राप्त होते, इंगामीं पेरण्याचे बीं संग्रही ठेवावें लागतें; 
गुरांच्या शेणाचा ढीग घराशेजारची ज्ञागा अडवतो; 
घरापासून थोड्या अंतरावर गबत-पंढ्याचे माच 
आठ महिने उभे असतातच. वर्षभर पुरेळ इतक्या 
घान्यानें मरळेळे कणगे अंगणांत घराची जणूं काय 
राखण करीत असतात; घराच्या एका बाजूला 
कापणीनंतर भाऱ्यांची रास करून अगर सुक- 
ण्यासाठीं पसरून ठेवण्यास मोकळी जागा इवींच; 
नंतर भारे झोडण्याला खळे करावें लागतें. एवढ्या 
पसाऱ्याला जागा मोठी लागणार हें उघड आहे. 
अशा शेतकऱ्यांचा जम शहरांत बसणें अशक्य 
आहे. ह्यावरून जेथे यंत्र हें निर्वाहाचें साघन 
असतें तें हहर व शोती हेंच उपजीविकेचे. साघन 
असतें ते खेडं झर्से म्हणतां येईल, ह्याशिवाय 
आणखी अर्से सामान्यतः म्हणतां येईल कीं, शह- 
राला शेती वर्ज्य आणि खेड्यांना यंत्र वर्ज्य, 
खेड्यांतील धंदे व तत्संबंधित - 

शब्दांचा विकास 

शेती करण्याच्या पद्धतींत प्रगति होत गेळी तस- 
तसे दुतरे धंदे अस्तित्वांत आले, कुदळीने जमीन 
प्रथम उकरीत, ह्यास्तव लोहाराचा धंदा पहिल्याने 
उद्‌भवला असावा; नांगराच्या क्ळूप्तीने तुतार जन्मास 
आला. प्रयम लोहार नंतर सुतार अशी हीं दोन 
बालके शेतीच्या पोटांतून निपजलीं.- शेतीच्या कामीं 
नांगराने कुदळीची जागा घेतली, ह्यापुढे कळीचा 
नांगर साध्या नांगराला हुसकावील, प्राचीन काळीं 


यंत्रयुग विरुद्ध शेतकीयुग 


शेती ब्राह्मण करीत नसतील असें नाहीं, तेव्हां 
औतांचे शब्द संस्कृत असणें संभवनीय आहे. ह्या 
विचारानें कुदळ शब्दाची ब्युत्पत्ति कुप-दल अशी 
देतां येईल, जमीन ज्याच्या योगानें फोडली जाते 
तें हत्यार म्हणजे कुदळ ( ळ ), कुद्दाल शब्द 
अज्ञानानें बनला असावा. सूत्रधार पासून सुतार 
शब्द ब्युत्पादणें कितपत समथेनीय होईल ह्या- 
विषयीं शंका वाटते. सूत्राचा सुतार कामाशी निकट- 
चा संबंध दिसत नाहीं, सुवणेकार तर मागून आलेले 
असावे. लोहार, सुतार, कासार, पाथरवट आणि 
सोनार ह्यांची पांचाल ह्या नांवाखाली एकजूट क्षी 
व कोणत्या कारणानें झालीं ते समजत नाहीं. ह्या 
पांचाळांत गवंड्याला स्थान नाहीं, गवंडी शब्दाची 
ब्युपत्ति सुद्धां कोणी देत नाहीं, हा शब्द कोठून 
आला ! क्र्ग्वेदांत शेतीचा उछेख आहे. कृषि शब्द 


आहे. नांगरलेल्या जमिनीला सीता शब्द होता. 


परंतु शोतीच्या निरनिराळ्या अंगांची नांवें आढळत 
नाहींत, औतांचींहि नांवे कमीच, दात्पु हें कोयत्या- 
सारखं पीक कापण्याचें हत्यार असावें. क्रग्वेदांतील 
शब्दांचे अथे अद्यापि निश्चित झालेले नाहींत, उदा. 
स॒णि, हें कांहीं असलें तरी इतकें खरें कीं, आजचे 
शब्द वैदिक भाषेतून निघाळेळे नाहींत. त्यांचा उदय 
संस्कृत भाषेच्या पोटांतून झाला अशी समजत आहे. 
माझ्या मतें शेतीबिषयक शब्द संस्कृतेतर 
भाषांतील असावे. संस्कृत बोलणाऱ्या अथवा 
जाणणाऱ्या ब्राह्मणांना स्मृतिकारांनीं शेती करण्याची 
मंनाई केली, ह्यास्तव शेतीच्या ब्यवसायांतील शब्द 
ब्राह्मणांच्या भाषेंत म्हणजे संस्कृतांत शोधणे अप्रयो- 
जक होईल, संस्कृतज्ञांनीं नांगराचा लांगर बनवला, 
नल्योरमेदः बवयोरमेदः द्दे नियम संस्कृतोद्धव शब्दां- 
ना लागणारे आहेत, उदा. हिंदी व मराठी नांगर शब्द 
गुजराथी व पंजाबींत लगर असा उच्चारला जातो, 
क्रग्वेदांत यव घान्याचाच विशेष उछेख येतो. असो, 
युगपुरुषाप्रमाणें शब्दचिकित्सा हा भाग म्हणजे मुख्य 


विषयावर अतिक्रमणच आहे, हा अतिक्रमणाच्या 
समथनाथ इतकेंच म्हणतां येईल कीं, मुख्य विषया- 
च्या चर्चेत आनुषंगिक विषय त्यांच्या महत्त्वामुळे 
जबरदस्तीने घुसतात; अनिच्छेने त्यांचा परामशं घेर्णे 
भाग पडतें, 
नव्या युगांतील जमा-खचोचें व्यस्त प्रमाण 
लहानसहान तुकड्यांच्या शेतीवर लोकसंख्या 
थोडी होती तेन्हा शेतकरी आपली गुजराण कशी- 
तरी करीत असे. परंतु वाढत्या लोकसंख्येमुळें हाता- 
तोंडाशी गांठ पडण्याची. मारामार. पडूं लागली. 
लोकसंख्या व अन्ञोत्पादन हृथांचा मेळ असेळ तरच 
मनुष्य दोन घांस सुखाने खाईल, हाच्या उलट 
खाणारी तोंडें पुष्कळ व अन्न अपुरें अशा स्थितींत 
मनुष्याचें जीवन कष्टप्रद होणे साहजिक आहे. भार- 
तांत दर माणशीं एक एकर जमीन पडते. ह्या एकरा- 
च्या उत्पन्नांत एका माणसाचा निर्वाहहि होणें शक्‍य 
नाहीं. यंत्रयुगाच्या आधींच्या काळांत ह्या निपुऱ्या 
उत्त्पन्नांत शेतकरी जेम तेम गुजारा करून तोहि एक 
वर्षाच्या कर्जात राहून आयुष्य ढकळीत असे. यंत्राने 
त्याच्या सभोंवारें सुखसोयी आणल्या; त्याच्या गरजा 
वाढल्या, कांहीं आवश्‍यक तर कांहीं नुसत्या मोहक, 
तसंच त्याच्या आकांक्षा उसळू लागल्या, ह्यास्तव 
आजच्या शेतकऱ्याचा गुदमरा होत आहे. जुनी घडी 
मोडली, नवी घडी बसली नाहीं. यंत्रा बरोभर शहरें 
वाढलीं म्हणून वर आलेय आहे. ह्या शहरांतील लोकां- 
च्या राहणींत एकदम बदल झाला. पेहराव, रिवाज, 
आचार, विचार ह्यांचा मुखवटा न ओळखण्याइतका 
पालटला, जुन्या काळच्या शिष्टाचाराला चाट मिळून 
संभावितपणाच्या नन्या कल्पना रूढ झाल्या. उदा, 
लंगोटी सुद्धून घोतरानें व तुमानीनें तिची जागा 
घेतली, उघड्या अंगाने गांबांत हिंडणें गांबढेळपणाचें 
ठरून संद्रे-रेशमीसुद्धां वापरण्यांत येऊं लागले, 
सरकारी कामासाठीं जा-ये करावी लागून प्रवास 
खच , होऊं लागला, असे एक ना दोन, सर्च 


नवभारत 


मनूच पालटला, ह्याप्रमाणें खर्चाला असंख्य पाय 
'फुटले, आद्यांत फरक नाहीं. वाढत्या खर्चाबरोवर 
उत्पन्नहि वाढलें पाहिजे. परंतु बहुजनांच्या बाबतींत 
हृ अशक्य आहे, सुघारण ही गळ्यांत पडणारी 
मेनका आहे. ह्यास्तव खर्चाचे पाऊल पुढें व 
आयद्याचें मार्गे अशी स्थिति सामान्य माणसासंबंधानें 
नेहमींच राहणार, शेती सुधारण्याच्या मागीत ही 
मोठी घोंड आहे, 


श्ञेतकरीवर्गांची स्थिति : दु:स्थितीबर उपाय 


स्ट 


कूळकायद्यानं शेतकरी सुघारला हं अंशतः 
खरे परंतु त्याचा अर्थ त्याच्या हातांत पूर्वीपेक्षा 
अधिक पैसे पडूं लागळे, तथापि माणसाचा सोस- 
-त्याचा. हव्यास ह्याला अंत नसतो, सुघारणा याचा 
अर्थ सुखसोईची वाढ. ही माणसाच्या कल्पकतेवर 
अवलंबून असते. मनुष्य हा परमेश्वराचा अवतार 
असल्यानें त्याची कल्पकताहि अमर्याद असर्णे 
स्वाभाविक आहे, इकडे मनुष्य मिळेल तितर्के सख 
मिळविण्याची घडपड करीत असतो, ह्या घडपडीला 
यश येण्यास पैसा हवा, द्रन्यलाभ तर कष्टाबांचून 
होणें अशक्य आणि ' कष्ट करण्याला सीमा आहे. 
शरीरसामरथ्ये परिमित तर बुद्धिसाम्थ्ये अमेय. 
मानवी बुद्धि वासना चेतविते; परंतु ह्या उद्दीप्त 
'झाळेल्या बासनांची तुस्ति होण्याची शक्ति निपुरी 
पडते, त्या कारणानें सर्वत्ञ असमाधान, पिरपीर, उद्वेग 
इत्यादि उद्भवतात, भौतिक सृष्ट पदाथोच्या उपभोगाने 
सुखाचा ओलावा लागेल ह्या आझ्ेनें तो सुखाच्या 
मार्गे घांवत असतो आणि अधिकाधिक आश्या- 
भंगाने पोळून निघतो. सुख वस्तूंत नसर्ते तो मनाचा 
'घमे आहे; त्याच्यापाश्लींच तें आहे हें त्याला समजत 
नाहीं, पुष्कळ पैसे मिलाळे म्हणजे मी अधिक 
सुखी होईन ही सामान्य माणसांची कल्पना. मग 
अशिक्षित शेतकऱ्यांविषयीं काय बोलावें १ विवेक 
'जर नसेल तर राजापासून रंकापर्यंत सर्व दुःखीच 


राहतील, ह्याचा अर्थी अर्ध पोटी लोकांनीं 
आपल्याला सुखी समजून स्वस्थ बप्तावें असा नाहीं, 
निर्वाहाला आवश्‍यक वस्तु. कोणत्या व किती ह्याचा 
निर्णय प्रथम करावा लागेल. अप्रयोजक वस्तूंना 
कांटा देण्याचा उपदेश युक्त आहे. तथापि त्यापूर्वी 
प्रयोजक वस्तु निश्चित करणें अगत्याचें आहे, लोक- 
शाहींत सक्तीला स्थान नसल्यानें उपदेशाला 
म्हणजे शिक्षणाला फार महत्त्व आहे. अशा प्रकारचे 
शिक्षण प्राथमिक शाळ। व शिक्षकवर्ग चतुर असेल 
तर देर्णे कठीण नाहीं. सध्या आहे. बाप अनावइयक 
अशा चैनीच्या. वस्तू मुलांसाठी खरेदी करून मुलांचे 
लाड. पुरवितात. ह्यामुळें बाळपणापासून छान- 
छोकीची सवय लागते, परिणामी आवश्यक वस्तूंची 
अळंटळं होऊन नसल्या तरी चालेल अशा वस्तूंवर 
पेसा खर्चे होतो. आधींच अन्नवस्त्राला पुरेसा पेसा 
नाहीं. त्यांत अशा फालतु वस्तु घरांत आल्या म्हणजे 
शेतकरी जेरीस कां येणार नाहीं १ शेत अडून बसत 
नाहीं. थोड्याशा मेहनतीनं कांहीं तरी पिकते. अशा 
स्थितींत भाताचे भाव वाढवून सरकार शेतकऱ्याला 
आळशी बनविते, भाव वाढवून दिले तर तो अधिक 
मेहनत करील व अधिक धान्य पिकवील हा तर्क 
सर्व ठिकाणी बरोबर ठरणार नाहीं. तर्सेच भाताचे 
भाव वाढविले म्हणजे मजुरी वाढते, उत्पादन- 
खर्चात चढ होतो. अखेर महागाई. ह्याहून शेत- 
कऱ्याला रोष्व पैसा देऊन मदत करणें बरें. किंमती 
वाढल्या की ओरड व भाताचे दर उतरले कीं 
तशीच ओरड; हं अर्थशास्त्र कोणतें समजत नाहीं. 
तात्पर्य, कोंकणांतील शेतकरी दरिद्री, त्याच्या जवळ 
ना भांडवल ना शिक्षण; अशा स्थितींत अधिक 
घान्य तो पिकवील ही अपेक्षा भ्रामक आहे. मी 
असें पाहतों कीं शेतकऱ्याला सरकार अंगावर खत 
देते, तो काय करितो ? तें दुसऱ्याला विकतो आणि 
त्याचे दक्के करतो, शेताला त्यानें खत वापरले की 


नाहीं हें सरकारी अधिकारी बघत नाहींत, भशा 


येत्रयुग विरुद्ध. शेतकीयुग 


रीतीनें. सरकारी पैसा मातीत जातो. खाण्यांत किंवा 
चैन करण्यांत जांतो. ह्यास्तव सरकारनें ,.आपली 
जमीन आपण लावावी हं उत्तम. नाहीं तरी तत्त्वत: 
जमीन सरकार आपली मानते, मग खतः:ची वस्तु 
अडाणी, कंगाल, परंपरेला जखडलेले अद्या माणसां- 
च्या खाधीन करून तुम्ही ती “सुफला?” करून दाखवा 
असा आग्रह घरणें हा शहाणपणाचा मार्ग नाहीं, 
सरकारनें दोतकी पदवीधर नेमून. त्यांच्या देखरेखी- 
खाली शेतकऱ्यांकडून लागवड करून ध्यावी. असें 
झालें तरच उत्पन्नांत वाढ होईल. सध्यां शोतजमीन 
म्हणजे उद्रनिर्वाहाचें साघन मानण्यांत येतें. त्याऐवजी 
यंत्राप्रमाणे घनोत्पादनाचें साधन ह्या दृष्टीनंच धान्यो- 
त्पादक जमिनीकडे सरकारनें पाहिलें पाहिजे, बाकीचे 
उद्योग-धंद्यांचें राष्ट्रीयीकरण करण्याची जर आवद्य- 
कता भासते तर जमिनी पुरता अपवाद करण्याचें कांहीं 
कारण दिसत नाहीं. सहकारी संस्था स्थापून उत्पन्न 
वाढेल अर्से अनुभवाच्या अभावीं खात्रीने म्हणतां 
येणार नाहीं, मी आमच्या गांवाचेच उदाहरण 
घेतों, ह्या गांवाबर ५०० एकर जमीन भात शेतीची 
आहे. सरसकट ४० मण भात एकरीं निघत नाहीं 
हँ निश्चित, हळवार ब गर्वे मिळून अधिकांत अधिक 
३० मण भात एकरी पिकेल असें मी धरून चालतो, 
आतांच एका समंजस शेतकऱ्याने सांगितर्ले कीं 
त्याच्या ८ एकर जमिनींत साधारणपणें ९ खंडी भात 
होतें. वास्तविक १२ खंडी झालें पाहिजे, ह्याचीं घरची 
६७ माणसें स्वतःच्या शेतांत राबतात. भांडबळ 
नसल्यानें खत विकत घेणें त्यास अशक्य आहे. गांवांत 
व घरचे शेण मिळेल तेवढेच खत, ग्रामपंचायतीकडून 
अथवा भंग्याला परस्पर सांगून मेला शेतांत खळगे 
खणून त्यांत टाकून त्याचे खत कां नाहीं करीत 
अर्से मी विचारले तेव्हां मळा असें दिसून आलें 
कीं ह्याचा त्यानें विचारच केला नव्हता. ह्यावरून 
गांबांत मार्गदशैकत्ब अगर नेतृत्व यांचा पूणे अभाव 
सिद्ध होतो. सरकारी अधिकाऱ्यांत अशा गोष्टींचा 


विचार करण्याची कुवत नाहीं, अक्शा रीतीने प्रत्येक 
खेडें पोरकें झालें आहे, वेंधळे सरकारी कामगार 
आणि बुभुक्षित लोक ह्यांच्या हातीं सरकार सहकारो 
संस्था काढून पैसा ओतणार, तो वाया जाणार 
ह्यांत संशय नाहीं. सरकारला बुडवण्यास लोक टपून 
बसले आहेत. म्हणून सर्व जमीन सरकारच्या 
प्रत्यक्ष देखरेखीखालीं. आली पाहिजे, विघ्यामार्गे 
६०, ७०, ८०, मण भात पिकं शकते अस 
जाहीर केळे जाते व सरकार इतकें भात पिकवि- 
णारास बक्षीसहि देतें. मी इतका आझाळभूत नाहीं, 
तूर्त ४० मण. भाताचा अजमास आपण करूं. 
५००४०२०००० मण भात झालें. ह्याची 
किंमत गुदस्तां १५ रु. मणाने भाताची विक्री झाळी, 
ह्या दराने तीन लक्ष (३००००० ) रु, सरंकारला 
मिळतील. आमच्या गांवांत १५० शेतकरी कुटुंबे 
अहित, ह्यांच्या जमिनी काढून घ्यावयाच्या तर 
त्यांना मजुरीच्या अगर अन्यरूपानें मोबदला मिळणें 
रास्त आहे. एका कुटुंबाला ( पांच माणसांचें कुटुंब ) 
दरमहा १०० रु. उपजीविकेला लागतात असे मानले 
तरी १८०००० रु. ची आपणांस त्यांना पोच 
करितां येईल, हा खचे शेतांतील कामाबद्दल, 
शेताला खत घालणे अवद्य आहे. एकरीं ५० रु. 
चें खत भरपूर होईल. ५०० एकर जमिनीला 
२५०००२. चें खत लागेल, १८००० ०--२५००० 
5२०५००० (दोन लक्ष पांच हजार) ही रक्‍कम 
तीन लक्षांतून वजा, करितां बाकी ९५००० रु. 
दिलछक राहतात. ह्यांतून अधिकाऱ्यांचे पगार, औतें 
व इतर किरकोळ खर्चे भागवितां येईल, ह्यामध्ये काय 
साधले ते पाहूं, १५० कुटुंबांना दरमहा शंभर रुपयांची 
हमी मिळाली असें म्हणावयास हरकत नाहीं. जमिनी 
गेल्याबद्दल त्यांना हळहळ वाटण्याचं कारण नाहीं. 
पिकांत पांच हजार मणांची वाढ आणि लोकांना 
शास्त्रीय कृषिकर्माचे शिक्षण हा लाभ क्षुछक नाहीं, . 
खर्चाचे प्रमाण सांगतांना मी हात सेल सोडला आहे, 


ष्‌ 


नवभारत 


व उत्पन्नाचा अंदाज. करितांना आंखडता घेतला 
आहे, हे ध्यानांत ठेवावें, ह्याखेरोज इतर फायदे 
कमी नाहींत, नदीच्या पाण्यावर उन्हाळी पिर्के 
काढतां येतील, सध्यां बांघांत जी जागा अडली 
जाते ती पिकाखाली आणतां येईल, ५०० एकर 
वरकस जमिनीचा किफायतशीर उपयोग करितां 
येईल, जमिनीचं राष्ट्रीयीकरण करणें हाच धोपट 
मार्गे आहे, सालोसाल इतकें नुकसान सोसणे मखपणा- 
चें होईल, लोकांकडून धान्योत्पादनाची वाढ होईल ही 
अपेक्षा फोल आहे, खतापारयी पंचवीस हजार रपये 
खर्च करण्यार्चे. सामथ्ये लोकांत नाहीं, नवीन नवीन 
प्रयोग करून पाहण्याचा उत्साह नाहीं, सरकारनें 
शेतकऱ्याला पैसा दिला तर तो खाण्याकडे खचे 
करील, जमीन तशीच उपाशी ठेवील, सरकारचा 
नोकरवर्ग शेतकऱ्या इतकाच आडमुठा, जपानी 
पद्धतीने शेते लावण्याचा प्रयत्न करावा अर्स फरमान 
वरतून आलें तेव्हां मामळेदारांची हालचाल सरू 
झाली. गांवांत एकेकाला बोलावून तुम्हीं एक किंवा 
दोन एकर जमीन जपानी पद्धतीनें लाबली पाहिजे 
अशी सक्तीची भाषा मामलेदार बोलूं लागले, लोकां- 
ना पटेळ अशा रीतीनें बोलणे त्यांना माहीत नाहीं 
अशा रीतीनें सरकारचें कार्य मात्र ते नासून टाकतात 

एका खेड्यांत हा प्रयोग करून पाहा, लोकांची 
खात्री झाली कीं मग' त्यांच्या स्वाधीन जरूर तर 
जमिनी परत करा, हेंहि होत नसेल तर एखाद 
दोन इसमांच्या जमिनी स्वत: सरकारी शेती खात्याने 
छाबून अधिक पीक कर्से काढतां येईल हे लोकांना 
पटवून द्यावे, असो, जंगले सरकारनें आपल्या 
ताब्यांत घेतलीं तर लागवडीची म्हणजे धान्य 
पिकाची जमीन घेण्यास हृरकत कोणती ? 

शेती करणें म्हणजे जमिनींतून धान्य उत्पन्न करणें 
हा बिनभांडवलाचा धंदा आहे ही समजत साफ 
चुकीची आहे. शेतीला योग्य वेळीं जरूर तितके पाणी 
मिळालें पाहिजे, आकाश्यांतून पडणाऱ्या पाण्यावर 
अवलंबून असणारी शेती ही शेतीच नन्हे, धान्योत्पाद. 


नक 
'€>€>€%€€>€> €>€>€3€3€>€3 


न शिवनारायण रे 
र 


नाच्या हिशेबांत तिला स्थान नाहीं, पाऊस कधीं 
फाजील, कधीं तुटपुंजा आणि कधीं नको तेन्हा व कधीं 
हवा तेन्ह्यां नाहीं, पाऊस जास्त पडत राहिला तर हळ- 
वार भाताला घोका लागतो, तसेच पावसाळा किंचित्‌ 
अगोदर संपला तर गर्ग्याला धक्का बसतो, अशा स्थितीं- 
तल्या जमिनीच्या पिकावर अवलंबून राहणें मुत्सद्दी- 
पणाचें नाहीं, यथाकाल, यथाबकाश पाणी शेताला 
हमखास मिळवितां येईल अशी न्यवस्था करण्यास 
भांडवल पाहिजे, तसेंच शास्त्रीय ज्ञान पाहिजे, एकट्या 
दुकट्याचें हे काम नाहीं, ह्यास्तव सरकारनेच 
शेतीचा धंदा उचलला पाहिजे, कुणब्याला चार- 
पांच बिघे जमीन देऊन त्यांला पर्जन्याच्या स्वाधीन 
करणें ही भादिमानवाला शोभणारी पद्धत होय. 
सुधारणेच्या शिगीस पोचळेल्या चाळ युगांत ती 
बसणारी नाहीं, सारांश, जमिनीचें राष्ट्रीयीकरण होणें 
अपरिहार्य आहे. नियंत्रित पाणीपुरवठा सरकारा- 
वांचून कोणे करणार, शेती हा भांडवली धंदा आहे. 


मातककाचा आ'दशी | 
किंतीन रुपये (ट, खर्च निराळा ) 


ळेखक 


श्रीमती एलन रॉय 


विशेष माहितीसाठी लिहा 


प्राज्षपाठशाळा मंडळ, वाई जि. सातारा 


; 
7 
; 
'भनुवादक- प्रा, गोबधैन पारीख > 
| 


'€3€3€3€3€3€3 €>€3<€3€3>€3. 


श्री. न. र. फाटक 


अलीकडील टिळक चरित्रे 


या लेखांत कॉंग्रेसने देऊं केलेल्या बक्षिसाबाहे- 
रच्या टिळकचरित्रांचा विचार करावयाचा आहे, 
अशीं चरित्राची पुस्तकें पांच दाखवितां येतात; पण 
त्यांतले एक अमेरिकन व्यक्तीने लिहिलेलें असून 
ड्सरें महाराष्ट्रियाचें असलें तरी अगदींच किरकोळ 
'टिपणवजा असल्यामुळें वगळलें आहे. उरलेल्यापैकी 
तीनच पुस्तके परामर्शाथ॑ निवडलीं आहेत. त्यांत 
वस्तुत: अग्रगण्यत्वाचा मान केसंरी-मराठा ट्स्टच्या 
विद्यमाने 'अधिकृतःत्वाच्या शिफारसीसह लोकांसमोर 
आलेल्या पुस्तकास देणें सकृद्दर्शनी सहजच योग्य 
वाटतें; परंत : अधिकृत? या शिफारसीकडे लक्ष 
देऊनच त्याला थोडा वेळ मागे ठेवणें अवच्य 
वाटलें व त्याऐवजी भारतसरकाराचे व्यापारमंत्री 
श्री. करमरकर यांच्या पुस्तकाला अग्रस्थान देण्याचें 
योजिले आहे. प्रस्तुत योजनेंत दुसरें स्थान श्री, 
रामगोपाल यांच्या पुस्तकाला असून शेवटीं * अधि- 
कृत? चरित्राची ओळख करून देण्याचा संकेत 
आहे, ज्यांच्या वांट्यास काँग्रेसचे बक्षीस सारख्या 
हिस्सेराशीनें आलें, त्यांचा तुलनात्मक स्वतंञ विचार 
केल्यास तो वावगा ठरू नये अशी अपेक्षा. 

श्री. करमरकरांच्या पुस्तकाचा परिचय पुठछ्या- 
बरील कागदाच्या आंत छापलेला असून त्यांत 
म्हटलें आहे कीं १८८० ते १९२० या काला 
वघींत देशांमध्ये स्बातंत्र्यप्रातीसाठीं चालूं असलेल्या 
आंदोलनाचें. समालोचन टिळकांच्या या चरित्रांत 
पहायला सांपडेल. हें म्हणणें कांहींसें अतिव्यापक 
आहे. टिळकांच्या चरित्रांत अखिंळ भारतीय 
आंदोलनाचे. पडसाद असले तरी तेवढ्यानें सगळ्या 
आंदोलनाची कल्पना होऊं शकत नाहीं. टिळकांच्या 


लेखांक दुसरा 


.हयातींत महाराष्टेतर प्रदेशामध्ये आंदोलनांची 
खळबळ चाललेली होती. त्या साऱ्या खळवळीचें 
दशन टिळकांच्या चरित्रांत घडणें शक्‍य नाहीं. 
एंवढ्यासाठींच वर पुस्तकपरिचयाच्या पूर्वाक्त मज- 
कुराबद्दल अतिव्यापक हा शेरा द्यावा लागला. श्री, 
करमरकरांनीं आजवर सरकारी दसरखान्यांत दडवून 
ठेवलेल्या. कागदांचा उपयोग केला, अशा अर्थाचें 
सद्र परिचयांत दुसरें विधान आहे. चालू खराज्य- 
काळांत हे कागद जिज्ञासूंना दुर्मिळ नाहींत. 
टिळकांच्या दुसऱ्या चरित्रलेखकांनीं देखील त्या 
कागदांचा फायदा घेतलेला आहे. अर्थात्‌ प्रत्येकाने 
आपल्या दृष्टीस अनुसरून त्यांची निवड केलेली 
आहे, सारांश सरकारी कागदांच्या उपयोगाला 
श्री. करमरकरासंबंधांत अनन्यसाघारणत्व राहिलेले 
नाहीं. त्यांच्या पुरसकाचा एखादा विशेषच 
सांगावयांचा तर तो मुख्य प्रधान पं. जवाहरलाळ 
नेहरूंच्या भाषणांतील जो उतारा त्यांनीं पुस्तकाच्या 
आरंभीं जोडलेला आहे, त्या उताऱ्याचा सांगतां 
येईल. पंडितजींचें हें भाषण खासगी नव्हतें लोक- 
सभेंत टिळकांच्या चित्राचे अनावरण पंडितजींनी 
केलें तेव्हांच्या भाषणांतील तो उतारा पंडितजींच्या 
परवानगीने छापला याचेंहि एक विशेष म्हणून 
कौतुक करायला हरकत नाहीं, त्या उताऱ्यांत टिळकां. 
च्या कर्तृत्वाची गौरवपर वाच्यता आहे. श्री, करमर- 
करांच्या पुस्तकाशीं त्याचा कांहींच संबंध नाहीं. 
पंडितजींनीं ज्याची प्रसंगपरत्वें मुक्तकंठाने प्रशंसा 
गाइली त्याचें चरित्र लिहून काढण्याची कामगिरी 
आपण बजावली असें श्री, करमरकरांना अप्रत्यक्षपणे 
सुचवायचें असेल तर गोष्ट निराळी, तो उतारा आणि 


नवभारत 


पुस्तकाच्या शेवटीं जोडलेले टिळकांविषयींचे अभिप्राय 
यांची योग्यता अभिप्रायदात्यांची ह्यात व मयत ही 
वर्गवारी डोळ्याआंड ठेवल्यास सारखीच मानतां 
येईल. पंडितजींच्या भाषणांतील उतारा अलंकारा- 
सारखा आहे, 

श्री. करमरकरांच्या पुस्तकांत कालानुक्रमानें एकूण 
सतरा प्रकरणांत टिळकांचे चरित्र विभागलेळें आहे. 
,पहिल्या प्रकरणांत टिळकांचें बालपण व शिक्षण एवढा 
विषय पांच पानांत आवरला असून पुढचीं दोन 
प्रकरणें टिळकांपूर्वीचा हिंदुस्थान आणि टिळकांपूर्वीचा 
महाराष्ट्र या विषयास वाहिलेली आहेत. दोन्हींचा 
विस्तार तीस पानांचा आहे. श्री. करमरकरांनीं 
आपले विषय कसे संक्षेपाने मांडले आहेत, एवढाच 
प्रकरणांचीं पानें नमूद करण्यांचा हेतु आहे. बहुतेक 
सारीं प्रकरणें अश्ींच आहेत. कदाचित्‌ ग्रंथाच्या 
परिचयांत सुचविल्याप्रमाणें हा संक्षेप प्रस्तुत विषया- 
च्या ( स्वातंत्र्यप्रासीची चळवळ किंवा टिळकांचें 
चरित्र ) अभ्यासकांची जिज्ञासा वाढविण्यासाठींहि 
असेल, तथापि संक्षेपांत संदिग्धता नाहीं, हें कवूल 
करायला पाहिजे, श्री, करमरकरांनीं जें प्रतिपाद्य 
स्वीकारले त्याची स्पष्टता संक्षेपाने झांकली गेलेली 
नाहीं, 

टिळकांच्या कत्तृत्वाची सर्वश्रुत स्थूल ख्परेषा 
पूर्वीं दाखविलेली आहे, तीच कालानुक्रमानें श्री, 
करमरकरांनीं अनुसंरावी यांतः आश्चर्य नाहीं. या 
रूपरेषेंत बिनचूकपणाच्या दृष्टीनें कांहीं घोटाळे 
आढळतात. हे घोटाळे पूर्वीच्या चरित्रलेखकांनीं 
उत्पन्न केलेले आहेत, शिवाजीमहाराजांच्या समाधीची 
दुर्दशा एका इंग्रजाने उघडंकीस आणल्यावर त्या 
समाधीच्या जीर्णोद्धारासाठी शिवाजी उत्सव अस्ति- 
त्वांत आला, त्याच्यामागे न्या. मू. रानडे होते. या 
उत्सवांत प्रारंभीं ज्यांनीं भाग घेण्याचा उत्साह व्यक्त 
केला त्या राजेरजवाड्यांनीं सरकारच्या प्रतिकूलते- 
मुळे आपलें अंग नंतर काहून घेतलें. उत्सवहि त्या 


योगानें रोडावला, टिळकांनीं त्याला पुनः उठाव 


, आणला, ही हकीकत लिहितांना कालानुक्रमाची 


संगति श्री. करमरकरांना राखतां आलेली नाहीं. 
१८९६ च्या सप्टेंबरांत केसरीमध्यें जे दोन अग्रलेख 
प्रसिद्ध झाले ते टिळकांचे नसून कै. खाडिलकरांचे 
आहेत, याचा ऊहापोह एकदां घडलेला असूनहि 
त्याची दखल श्री. करमरकरांनीं घेतलेली नाहीं. 
केसरीचा अग्रकेख म्हटला कीं निरपवादपणें 
टिळकांचाच या समजुतीने इतर कित्येक लेखकांची 
दिशाभूल केली असल्याचीं उदाहरणें देतां येतील, 


थोड्याशा .अनवधानानें चुका कशा होतात याचीं 
मौजेखातर दोन उदाहरणें प्रस्तुत अनुरोधाने दाख- 
विल्यास अनाठायी होणार नाहींत. टिळकांचे व 
खाडिलकरांचे लेख कोणते हें समजणें . सांप्रत सोपें 
आहे, खाडिलकरांच्या केसरींतील लेखसंग्रहाने त्या 
संबंघांतठी अडचण दूर केलेली आहे. यां संग्रहाची 
उपेक्षा टिळकांच्या चरित्रकारानें न केल्यास श्रेयस्कर. 
तथापि ज्या चुका सादर करावयाच्या आहेत, त्या 
श्री. करमरकरांच्या निद्शीनास कोणीतरी आणून 
दिल्याचा संभव असतांहि त्यांचा निदेश करणें भाग 
आहे. कोणी या चुका क्षुलूक आहेत, असेंहि 
समर्थन करूं शकतील. असल्या समर्थनानें चुकीचा 
दोष टळत . नाहीं, एक चूक चित्राची आहे, पान 
२४-२५ च्या मध्यें चार पानें चित्रांची आहेत, 
शेवटच्या पानावर दादाभाई नोरोजींच्या शेजारीं 
उजव्या बाजूस फेरोजराहा मेथांचें नांव दिलेलें चित्र 
दीनशा वाच्छांचें आहे, याहून अधिक मौज पान २२ 


“वरील जोतीबा. फुल्यांच्या मांहितीमध्ये आहे. 


जोतींबांचा जन्म १८७२ मध्यें झाला ( १८२७ 
ऐबजीं १८७२ हा आंकडा पडला असावा )) त्यांनीं 
सत्यशोधक समाज १८७३ मध्यें स्थापन केला, 
१८७१ मध्यें ' दीनबंधु? पत्र काढलें. १८८२ मध्यें 
टिळक-आगरकर डोंगरीच्या तुरुंगांतून. सुटल्यावर 
त्यांच्या स्वागतसमारंभांत जोतीबांनीं मनःपूर्वक भाग 


शट हरि द्ध 
-पफनभम[यररन 
"चसह४ळपतत 


अलीकडील टिळकं चरित्रे 


घेतला, त्यापुढचेंच वाक्य आहे कीं जोतीबा १८७० 
मध्यें वारले, परंतु एवढ्यानेंच हा. गोंधळ थांबलेला 
नाहीं. १८७० मध्यें ज्योतीबा निवर्तल्याचें वाक्य 
संपतांच त्यांच्या हयातींत चिपळूणकरांनी त्यांच्या 
(-जोतीबांच्या ) विचारसरणीवर* सडकून कोरडे 
ओढले अशा अर्थाचा मजकूर आहे, १८७० 
मध्यें निधन पावणारे ज्योतीबा १८७२ मध्यें 
जन्मास येतात व जन्मल्यापासून एका वर्षांत सत्य- 
शोधक समाज स्थापतात इतकेच नव्हे तर निघना- 
नंतर बारा वर्षे उलटल्यावर टिळक-आगरकरांचें 
स्वागत करतात हा चमत्कारदेखील लक्षांत ठेवण्या- 
जोगा आहे. आणखी एक चमत्कार १८४८ सालीं 
मुलींची शाळा ज्योतीबांनी अस्तित्वांत आणल्याचा 
आहे. ज्योतीबांच्या माहितीचे दोन परिच्छेद असून 
ओळी १८ आहेत. त्यांत सहा वेळा वर्षांचे आंकडे 
असल्यानें ते हस्तलिखित. आणि कचे मुद्रण या 
दोन्ही प्रसंगीं त्यांत कांहीं .गंडबड असल्याचें उमगू 
नये, याला गाढ अनेवधानाखेरीज दुसरें कोणतें 
कारण संभवतें !' अनवधान' आणि पूर्वापराची 
विसंगति हा प्रकार. बर्‍याच ठिकाणीं दृष्टीस पडतो, 
तथापि या प्रकारांचा टिळकचरित्राच्या निवेदनांतच 
अंतर्भाव होत असल्यामुळे एकंद्र टिळकचरित्राला 
मोठासा धक्का बसत नाही. 

श्री. रामगोपाल यांनीं लिहिलेल्या टिळकचरित्रा- 
कडे पहातांना हे लेखक कोण, हा प्रश्न प्रामुख्याने 
वाचकाच्या चित्तांत उभा रहातो. सुदैवाने या 
प्रश्नाचे उत्तर पुसंकाच्या पु्यावरील पांघरुणाच्यां 
कांगदावर आलेलें आहे. श्री, रामगोपाल हे स्ात्रंत्र्य- 
प्रात्रीच्या आंदोलनाची साधनें गोळा करण्यासाठीं 
दिल्लीस जो फड उघडण्यांत आला होता, त्यामध्यें 
काम कंरण्यांची संघी लाभलेले एक ग्रहस्थ आहेत. 
हीं साधनें सामान्यतः ब्रिटिश सरकाराच्या दसरांतील 
“गुप्त? हा शिक्का मारून ठेवलेल्या , कागदांतून 
निवडलीं जात असल्यानें तीं साधनें श्री. रामगोपाल 


न.भा,२ 


यांना राबवतां आलीं. पूर्वीच्या म्हणजे १९५६ वर्षा- 
आधीं प्रकाशांत आलेल्या कोणत्याहि 'चरित्रांत जीं 
माहिती नाहीं, अशी अश्रतपूर्व अदृष्टपूर्व माहिती 
आपण लोकांपुढे मांडीत आहो, असें. कांहीसें 
बढाईचें विधान श्री. रामगोपालांच्या प्रस्तावनेत 
आहे. या बढाईला शोभणारी माहिती त्यांच्या 
पुस्तकांत आहे, परंतु तिचा टिळकांच्या प्रत्यक्ष 
चरित्राशीं संबंध पोंचत नाहीं; व माहितीच्या ज्या 
चुटक्यांचा संबंध पोंचतो ते चुटके न दिल्याने 
टिळकांच्या गौरवाची हानि झाली असती असांहि 
प्रकार नाहीं, उदा० पान ५५, टिळकांनी कँग्रेसमध्यें 
प्रवेश केला, त्यावेळीं कॉंग्रेसच्या रजिस्टरांत टिळकां- 
विषयीं जी नोंद केली. गेळी ती नोंद पहावी,' 


"त्या नोंदीचे उद्धरण पूर्वी वर्णिलेल्या मासल्याचें 


आहे, या नोंदींत प्रतिनिधीचा क्रमांक, प्रदेश, 
पदव्या, व्यवसाय व प्रतिनिधि म्हणून जेथें निवड 
झाली तें ठिकाण इत्यादि तपशील आहे. असल्या, 
तपशीलानें टिळकचरित्रांत कौतुक वाटावें अशी भर 
टाकल्याचा अनुभव येत नाहीं. हीं निर्थक तपशी- 
लाचीं उदाहरणें वाढवून जागा अडविण्याचें कारणं 
नाहीं. र 

श्री, रामगोपाळ हे उत्तरभारतीय असल्यानें 
त्यांना टिळकांच्या जोडीदारांचीं आडनांवें नीट 
समजूं नयेत, यांत आश्चर्य नाहीं. पान ४१ वर त्यांनीं 
१८९१ पूर्वीच के. न, चिं. केळकरांना केसरी- 
मराठ्याच्या संपादकीय आवारांत आणून सोडलें 
आहे, टिळकांनीं कायदा शिकविण्याचा वर्ग काढला, 
त्यांत केळकर हें एक आडनांव आहे, वर्गाच्या. 
प्रारंभीं के, न. चिं, केळकर टिळकांजवळ नव्हते व 
त्राटिका नाटकांचे कते कै, वा, बा, केळकर हेः 
कायद्याच्या. शानाचे पदवीधर नव्हते यामुळें त्यांना 
बाद करावें लागतें. मग कै. न. चि. केळकरांना 
'चांगंलेसें इंग्रजी येत नाहीं, असें टिळकांना कळ- 
विणारे केळकर जमेस धरावे लागतात, श्री, राम- 


नवभारत 


गोपाल यांनीं या विवेचनांत आडनांवांचा विषय 
स्पष्ट होण्यासाठीं बारीक विचार केला नाहीं, असा 
निष्कर्ष *निघतो. महाराष्ट्राच्या इतिहासाचें योग्यज्ञान 
नाहीं, याचा प्रत्यय श्री, रामगोपालांच्या लेखनांत 
अनेकदां येतो, “ आमच्या देशाची स्थिति? हा लेख 
निबंधमाळेच्या एका अंकांत प्रसिद्ध झाला, (पान 
१९०) वस्तुतः या विषयाकडे. बरेच अंक खर्ची 
पंडळे आहेत, हीं उदाहरणें किरकोळ या सदरांत 
ढकलतां येतीळ व त्यावर असल्या मजकुराची गरज 
काय होती, असाहि प्रश्न विचारणें शाक्य आहे, 


श्री. रामगोपाल यांनीं टिळकचरित्राला ६९ 
प्रकरणें वेंचलीं आहेत, ६९ या आकड्यानें बुज- 
ण्याची आवश्‍यकता. नाहीं, * टिळकांना अटक, 
ज्ञामीनावर सुटका, बचावाचा युक्तिवाद, राज्यद्रोहाचा 
आरोप, न्यायाचा विपर्यास, तुरुंगांतून बाहेर आले? 
अशीं एका १८९७ च्या खटल्याचीं अनेक प्रकरणें 
करून लेखकानें ६९ वर ही संख्या पोचविली आहे, 
१८९६ सालीं टिळकांनी साराबंदीची चळवळ 
आरंभली, वृत्तपत्रे व सरकारी कागद यांच्या साह्याने 
आपण या चळवळीचे चित्ताकर्षक वर्णन करूं 
शकलो, असें श्री. रामगोपाल प्रस्तावनेत बजावतात, 
परंतु त्यांचें वणन अगदीं सामान्य प्रतीचे आहे, 
श्री. रामगोपाळ यांनीं वृत्तपत्रांतून घेतलेले कांहीं 
उतारे हा त्यांच्या लेखनाचा विशेष समजतां येईल, 

श्री, ताम्हनकरांनीं लिहिलेल्या चरित्रांत नवीन 
माहिती नाहीं, असें म्हटलें तरी चालेल, त्यांत 


टिळकांच्या हयातीमध्यें टिळकभक्तांमध्यें टिळकांच्या , 


प्रतिपक्षाविषयीं माजळेळे पुष्कळसे गेरसमज एक- 
वटलेले आहेत. रानडे गोखले यांचा उलेख बहुधा 
यां दोघांचें हीनत्व दर्शविणाऱ्या शब्दांनी केळेळा 
आढळतो. हे दोघे जिवंत होते त्या काळीं टिळकांनी 
आपल्या मताच्या समर्थनासाठीं त्यांच्यावर कडाडून 
टीका केली असली' तरी त्यांच्या मृत्यूनंतर टिळकांनी 


खतःच त्यांचा गौरव गाइलेला आहे. तो गौरव 
करतांना टिळकांनीं जी दृष्टि स्वीकारली होती, त्याच 
दृष्टीनें टिळकांच्या प्रतिपक्षीयांबद्दह टिळकांच्या आज- 
च्या चरित्रलेखकांनीं विवेक बाळगावयास पाहिजे, 
श्री, ताम्हनकरांनीं. असा विवेक बाळगलेला नाहीं, 
यामुळें त्यांनीं लिहिलेलें चरित्र “अधिकृत ? या 
नात्यानें लोकांमध्यें. मान्यता न पावल्यास आश्चर्य 
वाटायला नको. श्री. रामगोपाल यांच्या बाबतींत 
ज्या चुका क्षम्य ठरतील तसल्या चुका श्री. ताम्हन- 
करांच्या संबंधांत क्षम्य गणल्या जाणार नाहींत. पान 
११७ मध्यें सार्वजनिक काकांच्या नांवाची आद्याक्षरे 
जे. व्ही. जोशी याप्रमाणें दिलेलीं आहेत व त्यांची 
अव्वळ दर्जाचे आकडेशास्त्री अश्ली योग्यता 
वाखाणली आहे, आद्याक्षरांसारखीच ही वाखाणणी 
चुकीची आहे, अब्वल दर्जाचे आकडेशास्त्री कै. 
गणेश व्यंकटेश जोशी होते, सार्वजनिक काका आंकडे- 
शास्त्राचे प्रकाण्ड पंडित म्हणून कधीच प्रसिद्ध नव्हते. 
हें पुसक इंग्लंडमध्ये छापळें जाऊन देखील मजकुरा- 
च्या छपांइत चुका दृष्टीस पडतात. चित्रांची छपाई फार 
तर उत्तम ठरण्याला हरकत नाहीं, श्री, करमरकरांनीं 
पं, नेहरूंच्या माषणाचा उतारा घेऊन थोरामोख्यांच्या 
पुरस्काराची उणीव भरून काढली तर श्री. ताम्हन- 
करांनीं पंडितजीच्या बहिणीकडून ( श्री. विजयालक्ष्मी 
पंडित ) पुरस्कारपर अभिप्राय मिळविला, पुरस्कारांत 
चचरित्रविषयारचे ज्ञान नसलें तरी चालतें, टिळकांनी 
मराठी वाड्याला “ गीतारहस्य ? ग्रंथाची एकच एक 
भरीव देणगी दिली. परंतु श्री. पंडितबाईनीं गीता- 
रहस्यासारखे आणखी कांहीं ग्रंथ टिळकांनी लिहिल्याची 
कल्पना गोवली आहे, टिळकचरित्रासंबंधांत आणखी 
पुष्कळच लिहावयाचे असल्यानें येथें ज्यांचे निरीक्षण 


केलें; त्या तिन्ही पुस्तकांत श्री, करमरकरांचें *पुस्तक 


उत्तंम असल्याचें नमूद करून तूर्त लेखणी आवरणे 
भाग आहे. 


१० 


आर्थिक 


भारताच्या दुसऱ्या पंचवार्षिक 'योजनेचें 'एक 
महत्त्वाचें उद्दिष्ट उत्पन्न आणि संपत्ति यांच्या वाटणीं- 
तीळ विषमता जमेल तेवढी नाहींशी करणें हें आहे. 
उत्पनन्नांतील विषमता नाहींशी झाली तरच राजकीय 
आणि सामाजिक समतेला अर्थ येतो; उत्पन्नाप्रमणेंच 
उत्पन्नाचे मूळ जी संपत्ति तिच्या वाटणींतील 
विषमताहि नष्ट व्हावयास पाहिजे. आजचीं लोक- 
कल्याण राज्ये ( ७९1६7९ 808५९७) या द्ष्टीनें 
महत्त्वांचे प्रयत्न करीत आहेत, तीब्न खरूपाची 
आर्थिक विषमता नसावी या बाबतींत बहुतेकांचें 
एकमत आहे. परंतु या विचारांतून आणखी कांहीं 
महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात, त्यांतील कांहीं 
प्रश्ांचा विचार येथें करावयाचा आहे, 

एक म्हणजे उत्पन्न आणि संपत्ति यांच्या वाट- 
णींत समता निर्माण करणें हें उद्दिष्ट आर्थिक दृष्ट्या. 
मागासलेल्या समाजानेंहि ( प्रगत समाजांप्रमाणेंच ) 
ठेवणें हें कितपत युक्त आहे १ दुसरें म्हणजे 
आर्थिक विषमता नसावी हे तत्त्व केवळ नीति 
किंवा न्याय किंवा मानवता या संबंधींच्या विचारा- 
वरच आधारलेले आहे काय ! या दोन प्रश्नांची 
उत्तरें शोधू लागल्यास त्यांतून आणखी कांहीं मह- 
तत्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. 
मागासलेल्या देशांतील आर्थिक विषमता 

कित्येक भांडवलदार आणि विचारवंत यांचा 
आर्थिकदृष्ट्या अप्रगत असलेल्या देशांत आर्थिक 
विषमता नष्ट करण्यास मोठा विरोध असतो, त्यांचे 
मतें अशी . विषमता नष्ट करणें म्हणजे विकासाला 
खीळ घालण्यासारखे आहे. मुळांतच संपत्ति एकंदर 
कमी. तेथें समता निर्माण करायची म्हणजे दारिद्याची 
समान वाटणी (186१150100 01 9०५०५५) 
करण्यासारखे आहे. या लोकांच्या मतें आथिक 
विषमता ही खरोखर अश्या परिस्थितींत उपकारकच 


प्रा, बाळ गाडगीळ 
विषमता: दोन विचार 


ठरते. कारण जास्त संपत्ति आणि उतन्न ज्यांच्या 
हातांत केंद्रित झालेलीं असतात असे लोकच बचत 
करूं शकतात, आणि ही बचतच गुंतवणीसाठीं आणि 
विकासासाठी उपयोगी पडते. समतेचे धोरण निर्माण 
करणें म्हणजे या (त्यागी ) लोकांच्या .हातून संपत्ति 
आणि उत्पन्न मोठ्या प्रमाणांत हिरावून घेणें 
अहे, बरें, अशा रीतीनें मिळालेले उत्पन्न विकासा- 
साठीं गुंतविळें जात असतें तर वेगळें, पण तसेंहि 
होत नाहीं. कारण समता निर्माण करण्याचा दुसरा 
उपाय म्हणजे कर. किंवा इतर प्रकारांनी मिळालेला 
हा पैसा गरीब जनतेवर. खर्च करणें हा आहे. 
गरीब जनतेवर हा पैसा खर्चे झाला तर तो विका- 
साच्या 'कारणीं लागेल हें अशक्य आहे. कारण, 
या लोकांचीं उत्पन्न अगोद्रच कमी असल्यामुळें 
वाढलेलें उत्पन्नहि ते खर्चच करतील, त्यामुळें गुंत- 
वणीसाठीं आवश्‍यक अशी बचत निर्माण होणें 
सुतराम अशक्‍य आहे, ही अडचण या लोकांना 
वस्तू अगर सेवा ( 8०70०९8 ) देऊन सुटत नाहीं, 
कारण शेवटीं ज्यांना दे पैसे मिळतात * तेहि बचत 
करण्याच्या दृष्टीनें तेवढे समर्थ नसतात, सारांश 
अप्रगत देशांत वरीळ उपाययोजना करणें म्हणजे 


- सोन्याचीं अंडीं देणारी कोंबडी मारण्यासारखें आहे. 


दुसरें असें कीं, गरीब लोकांच्या हातांत हा पैसा 
खर्चे होण्याची खात्री असल्यामुळें त्यांतून भाववाढ, 
चलनवाढ व तत्सम धोके उद्भवतील. वस्तंचा 
तुटवडा असल्यामुळें असें होणें साहजिकच आहे 
हीं मतें प्रतिपादन करणारे लोक सरकारी कर- 
विषयक धोरणावर कडाडून टीका करतांना आढळ- 
तात. कुठल्याहि कॉमर्स चेंबरमध्ये होणारी भाषणें, 
भांडवलदार किंवा त्यांचीं मुखपत्रे किंवा त्यांचे 
प्रतिनिधी यांचीं भाषणें अगर लेख पाहिले असतां 
हीं मतें त्यांतून वारंवार प्रदर्शित केलेलीं दिसतात, 


११ 


नवभारत 


हीं मतें पडताळून पाहिलीं अततां त्यांतून. काय 
दिसतें ? पहिला महत्त्वाचा मुद्दा असा कीं आजच्या 
लोककल्याण राज्यांतील कराचें प्रमाणहि भासविलें 
जातें तितकें जास्त नाहीं. इतर देशांच्या कराच्या 
प्रमाणाकडे पाहतांहि हें दिसून येतें, भारतांतील 
कित्येक अर्थेश्ास्त्रज्ञांच्या मतें आपल्याकडील करप्रयत्न 
( ४७ भी) हा आपल्या महत्त्वाकांक्षी विकास- 
घोरणाला साजेसा नाहीं, परकीय मदत, ( परकीय 
सरकारची किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांची ) सार्वजनिक 
कर्जे, किंवा चलनवाढ या मार्गीनीं आपले प्रश्न सोड- 
विण्याऐवजी करप्रयत्न वाढवूनच ते सोडविले पाहिजेत 
असें दे तज्ञ म्हणतात. परकीय मद्तीबद्दह खात्री 
कांहींच देतां येत नाहीं. तसेंच परकीय मदतींत आणि 
सार्वजनिक क्जोत परतफेड आणि व्याजाचा बोजा या 
महत्त्वाच्या अडचणी आहित. मोठ्या प्रमाणावर 
म्वलनवाढ जितकी सोपी तितकीच ती धोक्याची आणि 
म्हणून त्याज्य होय. याउलट करांतून मिळालेला 
जो. पैसा आहे त्यांत चळनवाढीचा धोका नाहीं, 
परतफेडीची अगर व्याजाची अडचण नाहीं आणि 
इतर फायदे आहित. आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर 
विकास साघायचा असेल तर त्याची किंमतहि. तशीच 
जबर देण्याची आपली तयारी पाहिजे, 

कराचा बोजा स्वाभाविकपणें वाढत गेला असला 
तरी तो निरुत्साह ( फंडां७०७101ए6 ) निर्माण 
करण्याइतका झाला आहे असें दिसत नाहीं. एकतर 
बिनसरकारी विभागाकडून ( 011ए॥68 800601 3 
केलेल्या अपेक्षा पुऱ्या होत आहेत, दुसरें म्हणजे 
प्रो. केल्डॉर या ब्रिटिश अर्थशास्त्रशानें म्हटल्याप्रमाणे 
प्रातिकराचा बोजा वरच्या पातळ्यांवर जरी जास 
होता तरी इतर कित्येक प्रकारचें उत्पन्न कराशिवाय 
निसटूं शकत होतें, याशिबाय प्राप्तिकर जरी जास्त 
होता तरी तो संपूर्ण दिडा जात होता असें नाहीं, 
चुकविल्या जाणाऱ्या कराचा अंदाज प्रो. कॅल्डॉरनें 
कोट्यवधि रुपयांत केला होता आणि आपल्या. 
अथेमंत्र्यांनीहि तो कांहीं प्रमाणांत मान्य केला होता 


हें महत्त्वाचे आहे. प्रातिकरामुळे अगदीं वरच्या- 
पातळींत रुपयाचा ९२% भाग करांत जात असे. 
म्हणजे येथे एक रुपयावरचा कर चुकविणें याचा 
अर्थे ९००% पेक्षांहि जास्त फायदा मिळविण्याची 
संधि असते. त्यामुळें तनमनधर्नेकरून हे लोक कर 
चुकविण्याच्या मार्गे लागतात आणि कर चुकविणें 
ही एक कला (111९ ७६) बनते. कर चुकविणें हे 
कायदेशीर पद्धतीनेंहि शक्‍य होतें. उदाहरणाथे, 
वस्तूंच्या किंमती वाढवून कर ग्राहकाकडून वसूळ 
करतां येतो. विशेषत: जेथे वस्तूंचा तुटवडा असतो 
अशा परिस्थितींत हें जमते. या शिवाय कराचा 
वाढता बोजा हा सर्वच्या सर्व उत्पन्नाच्या वरच्या 
प्रातळ्यांतील लोकच वाहतात असें नाहीं. विशेषतः 
वस्तूंवर लादण्यांत येणारे जे कर आहेत ( 8५1९8 
६८४९७ ) त्यांच्या उतपन्नाचें प्रमाण फार मोठें आहे, 
( दारूबंदी केल्यामुळें दारूवरीळ करांची कोटयवचि 
रुपयाची तूट या करांनीं भरून काढावी लागते, ) 
हे कर मुख्यतः आवश्यक वस्तूंवर लादळे जात 
असल्यामुळें त्यांचे वजन गरीबश्रीमंतावर सारखेच 
पडतें, असे विषम स्वरूपाचे कर ज्या प्रमाणांत 
आहेत त्या प्रमाणांत करभार हा कमी उत्पन्न अस- 
लेले लोकहि सहन करतात हें स्पष्ट आहे. 
भांडवलदार वर्गाचे आक्षेप अनेक दृष्टींनी कसे 
फोल आहेत हें पाहिले, पण सर्वोत महत्त्वाचा मुद्दा 
याहूनहि वेगळा आहे, क्षणभर आपण असें समजूं 
कीं, कराचा बोजा हा खरोखरच मोठा आहे, त्यामुळें 
उत्पन्न आणि बचत हीं खरोखरच कमी होतात; व 
त्यामुळें गुंतवणीला पैसाहि उरत नाहीं आणि उरला 
तरी यावरचें उत्पन्न करापोटीं वाया जाणार म्हणून 
हे लोक निरुत्साही बनतात, असें ग्रहीत घरळें तरी- 
सुद्धा हे आथिक विषमता टिकविण्यासाठी पुरेसं 
कारण आहे काय १ आर्थिक विषमतेमुळें जरी' 
गुंतवण होण्यास मदत होत असली तरी तिच्यामुळे 
निर्माण होणारे जे दुसरे दोब आहेत त्यांकडे 
डोळेझांक करून चालणार नाहीं. आर्थिक विषमता 


श्र 


आर्थिक विषमता : दोन विचार 


असली तर सामाजिक समता आणि राजकीय समता 
या संज्ञांना कांहींच अर्थे रहात नाहीं. उत्कर्षाच्या, 
विकासाच्या संधि फक्त धनिकांना मिळतात, इतरांना 
मिळत नाहींत किंवा निदान योग्य प्रमाणावर मिळत 


नाहींत. आर्थिक सत्तेच्या जोरावर राजकीय सत्ता : 


मिळवितां येऊन तिच्या साहाय्यानें आर्थिक सत्ता 
दृढ करतां येते. आर्थिक विषमतेचे राजकीय आणि 
सामाजिक दुष्परिणाम आपण जाणतो. आणि या 
कारणांकरितांच आर्थिक विषमतेवर हला करतो. हे 
दुष्परिणाम लक्षांत घेतले म्हणजे तिच्यांतून भांडवल 
निर्माण होतें हा तिचा गुण आहे म्हणून ती 
टिकविली पाहिजे हें विधान अगदीं दुबळें वाटतें 
विषमता दुसऱ्या कुठल्याहि कारणांसाठी हवी असो 
भांडवलपुरवख्यासाठी ती टिकवून धरूं पाहणे हे 
बरोबर नाहीं 

खाजगी भांडवलावर नेहमीं विश्वासाने अवलंबून 
राहणें हें तरी कितपत बरोबर आहे ? खाभाविक 
परणेच खाजगी भांडवलदारांचा हेतू खूप फायदा 
आणि तोहि लवकर मिळविण्याचा असतो. अशा 
लोकांना विकासाच्या कार्यापेक्षां वायदे, सद्ध यांचें 
आकर्षण जास्त असणे साहजिक आहे. विकासकार्य 
ज्यामुळे होईल अशा धंद्यांबद्दल त्यांना आस्था 
वाटेळच असें सांगतां येत नाहीं. विकासाला आव- 
इयक असे जे धंदे आहेत आणि ज्यांत फायदा 
कमी, उशिरा मिळणारा व अनिश्चित स्वरूपाचा 
आहे अशा धंद्यांकडे हे लोक फिरकतील असें 
यांच्यांत कांहींच आकषण नाहीं, शिवाय खाजगी 
भांडवल पुरवठ्याचे खरूप अनिश्चित आणि 
देशाच्या दृष्टीनें पाहतां योजनाहीन असं शकतें. 

येथें आपणांस सरकारी पातळीवरून होणाऱ्या 
गुंतवणीचें महत्त्व लक्षांत येतें. या गुंतवणींत खाजगी 
फायद्याचा प्रश्न नसतो, बेताचा फायदा आणि तो 
धीरेधीरे मिळाला तरी चालतो, शिवाय येथें योजना- 
बद्ध गुंतवण होण्याची शक्‍यता जास्त असते, म्हणजे 
खाजगी भांडवलानें गुंतवण न केल्यामुळें निर्माण 


१३ 


होणारी उणीव सरकार जास्त क्षमतेने भरून काढील 
असें म्हणतां येतें. (अर्थात्‌ येथें सरकारी यंत्रणा ढिली; 
उधळी, अक्षम नाहीं असें ग्हीत घरले आहे. हे 
दोष सरकारी यंत्रणेत असावेत असा कांहीं नियम 
नाहीं. प्रयत्नपूर्वक ते नष्ट करतां यावे. ) 

वरील विवेचनावरून आपल्या पहिल्या प्रश्नाचे 
उत्तर मिळतें. तें म्हणजे आर्थिक समता निर्माण 
करण्याचें भ्येय प्रगत समाजांप्रमा्णेच आर्थिकंदृष्ट्या 
मागासलेल्या समाजांनींहि ठेअण्यांत कांहींच 'चूक 
नाहीं. मात्र यामुळें सरकारी यंत्रणेवर येणारी नवी 
जबाबदारी येथें विसरतां येत नाहीं. ही नवी जबाब- 
दारी यशस्वीरीत्या पार पाडण्याइतकी ही, यंत्रणा 
कार्यक्षम व्हावयास पाहिजे, 
विषमता नष्ट करण्याचे हेतू 


विशेषतः औद्योगिक क्रांतीपासून निर्माण झालेली 
आर्थिक विषमता अनेक विचारवंतांना खुपलेली 
आहे. , .., “ "पढ १७९80000०॥ 01 (0१९. 1007 
18 पाशा 0०४९७४ ७0 0७७ ४एत!. ण वि९ 
०७५७९७ 01 ०४९" 18 00 ७पव र्ण पार 
०७प8९8 ०1 ७७७ १९४7८१७(॥०॥ ०1० 1ज्ा'टु€ 
१7७ ० ॥॥91111१,7 असें प्रो. मार्शलने आपल्या 
अंथांत लिहिलें, आणि त्याचे शिष्य प्रो, पिगू यांच्या- 
पासून तर एभ&1९ प७००००१णा०5 ही अर्थे- 
शास्त्राची एक नवी शाखाच अस्तित्वांत आली. 
प्रो, पिगू यांनीं आर्थिक विषमतेवर स्वतंत्र ग्रंथरच- 
नाहि केली आणि तिचे दोष उघड केलें. 

पण या सर्वोच्या लेखनांत आर्थिक विषमतेविरुद्ध 
बाजू ही बहुधा नीति, किंबा न्याय किंवा मानवता 
इत्यादि तत्त्वांवर आधारून मांडलेली आहे. नैतिक- 
दृष्ट्या पाहतां अशी विषमता समाजांत असं नये हें 
सहज मान्य व्हावें. परंतु आर्थिक समता निर्माण 
करण्याच्या या उद्दिष्टाला केवळ नीतितत्त्वांचाच 
आधार नाहीं तर आर्थिकदृष्ट्याहि त्याला महत्त्वाचा 
आधार आहे हें येर्थे पहावयाचें आहे. 


नवभारत 


प्रगत समाजांच्या दृष्टीनें पाहतां वरील विधानाची 


सत्यता सहज लक्षांत येते. वृत्ति (९०10700९०६) 
ही पैशाचे पाठबळ असलेल्या मागणीवरून ( ७॥४७०- 
कए€' 0600910) ठरतें. मागणी असली तरच 


वस्तू योग्य किंमतीला, योग्य फायदा घेऊन विकतां 
येतात. व असें असतें म्हणूनच श्रमशक्तीला 
मागणी येऊन वृत्ति ( ९७1०770९0६) टिकून 
राहते. मागणी जर कमी झाली तर आपोआपच 
उत्पादनाच्या किंमती उतरतील, फायदा कमी होईल 
आणि उत्पादन कमी होऊन त्यामुळें श्रमशक्तीची 
मागणी घटेल व बेकारी वाढेल, 

समाजांत उत्पन्नाच्या वरच्या पातळीमध्ये असणारे 
जे लोक अर्संतात त्यांच खर्चाचे प्रमाण बरेंच स्थिर 
असतें. आवश्‍यक तेवढा खर्च करण्याइतके पैसे 
त्यांच्याजबळ अगोदरच असतात, त्यामुळें उत्पन्न 
वाढल्यास खर्च वाढेल, मागणी वाढेल असें या घनिक 
वर्गाच्या बाबतींत शक्‍य नाहीं. या उलट समाजांतील 
ज्ञो गरीब लोकांचा वर्ग आहे त्यापैकी बहुसंख्यांचे 
उत्पन्न इतकें कमी असतें कीं त्यांना कित्येक आवश्‍यक 
वस्तूदि योग्य त्या प्रमाणांत घेतां येत नाहींत, सारांश, 
यांचीं उत्पन्न वाढलीं तर ती सर्व खर्च होणार हें स्पष्ट 
आहे. उत्पन्नाची फेरवांटणी झाली म्हणजे श्रीमंत वर्गा- 
कडचा (बचत करणारांचा किंवा.ज्यांचा खर्च वाढत 
नाहीं अशा लोकांचा ) पैसा गरीब वर्गाकडे (ज्यांना 
खर्चासाठी पैसा हवा आहे ) त्यांच्याकडे जाईल, 
त्यांनीं जो एरवीं खर्च झाळा नसता तो हा पैसा खर्च 
केला व वस्तूंना नवी मागणी निर्माण केली कीं 
त्यामुळें जे उत्पादनचक्र एरबीं थंडावळें असतें तें 
वेगाने फिरू लागेल, उत्पादन-बृत्ति (6155107 णशा) 
उत्पन्न, राहणीचा दर्जा इत्यादि त्यामुळें वाढतील, 

अर्थरचनेंतील उत्पन्नाची पातळी टिकविण्यासाठी 
किंवा वाढविण्यासाठी आर्थिक स्थैर्य व प्रगति करण्या- 
साठीं उत्पन्नाची फेरवांटणी करून नवी मागणी 
निर्माण केली पाहिज हें यावरून दिसतें. या विवे- 
नांत कुठल्याहि नीतितत्त्वाचा किंबा मानवतेच्या 


मूल्याचा आधार घेतलेला नाहीं. .या तत्त्वांचा आधार 
घेतळा असतां आर्थिक विषमतेविरुद्धची' बाजू जास्तं 
बळकट होत असेल, पण विषमता नष्ट करण्यास या 
तत्त्वांचा आधार हवाच असें नाहीं. केवळ समाजाची 
आर्थिके घडी टिकविण्याण्याच्या दृष्टीनें आणि 
व्यापारचक्रासारखे ( 0७11९55 0१7०]९5 ) उत्पात 
टाळण्यासाठी म्हणजे केवळ आर्थिक तत्त्वावर 
आर्थिक विषमता नष्ट करणें आवश्यक आहे हैं 
स्पष्ट होतें, 

र्जे तत्त्व आर्थिक दृष्टया विकसित झालेल्या 
देशांच्या बाबतींत खरें आहे तें विकासाच्या मार्गा- 
वर असलेल्या देशांच्या बाबतींतहि खरें आहे 
काय ? या विषयावर विशेष संशोधन झालेले नाहीं. 
म्हेणून या बाबतींत निश्चित खरूपाचीं अशीं विधाने 
करणें अवघड आहे. परंतु. खाळील कांहीं मुद्यांवर 
विचार होणें शक्‍य आहे. 

अविकसित देशांच्या बाबतींतहि वरील विवेचन 
खरें आहे-निदान कांहीं प्रमणांत तरी-असें वाटतें. 
वरवर पाहतां हें कोणाला बरोबर वाटणार नाहीं, 
कोणी असे म्हणेल कीं मागासलेल्या देशांतील 
स्थिति ही अगदीं वेगळी असते. तेथें उत्पादनच 
कमी असतें ( उत्पादन कमी असल्यामुळेच हा देश 
मागासलेला असतो ), त्यामुळें मागणी किंवा क्रय- 
शक्ति. वाढल्यास त्यामुळे भाववाढ होण्याचा धोकाः 
निश्चित असतो, हें जरी कांहीं अंशीं खरें असलें 
तरीहि मागासलेल्या देशांत सरळसरळ चलनवाढ 
करूनहि योजनेसाठी पेसा निर्माण केला जातो. 
भारताच्या दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेपैकी -४८० ० 
कोटी रुपयांपैकी - २५% म्हणजे १२०० कोटीं 
रुपयांचा खच नवी चलन निर्मिती करून व्हाबयाचा 
आहे, अशा पद्धतीनें खर्चाचा पैसा निर्माण करणें 
हें कित्येकांना पसंत नाहीं, उदाहरणाथ प्रो. रोनॉंयू 
हे या पद्धतीवर कडाडून हछा करतात. पण शोनॉयू 
यांच्यामते सुद्धां १२० कोटी रुपयांपर्यंत चळन' 
निर्मितीचा आधार घ्यायला कांहीं हरकत .नाहीं. 


१४ 


अनुक्रमणिका 


आर्थिक विषसता : दोन विचार 


याचा अर्थे असा कीं कर, कर्जे,आणि परकीय मदत 
यांमधून मिळणारा पैसा हा अपुराच असतो आणि 
ही तूट दुसऱ्या मार्गानी भरून काढावी लागते, 
असें जर केलें नाहीं तर विकास होणें हें कित्येकदां 
अशक्य होण्याचा संभव आहे. वाढती क्रयशक्ति 
ही “विकास पावणाऱ्या रचनेंत सामावून जाते 
एवढेंच नव्हे तर ती तेर्थे कांहीं प्रमाणांत आवश्‍्य- 
कहि असते. निदान सरळसरळ चलननिर्मिती जेथे 
चालूं शकते तेथें उत्पन्नाच्या फेरवांटणीमुळें क्रयशक्ति 
चाढेळ अशी तक्रार होऊं नये. 

मोठ्या प्रमाणावर व योजनाबद्ध विकास कराव- 
याचा म्हणजे निधिंनिर्मितीचे नेहमीचे उपाय उप- 
र्‍योगी पडणार नाहींत; तेथें चलननिर्मितीचाहि अवलंब 
करावा लागतो. हें जितक्या प्रमाणांत खरें आहे 
तितक्या प्रमाणांत उत्पन्नाच्या फेरवांटणीला आक्षेप 
असूं नये. 

मागासलेल्या व विशेषतः लोककल्याणाचें ध्येय 
बाळगणाऱ्या राज्यांत आर्थिकेतर कारणांचाहि आधार 
उत्पन्नाच्या फेरवांटणीसाठीं मिळूं शकेळ, विशेषतः 
आपल्या ह्ितीय पंचवार्षिक योजनेप्रमाणे दीघ 
'मुदतीनें पुरीं होणारीं विकासकार्ये जेथे हातीं घेतळी 
असतील तेथें बव्हंशी गरीब जनतेला वाढत्या उत्पा- 
दनाचा वाटा मिळत नाहीं. मोठमोठाल्या विकास- 
योजनांवरीळ खर्चामुळें ( ताबडतोब उत्पादनांत भर 
पडत नसल्यामुळें ) मालाच्या किंमती हटकून वाढ- 
तात. व त्यामुळें कमी उत्पन्ने असणाऱ्या लोकांची 
प्रत्यक्ष क्रयशक्ति कमी होते. त्याच रकमेत त्यांना 
आतां कमी वस्तूंवरच समाधान मानावें लागतें, 
'बरच्या पातळींतील लोकांना ही घस इतक्या प्रमाणा- 
वर सोसावी लागत . नाहीं. हें अर्थात्‌ अन्यायाचे 
आहे. पण एका दृष्टीनें पाहतां ते आर्थिक बाजूनेहि 
बरोबर नाहीं कारण गरीब लोकांची जर अशी गळ- 
चेपी झाली तर त्यांच्या उत्पादनक्षमतेवर प्रतिकूल 


परिणाम होणें अगदीं शक्‍य आहे. आणि त्यामुळें 
उत्पादनाची पातळी खाली जाण्याचा धोका आहे. 

या चर्चेवरून मागासलेल्या व विशेषतः प्रगत 
देशांतील आर्थिक विषमता नष्ट * करण्याच्या दृष्टीने 
केवळ आर्थिक कारणेंहि पुरेशी आहेत हें टक्षांत यावें, 

आतां शेबटचा एकच मुद्दा तो म्हणजे मागास- 
लेल्या देशांत करावयाच्या उत्पन्नाच्या फेरवांटणीबद्दल, 
उत्पन्न आणि संपत्ति यांवरील कर आणि गरीबांचे 
शिक्षण, आरोग्य यांवरील खर्च या मागोनी हे 
होऊं शकेल. पण याशिवाय या बाबतींत एक नवीन 
विचार असा कीं दीधे मुदतीच्या विकासयोजनांवर 
जो खर्च होतो त्यामुळें निदान कांहीं प्रमाणांत तरी 
उत्पन्नाचे फेरवांटप होत असतें. हें कसें £ 

दीघ मुदतीच्या विकासयोजनांवर ( धरणें, वीज 
केंद्रे कालवे इ. ) जो खर्च होतो त्यामुळें ताबडतोब 
उत्पादनांत भर पडत नाहीं हें पाहिलें, हा पैसा जो 
खचे होतो त्यामुळें कित्येक बेकार लोकांना काम 
मिळते, कित्येकांचे पगार वाढतात. जितक्या प्रमाणांत 
उत्पन्नाच्या खालच्या पातळीवरील लोकांची क्रमशक्ति 
वाढते तितक्या प्रमाणांत उत्पन्नाच्या वरच्या पातळी- 
वरील लोकांची वाढत नाहीं. ( हे लोक संख्येनेंहि 
कमी असतात. ) यामुळें स्थिर उत्पादन विकत 
घेण्यासाठीं सर्वाची स्पर्धा सुरूं होते. जितक्या प्रमाणांत 
वरील पातळीच्या लोकांना जास्त किंमती द्याव्या 
लागतात व खालच्या 'पातळीच्या लोकांना वस्तू 
विकत मिळतात तितक्‍या प्रमाणांत उत्पन्नाचे फेरवांटप 
होतें असें म्हणावयास हरकत नाहीं. परंतु अशा 
पद्धतीनें विषमता नष्ट होण्याशिवाय ती नष्ट करण्याचे 
प्रत्यक्ष उपायहि योजावयास पाहिजेत. अविकसित 
देशात उत्पादनक्षमता (010१५०७५४९ ९शल०10) 
वाढविण्यच्या दृष्टीनें आणि नवीन हुरूप, उत्साह 
(100811४९ ) निर्माण करण्याच्या दृष्टीनें उत्पन्ना- 
च्या फेरवांटणीस अतिशय महत्त्व आहे. 


१५ 


श्री. पज्नालाळ सुराणा | 
जुन्यांचा 'नवा' विरोध 


आगरकरांनी एके ठिकाणीं म्हटलें आहे कीं, 
८ तरुण हे समाजनौकेचीं शिडें होत; तर वृद्ध हें 
भरताड होत, ” शिंडांमुळें नांवेला गति मिळते; 
पणत्या गतीच्या वेगांत नौका फार हिंदकाळूं नये 
यासाठीं भरताडाची गरज असतें, पण म्हणून भर- 
ताडांनी नावेच्या तळालाच भोकें पाडण्याचा किंवा 
तळाशी असळेळे जडजड नांगर उचलून समुद्रांत 
टाकण्याचा खटाटोप सुरूं केला तर कांही भरताडाला 
जलसमाधि देण्यावांचून गत्यंतर उरत नाहीं, 


पुरेसा गाजावाजा करून भारताच्या राजकीय 
रंगभूमीवर प्रवेश करणाऱ्या स्वतंत्र पक्षाने आपल्या- 
कडे या भरताडाची भूमिका घेण्याचा आव आणला 
आहे, कॉंग्रेसच्या समाजवादी घोषणामुळें आतां 
भारताचे तारू शासनसंस्थेची भांडवलशाही या 
खडकावर आदळून फुटणार अशी जबरदस्त भीति 
या “ खतंत्र? नेत्यांना वाटूं लागळी आहे, आणि 
म्हणून समाजाला स्थेर्याचा दिलासा देण्यासाठी 
त्यांनीं मुंबई अधिवेशनांत आपला एकवीत-कलमी 
कार्यक्रम जाहीर केला आहे, 


या आधीं गेल्या जूनच्या पहिल्या आठवड्यांत 
मद्रास येथें अखिल भारतीय कितान फेडरेशनच्या 
पुरस्कारानं एक अधिवेशन भरलें होते. त्यावेळची 
श्री. राजाजी व श्री, मिनू मसानी यांचीं माषणें, 
अठरा-कलमी कार्यक्रम व श्री, मसानींचा ता. 
६-६-५९ च्या टाईम्स ऑफ ईइंडियांतील लेख, 
आणि ता, ९-८-५९ ची श्री, मुन्शींची दिछी 
येथील पत्रकारांना मुलाखत--या सर्व साहित्यांतून या 
पक्षाची भूमिका बरीचशी स्पष्टणें कळूं शकते, 


नंबा राजकीय पक्ष कितपत आवऱ्यक आहे ९ 

राजाजींच्या भाषणाचा मुख्य भर याच्यावर 
आहे की भारतीय राजकारणांत आज नन्या स्वरू- 
पाच्या विरोधाची गरज आहे. संसदीय लोकशा- 
हीत जुन्या-नव्या विरोघाचें नेहमीं स्वागतच केलं 
पाहिजे, चुकीची घोरणें किंवा अर्धवट वा प्रतिगामी 
कायदे यांच्याप्रासून खऱ्या समाज हिताचे रक्षण 
करण्यासाठीं सरकारच्या ध्येयघोरणाबद्दल समाजांत 
जागरुकता असावी लागते, वृत्तपत्रे, सभा.निदरशीनें, 
निरनिराळे संघमंडळ्या, व राजकीय पक्ष यांच्या 
मार्फत चालूं राजकारणाबद्दलचे लोकमत प्रकट होत 
असतें. सरकारच्या धोरणांना किंबा कारमाराला या 
मार्गोनीं विरोष होत असतो, अर्थात्‌ समाजांतील 
प्रत्येक वर्गाचे किंवा थराचें पुरेसे प्रतिनिघित्ब या 
मारगोनीं होतेंच असें नाहीं. पण ज्यांना असें वाटतें 
कीं एखाद्या अमुक एका हितसंबंधाची उपेक्षा होते 
आहे तेव्हां त्यांनाहि हे मार्ग खुले असतात, या 
मार्गानी वाटेळ तितकें लोकमत संघटित करतां येतें» 
त्यासाठीं नवा' राजकीय पक्षच काढण्याची गरजं 
असते असें नाहीं. 

कारण राजकीय पक्ष हा एका विशिष्ट राजकीय 
विचारप्रणाडीवर आघारळेला असला पाहिजे, सतत 
विरोध करीत राहणें हा त्याचा कार्यक्रम होऊं शकत 
नाही. प्रस्थापित राजकीय पक्षाला पर्यायी पक्ष' 
बनण्याची त्याची तयारी अंसली पाहिजे; व त्यांसाठी 
समाजाला जास्त आकर्षक वांटेळ असा पर्यायी 
कार्यक्रम त्या पक्षांने सुचविला पाहिजे. , 

स्वतंत्र पक्षाबद्दलचे उपरोक्त सर्व साहित्य 
वाचल्यानंतर असा ग्रह ह्दोतो कीं हा पक्ष स्थेर्यालाच 


१६ 


जुन्याचा.“ नवा ? विरोध 


जास्त प्राधान्य देतो आहे. त्या पक्षाचें म्हणणें असं 
की, शासनसंस्था हें एक दुश्चिन्ह आहे, त्याचें कार्य- 
क्षेत्र शक्‍य तितर्के मर्यादित ठेवावें, ' कुटुंब व शेत 
हें सर्व प्रकारच्या निबेघांपासून मुक्त असावे, ' तरच 
समाजाला खऱ्या स्वातंत्र्याचा लाभ होईल व त्यांतूनच 
समाजाची प्रगतीहि साघेल. या प्रतिपादनाचा आज- 
च्या भारतीय राजकीय संदर्भात “जेसे थे” चा 
पुरस्कार असाच अर्थ होतो. 

“जसे थे रचा पुरस्कार भारतीय जनतेला आक- 
घैक वाटेल काय ? आजच्या आपल्या राजकीय 
मानसाची झोढ आहे बदलाकडे, आपणाला त्वरित 
व मौलिक बदळ पाहिजे आदे; समाजजीवनाच्या 
सर्व क्षेत्रांत क्रांति न्हायला हवी आहे. गेल्या दीडशे 
वर्षोत निरनिराळ्या सुघारकांनीं व विचारवंतांनी 
असें सांगून ठेवलं आहे कीं, आपलें राजकीय व 
सामाजिक जीवन मागाठलेलें आहे. खरा उत्कषं 
साघायचा ' असेळ तर या क्षेत्रांत आमूलाग्र बदल 
घडवून आणला पाहिजे, आर्थिक क्षेत्रांतळें आपलें 
मागासलेपण- ही तर प्रचार करून पटविण्याची बाबच 
नन्हती. परकीयांनी आपलेवर दास्य लादले तेच 
त्यांच्या आर्थिक उत्तर्षाच्या जोरावर, त्यांच्या स्पर्धेमुळे 
आपले उद्योगघंदे बसले हँ प्रत्येकाला जाणवत होतें. 
याच बरोबर नन्या विज्ञानाच्या आघारें आपल्यालाहि 
आर्थिक विकास साधतां येईल याचीहि जाणीव 
होऊं लागली द्वोती. पण हें सर्व करण्यासाठीं राष्ट्रीय 
स्वातंत्र्याची गरज आहे असें सांगितलें जात होते. 
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सर्वांगीण प्रगतीचा कार्यक्रम 
हातीं घेतां येईल; एवढेंच नव्हे तर स्वराज्यांत 
शेतकरी-कामगारांना न्याय मिळेल, त्यांची स्थिति 
सुधारेळ असेहि म, गांधी ब समाजवादी मंडळींनी 
आपापल्या परीनें सांगितलें होतं, 

म्हणून स्वातंञ्य मिळाल्यानंतर 'मारतीय जन- 
तेला आतां त्वरित मूलगामी बदल पाहिजे आहे, 
स्वातंत्र्य-लढ्यांतील कांहीं नेते आंता सरकारांत अस- 


न. भा. ३ 


ल्याने सरकारनें आतां हे स्वप्न ताबडतोब साकार 
केलें पाहिजे असा त्यांचा आग्रह आहे. 

या बदलाची घाई लागण्याचे दुसरें कारण असें 
कीं, आपल्या उत्तरेकडल्या शेजाऱ्याने याच काळांत 
मोठी आघाडी मारल्याचे समक्ष दिसतं आहे. 
११९४९ सालीं चीन आपल्यापेक्षा जास्त मागास- 
लेळा होता, सर्वच बाबतींत त्यांना प्रतिकूलताच जास्त 
होती. अर्से असतांना जर चीनने एवढी प्रगति 
साधली, तिथल्या शेतकऱ्याला खायलाप्यायला जास्त 
मिळवून दिले तर मग भारतालाच तें कां अशक्‍य 
ब्हावें दे भारतीय माणसाला समजत नाहीं. 


नव्या पक्षाची शेतीविषयक विचारसरणी 
अशा लोकांसमोर “'जेसे थे” चा कार्यक्रम 
ठेवण्यांत कोणता राजकीय शहाणपणा आहे ? पण 
श्री. मतानी आणि मंडळींनी त॑च करण्याचं ठरवलेलं 
दिसतें. कारण त्यांचें म्हणणें कीं, शेतीला हात लावूं 
नका; सहकारी शेतीच्या भानगडींत पडूं नका; 
आज शेत जमिनीची वांटणी विषम प्रमाणांत झाली 
आहे. शेत-माल्कांपैकीं दह्या टक्के मालकांकडे २८ 
टक्के जमीन आहे; नंतरच्या २० टक्के मालकांकडे 
३० टक्के जमीन आहे; ४० टक्‍के असणाऱ्या 
मध्यम शेतकऱ्याच्या वांट्याला ३१ टक्‍के जमीन 
आली आहे, आणि शेवटच्या ३० टक्के शेतकऱ्यांना 
११ टक्के जमिनींत भागवावे लाराते. याशिवाय 
दीड कोटी भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबे निराळींच, 
७५० किंबा ६० एकरवाला जमीनमालक आज 
मोठ्या प्रमाणावर सावकारी करू लागला आहे, 
( रूरल क्रेडिट सर्वेंच्या अंदाजाप्रमाणे ग्रामीण भागां- 
तील एकूण कजपुरवठ्यापेकीं सुमारें ४४ टक्के 
कजे हें मोठ्या शेतकऱ्यांमार्फत पुरबलें. जाते ) 
उलट १|| कोटी छोटे शेतकरी व १॥ कोटी शेतमजूर 
कुटुंबे यांना वर्षमर रोजगाराची हमी नाही; तेव्हां 
मीठ भाकरीची देखील भ्रांत पडत असणार हें उघड 
आहे. शेतीसुघारणेचा पहिला कार्यक्रम हा सीलिंग 


श्‍्छ 


नवंभारत 


बसविण्याचा व शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या प्रत्येक 
कुटुंबाळा किमान रोजगारीची हमी देण्याचाच 
असला पाहिजे, मसानीसाहेब किंवा रंगाजी-राजाजी 


म्हणतात ' तसें कांहीं करूं नका, शेताला हात 


लावूं नका | ? 


बरें, सरकारनें शेतीकडे अजिबात बघूं नये 
एवढें केल्याने आपले शेतीउत्पादन तरी वाढणार 
* आहे काय १ आपल्या शेतीची ज्याला तोंडओळख 
झाली आहे त्याला देखील हें चटकन समजते कीं, 
मोठ्या प्रमाणावर व अनेक प्रकारची सरकारी मदत 
मिळाल्याशिवाय आपल्या रेतीची प्रगति होणार 
नाहीं. अगदी मोठा जमींन मालक सोडला तर 
बाकीच्या शेतकऱ्यांची शेतीसुधारणा 
शेपत नाहीं, आणि हा मोठा जमीन मालक बहुधा 
शहरांत वा इतर उद्योगधंद्यांत गुंतलेला असतो. हा 
ब्ररव्याच हिशोबाप्रमाणें १० टक्के असलेला वर्ग 
सोडून दिला तरी बाकीच्या शेतकऱ्यांना सरकारी 
मदतीची निकड आहे, ५-६ एकरापेक्षां कमी 
जमीन असलेल्या शेतकऱ्याची शेती तर एकट्याने 
केल्यास कधींच किफायतशीर होणार नाहीं. मग 
शेतींत आधुनिक तंत्र आणायचे, मोठ्या प्रमाणावर 
भांडवळ ओतायचें तर त्यासाठीं कांहीं संस्थात्मक 
यंत्रणा उभारावी लागणें अपरिहार्य नाहीं का? 
संयुक्त सहकारी शेती ही देशाच्या सर्वच भागांत 
इष्ट ठरेल कीं नाहीं हा खरें म्हणजे अजन संशोधना- 
चाच प्रश्न आहे, पण सध्या कॉंग्रेस वा इतर पक्षांचा 
भर आहे सेवा सहकारी सोसायट्यांवर, आणि 
था बाबतींत शक्‍यतो सक्ति करू नये असाच 
रोख दिसतो, मग शेतीसुघारणेसाठीं अश्या प्रकारची 
सहकारी यंत्रणा उभारण्याला स्वतंत्र पक्षाचा विरोध 
कां असावा १ बरें, हा माग योग्य वाटेत नसला तर 
दुसरा पर्याय कोणता १ आहे तेंच ठीक आहे? हा 
काय''पर्यायं आहे ? 


करण्याची. 


सहकारी यंत्रणेंत आज सक्ति आणू नये अले 
बोलळें जात असलें तरी पुढेपुढे, विशेषतः पंच- 
वार्षिक योजनांतीळ उद्दिष्टे साध्य होत नाहींत अस 
दिसू लागल्यावर नोकरशाही तर्फे सक्ति होण्याची 
शक्‍यता आहे हे अंरतः मान्य केळं पाहिजे. सहकारी 
यंत्रणेंत सरकारची भागिदारी असल्यावर नोकर- 
शाह्दींत बाढ होणार हें उघड आहे. त्यांची संख्या 
वाढेल, तसेंच त्यांचे अधिकारहि वाढतील, त्यामुळें 
सहकारी सोसायटीचे कामकाज स्वतंत्रपणे (( ४४०- 
10प0०8]” ) चालणें कठीण होईल, ब त्याप्रमाणांत 
ब्यक्तिस्वातंतरयाचा संकोच होण्याची भीति आहे हें 
खरें, पण यावर प्रतिशहाच्या स्वरूपाची उपाययोजना 
केली पाहिजे; हा धोका आहे म्हणून हा कार्यक्रमच 
अंगिकारू नये असं म्हणून चालणार नाहीं. 


स्वतंत्र पक्षाचें उद्योगधंद्याबाबत धोरण 


उद्योगधंद्यांच्या बाबतींतहि या नब्या पक्षाचे 
घोरण असेंच जुनाट व प्रतिगामी वाटतें, श्री, मिनू 


मसानींनीं तर चक्क अँंडॅम स्मिथचीच भूमिका 
घेतलीं आहे. ता. ६-६-५९ च्या टाईम्स 
मधील त्यांच्या लेखांतील हा उतारा पहा -- 
* ग०१६५ उपवप७1 119119080101000 107708 
प९ ९७७९ 0,858 पडा्ठी2 8 010९58पा!९ 
९३९७8९0 ७५9 ४४७ ७1168 ७७ 1७ 7९९ 
४०४1९8 - ७ ०७, 1९ 10ए९800 णत 
10९ ७०॥8प1॥७॥, 1.500प” १९७॥७॥ते8 ग प्रां४- 
एक फट; ठकाअ७] ७६8 7 प्याशा 
कशांवेशा१8; 8900 ॥0९ 0०18१0७ 70१५1९8 
७९७७ &1त ल९७]श' 8००१४, ॥६॥४०- 
एश्य, ४० १० 168 ०७. 00 छत हपा४1४९, 
घाघ8 घ्ाा९ पहोट छते ४ 10 7100081] 00९ 
का १७७क०१७ 0४ प्णाप्ट- ९५९९10९, 
भाशिफू8९-0त ९तिलशाठुर्‍, 0९. ऑेण्द्श: 
६७ 00९ उाट्टाणप० ०७७ट्टढ ॥18 100 07 ४०0 
हृ० गा. & ०; 908 ४०80017 "8. श'66- 


जुन्यांचा “ नवा ? विरोध 


कळणे 80 पश 01008 00९ 900 छा 
॥९ 1९58९8, ७20१ (७७ ९018070161 1118 ॥'९९- 
१० 6० ७प४ ० ०६ ६० एप7 88 10९ 101९9- 
88९8, ॥॥॥००पष5्टटा) ४78 68561088 0 01886 ]"९९- 
कळप 80-[0067९४; 18 पा 1९ते 1001000116 
म्यालि९8, पप्ाह क्ल हाह ७७ ला 86000- 
पां १९0१०७७७९७, पाशा 18 10 00९, 0 
थोडक्यांत, आर्थिक न्यवहारांत अनिर्वेध स्पर्धा चालूं 
दिली म्हणजे भांडवलदार, गिऱ्हाईक व मजूर यांचे 
स्वातंत्य तर अजाघित राहतेच, शिवाय त्यांच्या 
परस्परविरुद्ध मागण्यांचा मेळ घालतांना औद्योगिक 
ब्यवस्थापक वर्ग हा समाजाची आर्थिक प्रगति घड- 
वून आणतो, या “ बाजाराच्या कायद्या 'ला आपला 
अंमल मुक्तपणे चालळवितां यावा म्हणून सरकारनें 
उद्योगघंद्यावर. कोणत्याहि प्रकारचीं बंधने घालूं नयेत. 


अठरान्या शतकांतील खुल्या न्यापाराच्या कल्प- 
नेचा विसान्या शतकांत एका माजी मार्क्सिस्टाने 
पुरस्कार करावा हें ह्य करमणूक करणारें आहे 
खरे. भांडवलशाहीची अनिर्नध स्पर्धा चाळू दिली 
तर ती खुली राहात नाहीं: थोड्याच अवषींत 
तिच्यावर मक्तेदारीचा पगडा बसतो, आर्थिक विष- 
मता मोठ्या प्रमाणांत वाढते व विशेष म्हणजे 
समाजाचें आर्थिक जीवन हें मुठभर व्यक्तींच्या 
लहरीवर अवलंबून राहतें हा नब्या जगाचा म्हणजे 
अमेरिकेचा देखील अनुभव आहे, याची कांहॉंशीं 
जाणीव झाल्यामुळें स्वतंत्र पक्षाच्या मुंबई अधिवे- 
शनाने आपली भूमिका जरा मबाळ केली आहे. 
२१ कलमी कार्यक्रमांतील १० वें कलम म्हणते 
को, पायाभूत उद्योगघंदे सरकारने चालवावेत, 
बाकीचे क्षेत्र खाजगी उद्योगधंद्यासाठी खुळें ठेवावें, 
जबरदस्त नफेखोरीवर निर्बंध घाळावेत , ... .. पण 
कांही झालें तरी सरकारचे कार्यक्षेत्र या बाबतीत 
शक्‍य तितकें संकुचित असावें. संपूर्णे भांडवलशाही- 
वादी भूमिका घेण्याची लाज वाटून थोडे फॅशनेबल 


बनण्यासाठी या पक्षाने कांही गोष्टी अ्धवटपर्णे मान्य 
केल्या, असल्या तरी त्याचें खरें स्वरूप झांकून 
राहात नाही, किंवा निदान, औद्योगिक घोरणाः 
बाबत या पक्षाच्या भूमिर्केत गोंघळ आहे एवर्ढे 
तरी खात, , कय 

कोणत्याहि पक्षांचे औद्योगिक घोरण पुढील 
दोन प्रश्नांबाबत स्पष्ट असंळें पाहिजे -- आजच्या 
खाजगी उद्योगधंद्यांवर सरकारचे कितपत नियंत्रण 
असावें १ व देशाच्या औद्योगिकरणांत खाजगी 
उद्योगधंद्याचे स्थान काय असावें £ मजुरांच्या 
व॒गिऱ्हाइकांच्या दृष्टीनें आजच्या उद्योगधंद्यांवर 
कडक नियंत्रण असलें पाहिजे हे आतां स्पष्ट 
झाळें आहे. रॉकेल, कापड, साखर-या. सर्वाचा 
आपल्याला नुकताच फार कडु अनुभव आला आहे, 
तेन्हा कारखानदारांनीं फाजील नफेखोरी करूं नये व 
मजुरांच्या कल्याणाची काळजी घ्यावी असे नुसतं ' 
म्हणून भागणार नाहीं. त्या बाबतींत दीर्घकालीन 
खंबीर धोरण स्वीकारून त्याची कठोरपणे अंमल- 
बजावणी केळी पाहिजे. स्वतंत्र पक्षाला हे कितपंत 
मान्य होईल ते त्यांनीं स्पष्टपणे सांगावें, 

भावी औद्योगिकरणाबाबत तर खाजगी उद्योग- 
घंद्यांकडून समाजहितदक्ष नेतृत्वाची अपेक्षे करणे 
वेडेपणाचंच ठरेल. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळांत नाहीं 
म्हटळें तरी खाजगी मांडबल्शाहीला अनेक सवलती 
देण्यांत आल्या होत्या पण त्यांचा फायदा करून यां 
क्षेत्राने कांही विशेष कतुत्व दाखवळें आहे अर्स 
मुळींच नाही, श्री, मुन्शी म्हणतात कीं, आपणं 
पश्चिम जमनी व इटालींतील खाजगी भांडवलदारीचें 
उदाहरण डोळ्यांसमोर ठेवावें. प, जर्मनीने नुकतेच 
युरोपीय बाजारपेठेंत इंग्लंडला देखील मार्गे टाकळे 
आहे, नन्हे खद्द इंगंलडमध्येंहि भांडवल ओतण्यासं 
सुरुवात केली आहे. उलट भारतीय भांडवल्शाहीने 
ठिकठिकाणीं हार खाऊन या अपयशाचे खापर_ 
सरकारच्या घोरणावर फोडले आहे. श्री, नंदा म्हण- 


१९ 


नवभारत 


तात कीं, कापडाची निर्यात कमी होण्याच कारण या 
घंद्यांतीळ ब्यवस्थापक वर्ग हा अकार्यक्षम आहे, या 
टीकेचा राग येऊन अनेकांनी अनेक प्रकारची 
आंकडेवारी पुढे टाकली. पण सोलापूरच्या नरसिंग 
गिरजी गिरणीचें उदाहरण काय सांगतं १. सरकारनें 
ती चालवायला घेतली तेव्हां सुरुवातीला मजुरांना 
महागाई भच्त्यांत कपात घ्यायला लावली; पण वर्ष- 
दीड वर्षाच्या काळांत ती सर्व कपात भरून दिली. 
मॅनेजिंग एजंटांना हें कां करतां येत नाहीं १ आपल्या 
सुलीबाळींच्या लयम-समारंभाचा ख्चदेखील कारखा- 
न्यावर लावावयाचा असेळ तर मग उत्पादनखर्च 
कमी कसा होईल! 
भावी औद्योगिकरणांतील मुख्य प्रश्न आहे 
भांडवलाचा, मोठ्या प्रमाणावर भांडवल उभारण्यांत 
खाजगी भांडवलशहांनीं विशेष कर्तबगारी दाख- 
बली आहे काय १ करवाढीमुळे भांडवल उभारणीला 
अडथळा होतो ही सबब फुतकी वाटते. म्हणजे 
तत्त्वतः तें खरें आहे, पण आपल्या देशांत तशी 
स्थिति निर्माण झाळी आहे असें म्हणतां येणार नाहीं, 
कारण करवाढीमुळे बचतच होत नाहीं म्हणावे तर 
सरकारी कजे मुदतीच्या आंतच पुरी होतात. आणि 
करवाढीमुळे कारखानदारीच परवडत नाहीं असें 
म्हणण असेल तर मग सरकारकडून किंबा पर- 
देशीय सेस्थांकडून भांडवल घेण्यासाठी कारखान- 
दारांची इतकी धडपड कां चालतें 
खरें म्हणजे, देशांतल्या बचतवाल्यांचा या 
मांडवलदारांवर पुरेसा विश्वासच नाहीं. अशा 
स्थितींत मावी औद्योगिकरणांतील नेवृत्त्वाची जबाव- 
दारी खाजगी कारखानदारीवर टाकणें चूक ठरेल, 
शिवाय समाजहिताच्या दृष्टीनें आवश्‍यक असें 
क्रमवार नियोजन वगेरे फायद्यांसाठींहि या कामांत 
सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागर्णे अपरिहार्य आहे, 
पायाभूत उद्योग सरकारनें चालवावेत हें तर सर्व- 
टच आनेक वि. हे येय 


मान्यच झालें आहे, उपभोग्य वस्तूंच्या बाबतींत सर- 
कारी भागिदारीने औद्योगिक सहकारी सोसायट्यांच्या 
द्वारा विकेंद्रित उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणावर स्थापले 
पाहिजेत. तरच भांडवल-पुरवठा, बेकारी इ, प्रश्न 
सोडवणें सोपें जाईल, शिवाय लहान लहान उत्पा- 
दकांचा विस्तृत प्रदेशांत पसरलेला वर्ग निर्माण 
झाल्यामुळें खऱ्या स्पर्धेचे फायदेहि कांहीं अंशी 
मिळू शकतील, पण अश्या प्रकारची उपाययोजना 
स्वतंत्र पक्ष सुचवीत नाहीं, आणि कोणी सुचविली 
तर ती त्याला मान्य होणार नाही, मग केवळ 
प्रस्थापित हितसंबंधांचे संरक्षण हेंच खरें त्या पक्षाचं 
उद्दिष्ट आहे असें म्हटलें तर त्यांत काय चूक ठरेल! 

अर्थातु या सर्व घोरणांमुळें नोकरशाहीचा प्रश्‍न 
निर्माण होणार आहे हें कोणी नाकारीत नाहीं, 
किंबा त्यांच गांभीयं कमी करण्याचाहि कोणाचा देतु 
नाहीं. ही खरे म्हणजे शुंगापत्ति आहे, त्वरित 
शेतीपुधारणा, वेगवान व समतोल औद्योगिकरण 
आणि पुरेशा सामाजिक सुखसोयी (शिक्षण, आरोग्य, 
अन्य संरक्षण इ, ) या पाहिजे असतील तर त्यांत 
सरकारनेच पुढाकार घेतला पाहिजे अर्ख म्हणण्यांत 
जनतेच्या स्वयंस्फूंत कर्तृत्वाचा अवमान करण्याचा 
इरादा नाहीं, पण जनतेचा उत्साह देखील योग्य 
प्रकारें कार्यान्वित करणें हें सरकारलाच जास्त 
चांगल्या प्रकारें जमूं शकेल. हें सर्व साधण्यासाठी 
नोकरशाहीची वाढ होणें अटळ आहे. “ नवा वर्ग? 
निर्माण होणारच, पण तो होऊं नये म्हणून सर्वोगीण 
विकासाचा कार्यक्रमच नको असें म्हणणें आत्म- 
घातकीपणारचे होईल, तें जनमतालाहि मान्य होणार 
नोहीं. म्हणून ज्यांना व्यक्तिस्वातंत्र्याची खरी कळकळ 
आहे त्यांनीं हा घोका गृहीत घरूनच उपाययोजना 
शोघळी पाहिजे, राजकीय व आर्थिक सत्तेचे जास्तींत 
जास्त विकेंद्रिकरण करणें, लोकांना आपल्यासमोरील 
प्रश्ञांबाबत जागरूक बनवणे, त्यांच्या प्रतिनिधींना 


* सोलापूरच्याच जुन्या गिरणीचा कारभार याची साक्ष देईल, 


२2 


जुन्यांचा ' नवा ! विरोध 


सरकारी कामकाजाचे राजकीय तर्सेच आर्थिक क्षेत्रांए 
तीळ अंतरंग समजावणे व मोक्याच्या ठिकाणीं 
असलेल्या अधिकाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधींची नियंत्रण- 
वजा देखरेख बसविणें अज्ञा प्रकारचें कार्यक्रम 
राजकीय पक्षांनी हातीं घेतलें पाहिजेत. तेंच आजचे 
त्यांचे खरें कार्य आहे, पण स्वतंत्र पक्ष अर्स कांदीं 
करूं इच्छित नाहीं, मग भारतीय राजकारणाला या 
पक्षाचा उपयोग काय ? 


स्वतंत्र पक्षाच्या दोन घोषणांची छाननी 

स्वतंत्र पक्षाच्या आणखी दोन घोषणांची अशीच 
छाननी केळी पाहिजे, २१-कलमी कार्यक्रमांतील ५ 
चें कलम म्हणते कीं सध्या जीवनमान वाढविण्याच्या 
घोषणेमागील भौतिकवादी तत्त्वज्ञानाला विरोध करून 
त्या जागीं आध्यात्मिक मृल्यांचीं प्रस्थापना करणें 
हाहि या पक्षाचा एक कार्यक्रम असेल. भारतांत 
अध्यात्माची हांक दिळी कौ जनता जमते हा स्वतंत्र 
पक्षीयांचा होरा दिसतो, पण तो कदाचित्‌ खरा 
ठरला तरी जनहिताच्या दृष्टीनें त॑योग्य होणार 
नाही. आपल्या सर्वसामान्य जनतेच जीवन- 
मान वाढवणें ही आजची पवित्र प्रतिज्ञा आहे, 
कुणी तिचे विडंबन करण्याच्या भरीस पडूं नये. 
अर्थात्‌ हें मान्य कीं, केवळ जीवनमान वाढल्याने 
आपलें सांस्कृतिक जीवन उंचावणार नाहीं, त्यासाठीं 
नब्या नीतिमूल्यांची प्रतिष्ठापना करावी लागणार 
आहे, पण हीं नबीं मूल्ये म्हणजे नन्या बाटलींतली 
जुनी दारू नन्हे. या नब्या मूल्यांचा जीवनमान वाढ- 
विण्याशीं विरोध तर असूं नयेच; पण त्यांचा जुन्या 
अध्यात्मा्शींहि कांही संबंध असणारं नाहीं. राजाजी 
अजूनहि मानतात कीं, आजच्या आपल्या अवस्थेत 
गीता व, उपनिषदे यांच्याकडूनच . आपल्याला 
खरें मार्गदर्शन मिळेळं, राजाजींनीं या अध्यात्मवादी 
गूढगुंजनांत रममाण होण्यास कांहींच हरकत नाहीं. 
तेंच जे, कृंष्णमूर्ति वा इतर तत्सम तत्त्वत करीत 


आहेत, पण हे सगळे श्रीमंतांचे चोचळे होत आणि 
न्या समाजघारणेसाठी त्यांचा कांहींहि उपयोग 
नाहीं हं केन्हां तरी एकदां आपण स्वतःलाच 
स्पष्टपणें बजावले पाहिजे, 


माणसाने चांगळें वागायचें तें आत्म्याच्या कल्या- 
णासाठी नव्हें तर समाजाच्या स्थैर्यासाठी. कांहीं 
किमान नागरिक गुण असल्याशिवाय, सर्वाचा न्याय 
हक्क मान्य करण्यासाठी स्वतःला झीज सोतण्याची 
तयारी सर्व नागरिकांत बाणल्याशिवाय नवा 
समाज स्थिर राहणार नाहीं व पर्यायाने व्यक्तिस्वा- 
तंत्रयहि संभवत नाहीं, तेव्हां ईं नवें नीतिशास्त्र 
केवळ विवेकनिष्ठ मानवतावादावर आधारलल असलें 
पाहिजे. जुन्या, भोंगळ कल्पनांचा गोंधळ घाळून 
चालणार नाहीं, पण असें नवें नीतिशास्त्र मांडणारा 
तत्त्वचिंतक या नग्या पक्षांत कोणी दिसत नाहीं, 


तीच गोष्ट म. गांधींच्या विश्वस्त कल्पनेची, 
औद्योगिक क्षेत्रांत या कल्पनेचा अवलंब करण्याचा 
स्वतंत्र पक्ष प्रयत्न करील असें म्हणणे म्हणजे केवळ 
लोकप्रिय शब्द वापरणे नग्हे; तें शुद्ध राजकीय ढोंग 
आहे, याचें कारण असं कीं, विश्वस्तकल्पना अंमलांत 
आणण्यासाठी कोणती यंत्रणा असेल हें अजून ठरलेले 
नाहीं, नन्हे त्याबद्दल कोणी गंभीरपर्ण विचारहि केला 
नाहीं, श्री. आर्‌ . पी. मसानी (म्हणजे मिनू मसानीं- 
चे बडील ) यांनीं आपल्या “0९ एए९ ाती8? 
या पुस्तकांत मिनू मसानी व आचाय विनोबा यांच्यांत 
गया जिल्ह्यांत झालेल्या चर्चेचा उछेख केला आहे, 
त्यावेळीं मसानींनीं विनोबांना विचारलें, “' विश्वस्त 
कल्पना प्रत्यक्षांत आणण्यासाठी उद्योगपतींनी काय 
करावे १ 7 


विनोबा : “' संपत्तिदान करावें. ?? 


मसानी : “ पण संपत्तिदानामुळें भूमिहीनांना 
मदत ,होईल; प्रत्यक्ष मजुरांसाठी काय होणार ? 7? 


शश 


नवभारत. . 


विनोबा : मजुरांसाठी विश्वस्त कल्पनेच्या दृष्टीने 
-काय करावें इं मळा एवढ्यांत सांगतां येणार नाहीं. ” 

मसानी ; “ त्यांच्या उद्योगधंद्यांत उद्योगपतींनी 
भूदानाचे तत्व कसें अमलांत आणावें ? ? 


यावर विनोबांनी कांहीं उत्तर दिळें नाहीं, 


म्हणजे विश्वस्तकल्पना ही अजून तरी केवळ 
एक स्वमदर्शी कल्पना आहे, प्रत्यक्षांत अंमलांत 
आणण्याचा तो कार्यक्रम नन्हे. आणि इं मसानींना 
-चांगळें माहीत आहे, मग तें कलम स्वतंत्र पक्षाच्या 
घोषणापन्नांत कां घातळें ! केवळ जयप्रकार-विनोबां- 
चे आशीर्वाद मिळविण्यासाठींच ना! यांत राजकीय 
ढोंग नाहीं म्हुणावयाचें तर मग काय म्हणावयाचे ? 
विश्वस्त कल्पनेचा खरा अर्थे पाहिजेच असेल तर तो 
म्हणजे संविभाजन ! हवं स्वीकारण्याची उद्योगपतींची 
किंबा निदान स्वतंत्रपक्षाची तरी तयारी आहे काय 
मग घोषणानाजीबद्दल कॉंग्रेतला किंवा इतर पक्षांना 
दूषण देण्यांत काय अर्थ ! 


अश्या प्रकारचा कार्यक्रम घेऊन जर स्वतंत्र पक्ष 
जनतेसमोर उभा राहिळा तर त्याला विशेष पाठिबा 
मिळेल असे वाटत नाहीं, संघटनेचा प्रश्न निराळा; 
केवळ वैचारिकदृष्ट्यादेखील हा पक्ष जनंमनाची 
पकड घेण्यास पूर्णतया असमर्थ आहे म्हणून हा 
नवा विरोध नन्हे; जुन्यांचाच नव्याने संघटित 
झालेला विरोध होय. म्हणून त्याचे भविष्य स्पष्ट 
आहे, मग त्याला झुमेच्छा  चिंतण्याचा शिष्टाचार 
पाळायला काय हरकत आहे! 


आ्वासोनिलमुळें दम्याची घाप थांबते, 
घुसमट'दूर होते, कफ सुटतो व. 
खासोच्छवास संथ सुरू होऊन, 
शांत झोप लागते. 

श्वासोनिलयुळें श्वासमार्गातील सज 

कमी होते, फुप्फुसांना वठ मिळवें. 

घुनाट जराँकायटीसवर तें उत्छुष्ठ 

घुणकारी आहे. 
शासोनिळ हें सर्वस्वी आयुर्वेदीय 
झोषधांपास्रून तयार केलेलें अन 
तें बरेच दिवस घेतलें तरी त्यापाचन 
कॅसलाहि अपाय होत नाहीं. 


८८% 


ही. टि 


आयुर्वेदीय अकझयाला लि 
सातारा 


भुसे निक्रीकेन्द: २१८, गिरगांव, सुरया ४ 


| 
्‌ 
्‌ 


१८9%८र-५%८>१-५८>१-५८२- ५८२३-५८ 


र्र 


श्रोत्यांचा प्रतिसाद 

श्रोत्यांमध्यें स्त्रियांचा अंतर्भाव करतां आला नाहीं. 
जवळ जवळ ३७,०५५ श्रोत्यांपैकी सुमारे १४,६२० 
स्त्रिया होत्या. पुरुष श्रोत्यांपेकीं सुमारे शेंकडा एक 
श्रोत्यांची मते अजमावलीं. प्रत्यक्ष श्रोत्यांची व त्यांच्या 
उत्तरांची वर्गवारी करण्यापूर्वी कथेचा प्रकार, कथकऱ्याची 
जात, त्याचा सामाजिक दर्जा आणि कीर्ति ह्या घटकां- 
च्या संदभात त्यांचा विचार करायला हवा. त्याशिवाय 
कोणत्या वस्तींत कथा झाली ह्यांचाहि येथेंच विचार 
करणें योग्य होईल. 
हरदासी कथा 

सवसाधारणपणें ब्राह्मण, चां. का, प्रभ प्रामुख्याने व 
कांहीं मराठे ह्या कथांना. उपस्थित होते. फक्त ५ च 
कार्यक्रमांच्या वेळीं परिस्थिती निराळी होती, वरच्या 
च खालच्या जातींचे श्रोते एकाच वेळीं उपस्थित होते. 
कथेकरी अगदींच सामान्य होता; व श्रोत्यांमध्ये स्त्रिया 
बहुसंख्य होत्या. कथा महिन्याच्या बोलीवर एका 
कथाकारांच्या शाळेंत चाळू होती. इतर वेळीं खालच्या 
जातींचाचं भरणा जास्त होता. हे चारहि कार्यक्रम 
कमी अधिक ख्यातीच्या कथेकऱ्यांनीं हलक्या जातींच्या 
वस्तींत असणाऱ्या देवळांतून केलेले होते, हरदासी 
कथेकरी सवजण ब्राह्मण होते हे वर आठेंच आहे. 
वारकरी कथा 

ह्यांतील एक ब्राह्मण कथेकरी अतिशय नांबाजलेला 
होता. त्याचा टिळक पुण्यतिथी निमित्त ब्राह्मण वस्ती 
तील देवळांतला कार्यक्रम ऐकणाऱ्यांत बहुसंख्य ब्राह्मण 
होते व सुशिक्षित होते. मुम्बईच्या उपनगरांत खास 
ब्राह्मणांनी घेडवलेल्या त्याच्या एका कार्यक्रमाला उच्च 
ब हलक्या जातीचे श्रोते एकाच वेळीं उपस्थित होते. 
इतर वेळीं त्याच्या कार्यक्रमांना 'प्रामुख्यानें वारकरीच 
हजर राहात असत, इतर' कथाकारांच्या बाबतींत 
नेहमींच वारकरी श्रोतृदंद प्रामुख्याने असे, एकादा 


श्री. यश्षबन्त भास्कर दामले 


हरिकथा -लेखांकररा 


अपवाद सोडला तर वारकरी कथा ही वारकऱ्यांनी 
वारकऱ्यांसाठींच केलेली, कथा होय, 
राष्ट्रीय कथा 

ह्यांतल्या ब्राह्मण कथेकऱ्यांच्या कथा ह्या ब्राह्मण- 
वस्तींतल्या देवळांमधूनच प्रामुख्याने झाल्या. मुंबईतला 
एक कार्यक्रम संमिश्र वस्तींत झाला व त्याला संमिश्र 
श्रोतवृंद हजर होता. इतरवेळी श्रोते प्रामुख्यानं उच्च 
वर्णीय ब्राह्मण होते व सुशिक्षित होते. ब्राह्मणेतरांच्या 
कथांफॅक्ीं दोन पंढरपुरांत वारीच्या वेळीं झाल्या. त्याला 
वारकरी व अक्िक्षित श्रोतुवृंद हजर होता. उरलेल्या 
कथेकऱ्यांपैकी एकाची कथा गणपति-उत्सवाच्या वेळीं 
पुण्याच्या मंडईत व इतर दोन कार्यक्रम निवडणुकी- 
पूर्वी संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रचारासाठी म्हणून खेड्यांत 
झाले, ह्या सर्व कार्यक्रमांना अशिक्षित मराठे व लिहितां 
वाचतांहि न येणारे खालच्या जातींचे श्रोतेच हजर 


श्रोत्यांचे ब त्यांच्या प्रतिसादाचें वर्णन 

ह्या वर्णनांत आंतापर्यंतची विभागणीची पद्धति पाळणे 
अशक्य आहे. तीन कथांच्या वेळीं प्र्न पत्रिका भरून 
घेतल्या नाहींत. त्यांतील एक वारकरी पद्धतीची व दोंन 
राष्ट्रीय पद्धतीच्या होत्या. श्रोत्यांची जातवार विभागणी 
पुढील प्रमाणे : ब्राह्मण : १४७; चां. का. प्रभ ः ७; 


*मारवाडी, जैन, गुजर व तांबट : १२, मराठे : ५३, 


शिंपी, सुतार, माळी, गवळी, कोष्टी, न्हावी, तेली : 
२६, वंजारी ४, हरिजन! १ व ब्राह्मोसमाजिस्ट £ १, 
बयानुसार वर्गवारी अशी : ११ ते १५ तील २; १६ 
ते २०: १८; २१ ते २५: ३४; २६ ते ३०: २४; 
३१ते ३५: १७; ३६ ते ४०: २६; ४१ ते ४५: 
२९; ४६ ते ५०: २६; ५१ ते ५५: २९; ५६ते 
६०१ २९; ६१ व. वरील ३१, एकंदर ७८ . श्रोते 
बयानें एकतीस वर्षापेक्षा कमी होते. तरुण लोक कथेला 
जातात हें त्यावरून स्पष्ट होतं, 


श्रे 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


शिक्षणाच्या दृष्टीनें ह्या श्रोत्यांची वर्गवारी पुढील 
प्रमाणे :- अक्षर ओळखहि नसलळेलेः ११, लिहितां 
वाचतां येणारे : ४३, मराठी ९ ते ३ इयत्ताः ३, ४ 
ते ७ इयत्ता : २१, फायनल ते सेकंड इयर ट्रेंड : १४, 
८बी ते १० वी: २४, मोंट्रेक ते एफ्‌. वायू. ६०, 
इंटर झाळेळे २१, पदवीघर : २६, उच्यपदवी अस- 
णारे : १६, यांत्रिक डिप्लोमा अगर पदवी असणारे ; 
३. (५. जणांनीं ह्या प्रक्ाला उत्तरच दिलें नाहीं. ) 
पन्नास टकयाहून अधिक श्रोत्यांना नव्यापद्धतीचें शिक्षण 
मिळालेळें आढळून आलें. 


हरिकथा ऐकण्याची गोडी कशी निर्माण झाली ते 
समजावून घेण्यासाठीं कांहीं प्रश्न विचारण्यांत आले 
होते. १२३ श्रोत्यांनी प्रथम कथा ऐकली ती घरांतल्या 
कुणातरी माणसाबरोबर, त्यांतला एकच जण प्रथम 
कथेला बायकोबरोबर गेलों असे सांगणारा निघाला. 
५९१ श्रोते मित्रांबरोबर आणि ३१ स्वतः होऊन गेलेले 
होते. २१ जणांनीं ह्या प्रश्नाचें उत्तरच दिळे नव्हतें. 
बहुसंख्य श्रोते अगदी नियमानें नाहीं तरी बऱ्याच 
वेळां कथा ऐकतात असें. आढळले. ७३ जणांनी 
आपण लहानपणापासून कथा ऐकतों असे सांगितले, 
हरिकथेतील सर्वांत महत्त्वाच्या विषयासंबंधींची मतें 
सविस्तरपर्णे देणे स्थल्माभावीं सर्वस्वी अशक्य आहे. 
पण भक्ति, तत्त्वज्ञान, नीतिचर्चा, संतमहिमा, राजकीय 
चर्चा यांचं महत्त्व मानणारे प्रत्येकी पंघरा ते वीस श्रोते 
होते. कशालाच महत्त्व नाहीं असें सांगणारेहि सात 
श्रोते निघाळे, बेचाळीस जणांना श्रोत्यांच्या कलाचाहि 
कथाविषयावर परिणाम होतो असें वाटळें तर पंचाहत्तर 
जण फक्त कथेकऱ्याचाच कळू महत्त्वाचा असतो असे 
सांगणारे निघाले, आठ जणांनीं श्रोते कसे असतील 
त्यावर त्यांचा परिणाम अवलंबून राहील असे सांगितले, 


हरिकथेच्या उद्दिष्टांबद्दळहि मनोरंजक मतें ऐकायला 
सांपडली. अठ्ठावीस जणांच्या मते समाजसुधारणा, 
एकोणीस जणांच्या मर्ते चारियसंवर्धन व संख्येच्या 
उतरत्या प्रमाणांत भक्तिगुणवधैन, तात्त्विक चर्चा, घर्म- 
निष्ठा, सुधारणा, ज्ञानदान, राष्ट्मेम, हॉ हरिकथेची 
उद्दिष्टे सांगण्यांत आलों, एकशें सत्रा जणांनी ह्या प्रश्नाला 
उत्तरच दिलें नाहीं. श्रोत्यांत बहुसंख्य ब्राह्मण होते हॅ 
खरें असलें तरी हरिकथेपासूनच्या अपेक्षा व भोत्याची 


जात यांत एक स्पष्ट संबंध असल्याचें दिसून आलें. 
तत्त्वचर्चा अपेक्षिणाऱ्या सतरा जणांपैकी तेरा ब्राह्मण होते. 
चारित्यवर्धेक विषय सुचविणाऱ्यांत ब्राह्मण बहुसंख्य होते. 
ह्या उलट ब्राह्मणेतर श्रोते साघारणपणे ज्ञान व शिक्षण 
ह्यांच्या प्रसारावर खूप भर देतात असें आढळले, समाज- 
सुधारणेवर विशेष भर देणारे सगळे तरुण श्रोते होते. 
तीच गोष्ट राष्ट्रपेम ह्या विषयासंबंधी, साधारणपणे ह्यापेक्षा 
वयानं जास्त असणाऱ्यांचा कळ तत्तवचर्चा, भक्तिनिष्ठा, 
चारितय बंगेरेकडे जास्त दिसला, मॅट्रिक व त्याहून 
अधिक शिक्षण घेतलेले श्रोते चारिव्य, ज्ञान विस्तार, 
समाजसुधारणा, राष्ट्रपेम, आणि तत्त्वचर्चा ह्या विषयां- 
वर भर देणार्‍्यांत बहुसंख्येने आढळले, सहा लिहितां- 
वाचतां न येणाऱ्या श्रोत्यांनींहि ह्या प्रश्नाचे उत्तर दिळे. 
एकानें समाजसुधारणा, दोघांनीं भक्ति व दोघांनीं सर्व- 
साधारण सुधारणा हे महत्त्वाचे विषय असल्याचें 
सांगितलें, 

श्रोत्यांना प्र्न विचारतांना हारेकथेच्या अगांची 
पमुख व दुय्यम अशी विभागणी केली होती. तत्त्वचर्चा, 
नीति-तत्वे, भक्तिगीते आणि नामस्मरण हीं प्रमुख 
व संगीत, कथाविषय, मनोरंजन हीं दुय्यम मानली 


, होतीं. निरनिराळ्या प्रकारचीं उत्तरं मिळालीं. त्यांत 


जवळ जवळ भर श्रोते प्रमुख ब दुय्यम अद्या दोन्ही 
अंगांचा आखाद घेतों अस सांगणारे निघाले. कथा- 
काराठा आव्यक अशा गुणांबद्दढ दूंखील मतें अज- 
मावलीं तेथेंहि असेच दोन भाग केळे, चारिञ्य, ज्ञान, 
पठण, भक्ति, संन्यस्तवृत्ति, सामाजिक विषयांतील 
आस्था, इत्यादि प्रमुख व संगीतज्ञान, गायनशाक्ति, 
व्यक्तिमत्त्व, विनोदबुद्धि, इत्यादि दुय्यम गुण मानलें 
होते. एकशे एकोणचाळीस जणांनी ज्ञान, शिक्षण व 
पठणशाक्ति हे महत्त्वाचे गुण मानले, साठ जणांच्या 
मतें त्याचं चारिओ्य आणि चोदाजणांना त्याचें सामाजिक 
घडामोडीत भाग घेणें व गोडी दाखविणे हे महत्त्वाचे 
थुण वाटले. प्रमुख गुण आवइयक मानणाऱ्यांतीळ 
बावन्न जणांनीं दुय्यम गुणांचा उलेख देखील केला 
नाहो. पासष्ट जणांनीं दुय्यम गुण देखीळ महत्त्वाचे 
आहेत असें सांगितलें, दुय्यम गुणांचा उल्लेख करणा- 
रांतल्या सदतीस जणांनी प्रमुख गुणांचा उछेखढि 
केला नाहीं, 


1.3. 4 


हरिकथा 


हरिकथेचा सवात जास्त आवडणारा प्रकार कोणता 
अशाहि आशयाचे प्रश्न विचारले. ह्रदासी कथेला पहिलें 
स्थान देणारे ७९, वारकरी कथेला देणारे ७० आणि राष्ट्रीय 
कथेला हें स्थान देणारे ७९ श्रोते होते. हरदासीकथेला 
पहिलें स्थान देणाऱ्यांत. प्रामुख्यानें ब्राह्मण होते. हर- 
दासी कथेला पहिलें स्थान देण्यांत ५९, वारकरी 
कथेला ते स्थान देणाऱ्यांत ३१ आणि राष्ट्रीय कथेला 
देणाऱ्यांत ४० ब्राह्मण होते. केवळ तुलनेसाठी घ्यायचे 
तर हरदासीकथला पहिलें स्थान देण्यांत ७, वारकरी 
कथेला देणाऱ्यांत २१ आणि राष्ट्रीय कथेला देणाऱ्यांत 
२३ मराठे होते, पस्तीस वर्षांखालील तरुणांनीं विशे- 
षतः राष्ट्रीय कथेला पहिलें स्थान दिल्याचे आढळले, 
हृरदासी आणि वारकरी कथांच्या बाबतींत वयाचा 
विशेष उल्लेलनीय असा परिणाम जाणवला नाहीं. 
व्यक्तिश: प्रत्येक कथकऱ्याबद्दलहि अश्शीच तीन स्थाने 
दशेविणारी प्रश्नावली श्रोत्यांकडून भरून घेण्यांत आली, 
जागेच्या अभावी तिचें वर्णन या. लेखांत देतां येणे 
अशक्य आहे. पण विशिष्ट कथाकाराला 'पहिलें किंवा 
डुसरें अशीं स्थाने कां दिली असेंहि प्रश्न विचारण्यांत 
आले होते. त्यांत कथकऱ्याला आवश्यक म्हणून 
श्रोत्यांनी वर उछेखिलेल्या गुणविशेषांचे प्रतिबिंब 
सांपडलें. पण त्यांत कुठेंहि निरनिराळध्रा प्रकारचे गुण 
असल्यानें पहिळें किंवा दुसरें स्थान दिलें अर्से आढ- 
ळल नाहीं. सर्वत्र कथेकऱ्यांच्या गुणांबद्दळ लिहितांना 
संपूर्ण सुसंगतिं आढळली. कथेकऱ्याच्या दिलेल्या 
स्थानाचा त्यावर कांहीं परिणाम झाल्याचें दिसले नाहीं, 
ह्रिकथेचा श्रोत्यांच्या मनावरील परिणाम 

बाबन्नजणांनीं ईश्वरभक्ति, भजन, सतराजणांनीं नीति- 
तत्वे, सोळाजणांनीं तत्त्वचर्चा, राजकीय चर्चा, पंघरा- 
जणांनीं चारिओय आणि अशाच प्रमाणांत राजकारण- 
चर्चा, संतांचें कार्य, समाज सुधारणा इत्यादि विविध 
अंगांचा परिणाम झाल्याचें सांगितळें, आठ जणांनी 
आपण कथा ऐकल्यानें वारकरी झालों असें सांगितलें. 
थोड्या जणांनीं हरिकथेचा मनोरंजनाचें साधन म्हणून 
परिणाम झाला असंहि सांगितलें. हरिकथेचीं आवड- 
णारीं अंगें आणि कथेकऱ्याकडून अपेक्षित गुण ह्यामध्ये 
श्रोत्यांच्या उत्तरांत कांहीं परस्परसंत्रंध असावा अर्से 
वाटलें. हरिकथेच्या प्रमुख अंगांना (नीतिचर्चा, चारिश्य- 
वर्धन इ. ) महत्त्व देणाऱ्यांनीं कथेकऱ्याच्या बाबतींत 


न.भा, ४ 


देखील चारिःय, ज्ञान, भक्ति. ह्या गुणांचा उछेख 
केळेला आढळला, असे जवळजवळ ९० श्रोते होते. 
त्यांत ५३ ब्राह्मण, १७ मराठे, १ हरिजन, ५ चां. का, 
प्रभू इत्यादी लोक होते; भक्ति व श्रद्धा वगैरेना प्रथम 
देणारे ११६ श्रोते होते; व त्यांनींहि चारिब्य व ज्ञान 
ह्यांचेवर कथाकाराच्याबद्दढ भर दिलेला आढळला, 
निम्याहून अधिक ब्राह्मण असले तरी या वर्गात मराठे; 
'शदिंपी इत्यादीहि मोठ्या संख्येने होते. तत्त्वज्ञानाची 
चर्चा, आधिभौतिक विषय ह्या अंगांवर भर देणारे 
एक्कावन्न श्रोते होते. त्यांनीं ज्ञान, चारित्र्य, भक्ति, 
स्वार्थत्याग, सामाजिक विषयांत. गोडी ह्या गुणांचा 
उल्ळेख केलेला आढळला, निम्याहून अधिक ब्राह्मण, 
बरेचसे मराठे व थोडेसे इतर जातीय ह्या गटांत होते. 
अटह्डांबीस जणांनी राजकीय व सामाजिक घडामोडींना 
प्रथम स्थान दिलें होतें, व त्यांनीं शान, भक्ति, चारित्र्य 
व सामाजिक विषयांत गोडी हे गुण कथाकाराबद्दल 
उल्लेखिळे होते. ह्या गटांत सतरा ब्राह्मण, सहा शिंपी, 
वगेरे, दोन हरिजन, एक मराठा इत्यादी लोक होते. 
बहुसंख्य लोक त्यांतले वयाने पस्तीसपेक्षां कमी होते. 
बहुसंख्य लोक मेंट्रिकपर्यंत शिकलेले होते व एकहि 
अशिक्षित नव्हता. मनाला विरंगुळा म्हणून हरिकथेकडे 
बघणारे फक्त सोळा श्रोते होते. त्यांनीं कथकऱ्याचीं 
घाटणी, व्यक्तिमत्त्व, रुबाबदारपणा, संगीतज्ञान व॑ 
आवाज, आणि वक्‍्तृत्वशेली यावर भर दिलेला आढ- 
ळला, ह्यांत पन्नास टक्के ब्राह्मण होते. १६ ते २५ ह्यां 
वयाचे बेरेंच जण ह्या गटांत होते. ह्यांत विद्यार्थी, 
कामगार, पेन्शनर वगेरे लोक होते. हरिकथेकडे वरच्या- 
दर्जाची करमणूक म्हणून बघणारे नऊ लोक होते. दहा 
जणांनीं ह्रिकथेचा आपल्यावर कांहीहि परिणाम झाला' 
नाहीं असें सांगितलें, चौघांनी घाटणी व्यक्तिमत्त्व 
वगेरेचा उल्ठेख केला होता. सहा जणांनीं कांहींच 
म्हटले नव्हते. तीन ब्राह्मण, सहा मराठे, व एक ब्राह्मो- 
समाजिस्ट होते. शिक्षक, सरकारी नोकर, बेकार, 
विद्यार्थी, शेतकरी वगेरे लोक ह्या गटांत होते, 
कथेकरी व श्रोते ह्यांचे - 
व्यक्तिगत परस्पर संबंध 

लहान व्यक्तिसमूहांबद्दलच्या नवीन. सिद्धांतांमर्ध्ये 
व्यक्तिगत संबंधांचे आदान-प्रदानाच्या एकंदर प्रक्रिये- 
मध्ये असणारे महत्त्वाचें स्थान स्पष्ट करण्यांत आलेले 


२५ 


नवभारत 


आहे. आंदान-प्रदानाच्या येथे चर्चिल्या गेलेल्या 
प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा दुवा म्हणून व त्याच प्रमाणे 
ह्या प्रक्रियेच्या भविष्यकालीन घारणेच्या दृष्टीनें पुढील 
चर्चेचे महत्त्व मोठें आहे. अंथौत ह्या प्रभाची चर्चा 
प्रामुख्याने श्रोत्यांच्या दृष्टिकोनानुसार केळी आहे. 
कथेकऱ्यांना ह्या संदभौत विशिष्ट प्रश्न विचारलेले 
नव्हते. श्रोत्यांना मात्र त्यांच्या कुणा कथेकऱ्यांशीं 
ओळखी होत्या. काय, असल्यास त्यांचीं नांवें, संबंधांची 
हढता, चर्चेचे विषय यासंत्रंधीं प्रश्न विचारण्यांत आले 
होते. 


एकशेपंचबीस श्रोत्यांनी आपला कधीं कथेकऱ्याशीं 
व्यक्तिगत संबध आलाच नाहीं असं सांगितले, दहा 
जणांनीं कथेकऱ्यांशीं थोडीशी ओळख असली तरी 
प्रत्यक्ष संबध कधीं ठेवला नाहीं असें सांगितलें. सत्ता- 
वीस जणांनीं एकेका कथेकऱ्यांशीं ओळख असल्याचें 
व त्याला नेहमीं भेटतों अर्से सांगितलें, . कथेकऱ्यांशीं 
केलेल्या चर्चेचे विषय सामाजिक, धार्मेक, भक्ति- 
मार्ग विषयक, हछींच्या परिस्थितीविषयी, संत चरित्रे, 
अभ्यासाविषयी, संगीत, एकमेकाची खुशाली व हरि- 
कथेविषयीं असल्याचें त्यांनीं सांगितलें, बासष्ट जणांनी 
एकाहून अधिक कथेकऱ्यांना नेहमीं भेटतों असे 
सांगितलें, साठ जणांनीं एखाददुसऱ्या कथेकऱ्याला 
अधूनमधून भेटतों अर्स सांगितलें, ह्या सगळ्यांचा 
मिळून विचार करतां परमार्थविचार करणारे १८, हरि- 
कथेवर चर्चा करणारेहि १८, धार्मिक विषयांवर चर्चा 
करणारे १६, भक्तिमार्गाची चर्चा करणार ११, सामा- 
जिक चर्चा करणारे १०, एकमेकाच्या सुखदुःखाच्या 
गोष्टी करणारे ९, संतचरित्रांवर चर्चा करणारे ८, 
हल्लींच्या परिस्थितीवर चर्चा करणोरे ५, संगीतावर 
बोलणारे २, ब पुराणांवर बोलणारे २, अशी विभागणी 
होईल, 
६ श्रोत्यांनी उछेखिळेल्या अशा त्रेपन्न. कथेकऱ्यांपैकीं 
तेहतीस जणांना कांहीं श्रोते नेहमी भेटत. असतं. त्यांत 
तेरा राष्ट्रीय कथकरी, पांच. वारकरी कथेकरी. व बाकीचे 
हरदासी 'कथेकरी होते. ह्यांतळे फक्त तेरा कथेकरी 
ब्राह्मणेतर होते, ज्या. कथेकऱ्यांना . श्रोते नेहमी. भेटत 
त्यांत २५ ब्राह्मण ब इतर ब्राह्मणेतर होते. त्या ब्राह्मणे- 
तर . कथेकऱ्यांना नेहमी भेटणारे श्रोते देखील 


(१० जण) ब्राझमणेतरच होते. २ मराठे, १ वाणी, 
२ बंजारी, १ अहीर गवळी, २ चां. का. प्रभ है 
ब्राह्मण कथेकऱ्यांशीं नियमित संबंध असणाऱ्यांमध्यें 
होते, कथेकऱ्यांची चर्चा करण्याच्या विषयावरून 
बघता ब्राह्मण व प्रभु यांना महत्त्वाचे वाटणारे विषय 
एकाच प्रकारचे दिसतात, तेव्हां खरे म्हणजे त्यांचा 
एकत्र विचार करणें चूक होणार नाहीं. एकंदर एकवीस 
ब्राह्मण ब दोन चां. का, प्रभू हे असे कथेकऱ्यांशीं संबध 
ठेवणारांमध्यें होते. निरनिराळ्या कथेकऱ्यांना दिलेल्या 
स्थानाचे कारण हें परस्पर ओळखींत व घनिष्ट संबंधांत 
असलेलें दिसळें. ज्या कथकऱ्याला सगळ्यांत जास्त 
श्रोत्यांनी पहिळे स्थान दिळें होतें त्यालाच सगळ्यांत 
जास्त श्रोते बऱ्याच वेळां भेटतात अर्से आढळून आलें, 


कथेकऱ्याशी च्चिलेल्या विषयांची यादी फार मोठी 
आहे. कथेकऱ्यांचा श्रोत्यांवर परिणाम होण्याच्या दृष्टीने 
भक्ति, नीति, तत्त्वज्ञान इत्यादी विषयांचे फार महत्त्व 
आहे, हरिकथेसंबंधींची कथकरी व श्रोते यांत होणारी 
चर्चा आदानप्रदान प्रक्रियेच्या धारणेच्या दृष्टीनें मह- 
तत्वाची मानली पाहिजे. व्यक्तिगत प्रश्नांच्या चर्चेतून 
आवद्यक ते जवळिकेचें वातावरण टिकवणे शक्‍य होतें. 
त्यामुळें आदान प्रदानाचा प्रवाह अत्यंत सुकर होतो. 
कथेकऱ्याचें व्यक्तिमत्व ब त्याची आवड आणि 
त्याच्याशी चार्चिळे जाणारे विषय यांतहि एकप्रकारचा 
सुसंवाद दिसला, स्पष्टच सांगायचें तर कथेकरी व श्रोता 
त्यांच्यांतील देवाण-घेवाण ही कथेकऱ्याच्या व्यक्ति- 
मत्वावर व आवडी निवडीवर बरीच अंवळूंबून असली 
पाहिजे. कथेकऱ्याचा प्रकार ब॒ त्याच्याशी चर्चिले 
जाणारे विषय यांत स्पष्ट संबंध दिसला. राजकीय व 
सामाजिक विषय प्रामुख्यानें राष्ट्रीय कथेकऱ्यांबरोबर 
चार्चिळे गेलेले दिसले, . कांही थोड्या प्रसंगीं श्रोत्यांचा 
कट महत्त्वाचा ठरला असावा असे दिसतें. एक प्रभ 
श्रोता कोण कथेकरी आहे ह्याचा विचार न करतां 
फक्त संस्कृत भाषेचे शिक्षणांतील स्थान काय या 
एकाच विषयावर चर्चा करीत असे. अशी विदोष 
एकाद्या विषयासंबंधीं. आस्था . असणाऱ्या श्रोत्यांची 
निरनिराळ्या जातींतील सात आठ तरी उदाहरणें देतां 
येतील, तेव्हां कथेकरी व.. श्रोता. ह्यांमध्ये चालणारी 
देवाण घेवाण ही एकांगी नव्हती. . केवळ कथकऱ्यारवर 


६ 


अनुक्रमणिका 


ती अवलंबून नव्हती. त्यामुळें आदान-प्रदानाची 
प्रक्रिया अधिक बळकट झाली. एकांगी प्रक्रियंत कथे 
करी व श्रोते यांचे परस्परसंबंध केवळ दाता आणि 
स्वीकारणारा असें राहिले असते 

कथेकऱ्यांना ह्या संबंधांत ' तुमचा संदेश सखीकारला 
जातो का? ह्या स्वरूपाचा सामान्य प्रश्न विचारण्यांत 
आला होता. कांही अपवाद सोडले तर बहुतेक कथे- 
कऱ्यांचा, नवी पिढी आपंला संदेश ऐकते व आचरते 
असा आग्रह दिसला. हरिकथा नव्या पिढीला आक- 
षिंत करूं शाकत नाहीं याचा दोष हछीच्या नास्ति- 
क्‍्यवाद, राजकारण ब सरकार आणि करमणुकीच्या 
सिनेमासारख्या प्रभावी साधनांना देण्यांत आला. 
परन्तु आशावादी कथेकरीच बहुसंख्येने होते, त्यांच्या 
मतें नव्या पिढीमध्ये हरिकथेबद्दह गोडी निर्माण करणें 
अशक्य नाहीं. खतःच्या योग्य पद्धतीनें हरिकथेचा 
संदेश देऊ शकण्याच्या सामर्थ्यावर त्यांचा विश्वास 
होता. श्रोत्यांवर आपल्य़ा संदेशाचा परिणाम होतो, 
वजन पडते असें मानणारे पुष्कळच कथेकरी होते. 


हरिकथेचा भविष्यकाळ 


आदानप्रदानाचें साघन म्हणून भविष्य काळांत 
हरिकथेच्या टिकण्यांची रक्यो क्लाक्यताः- ह्या प्रश्नाचा 
दोन दृष्टींनी विचार करायला हवा. हलछीचे श्रोते ह्या 
दृष्टीनें कितपत मदत करतात ही एक दृष्टि व नव्या 
पिढीला हरिकर्थत गोडी वाटते कीं नाहीं ह्यासंबंधी 
श्रोत्यांची मर्ते अजमावणें ही दुसरी. नब्या* पिढीला 
खरोखरच गोडी वाटत नसेल तर त्याचीं कारणें काय 
आहेत ह्या विषयींहि श्रोत्यांची मते बघायला हवींत, 
ह्या दोनहि मार्गांनी ह्या प्रश्नाचा विचार करण्यांत आला, 
कुटुंबांतील वातावरणाचा ह्या बाबतींत फार मोठा परि- 
णाम होतो हैं वर आलेंच आहे. श्रोते आपल्या लहान 
मुलांना कथेला घेऊन जातात काय अशा आशयाचा 
प्रश्न विचारण्यांत आला होता. त्यांतील बहात्तर जणांना 
मुळें नसल्याने किंवा अगदीं ल्हान असल्याने त्यांनीं 
उत्तर देण्याचा प्रश्नच नव्हता. सोळा जणांनी उत्तरच 
दिळें नाहीं. चौऱ्यांशी जणांनी आपण मुलामुलींना 
बरोबर नेत नाहीं असें सांगितलें, त्यासंबंधी निराळ्या 
आवडी निवडी, सोय, गेरसोय; मुलांना कळत नाहीं, 
त्रास देतील वगेरे स्परूपाचीं कारणें देण्यांत आलीं 


हरिकथा 


एकानें आपण फक्त राष्ट्रीय कथेला आपलीं मुलें नेतों 
'असं सांगितले. 


हरिकथेमधील गोडी नाहींशी होते काय आणि 
-त्याची कारणें काय असाहि प्रश्न श्रोत्यांना विचारण्यांत 
आला होता. एकेचाळीस जणांच्या मतें गोडी कमीं 
झालेलीच नाहीं. एकरी एकसष्ठ जणांच्या मर्ते हरिकर्थ- 
तीळ गोडी कमी होऊं लागली आहे. तेरा जणांना' 
कथकऱ्याच्या सामर्थ्यावर ती अवलंबून असते असे 
वाटतें, त्यांच्या मते राष्ट्रीय कथा हें कार्य सहज करूं 
शकेल. हरिकथेबद्दलची गोडी वाढते आहे असें म्हण- 
णाऱ्यांत ११ ब्राह्मण व प्रभु, ७ पुढारलेल्या जातीचे व 
मध्यम जातींचे होते. हरिकथेतींल गोडी कमी होत 
नाहीं असें सांगणाऱ्या एककेचाळीस जणांपैकी १५ ब्राह्मण 
व प्रभु, २४ पुढारलेल्या व मध्यम जातीचे व दोन 
हरिजन आणि एक बंजारी होते. वीसवर्षाखालील ३, 
व पस्तीस वर्षाखालचे आठ श्रोते त्यामध्ये होते. 
हरिकथेतील गोडी कमी होते आहे असें सांगणारांतीळ 
१०९ ब्राह्मण व प्रभू , ५४ पुढारलेल्या व मध्यम जाती- 
तींल व तीन मागासलेल्या जातीचे होते. ह्यांत वीस 
वर्षांखालील लोकहि तुलनात्मकदृष्टया बरेच होते, 
मैट्रिक पर्यंत शिकलेळे ३८ व पदवीपरीक्षेपर्यंत व 
अधिक शिकलेले ९३ लोक ह्या गटांत होते. 


हरिकथेबद्दल कमी होत असलेले आकर्षेण व त्याची 
मीमांसा ५-- पुढील प्रमार्णे कारणें श्रोत्यांकडून सांग- 
ण्यांत आलीं, त्यांची क्रमसंख्येप्रमा्णे मांडणी अशीः - 
घरमनिष्ठेचा अभाव, फॅशन्स्‌ू, नवनवी करमणुकीची 
साधनें, नव्या शिक्षण पद्धतीचा प्रभाव, कथाकारांचा 
उतरता दर्जा, हरिकथेचा तोचतोचपणा, नास्तिकता, 
मनोरंननाची कमतरता, मोकळा वेळ मिळत नाहीं; 
म्हाताऱ्यांसाठीं हरिकथा असते अशी सर्वेत्र पसरलेली 
समजूत, केवळ धमविषयांबद्दढ तरुणांना गोडी नाहीं, 
अनेक पालक स्वतः कथा ऐकत नाहीत वगेरे, ब्राह्मण 
व प्रभु हे ह्याबाबतींत प्रामुख्यानें बोलतात असें दिसले, 
अर्थात्‌ पुढारलेल्या व मध्यम जमातींतीलहि पुष्कळ 
होते. ब्राह्मण व प्रभु ह्यांनी धर्मनिष्ठा व धार्मिक शिक्ष- 
णाचा अभाव यांवर भर दिलेला आढळला, मध्यमं 
ब प्रगत जातींनीं नास्तिकता, नर्वे शिक्षण, फॅरान्स बे 
करमणुकीचीं साधने, इत्यादींवर व. हरिजन वेगेरेंनीं 


२७ 


नवभारत 


फॅशन्स, धर्म निष्ठेचा अभाव, घरगुती अडचणीं ह्यावर । 


भर दिलेला आढळला. 


शहरांतील श्रोते टीका करण्यांत पुढे होते. पस्तीस- 
वर्षांखालील श्रोत्यांनी जुनाट धर्मकल्पना ब पद्धति 
ह्या कोणाला मान्य नाहींत ह्या मुद्द्याचा विशेषत्वाने 
उललेख केलेला आढळला. पस्तीस वर्षावरील श्रोते 
घमंनिष्ठा ब धार्मिक शिक्षणाचा अभाव हें कारण 
देणारांमध्ये बहुसंख्य होते, ह्याच गटांतील श्रोते, नवे 
:शिक्षण, फॅशन्स, सरकार, करमणुकीचीं साधनं यांना 
विशेषत्वाने दोष देणारांत होते. पण सर्वच लहान 
मोठ्यांनी एकमुखाने अधिक मनोरंजनाची मागणी 
केली, स्थूलमानाने असंहि म्हणतां येईल कीं ज्यांना 
उच्च शिक्षण मिळालें होतें असे श्रोते टीका करण्याच्या 
बाबतींत व मीमांसा करण्यांत पुढाकार घेतांना दिसले, 


जातां जातां एका गोष्टीचा उल्लेख करायळा हवा. 
'संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रचारांसाठीं निवडणुकींपूर्वी 
खेड्यांत झालेल्या दोन राष्ट्रीय कथांचा उल्लेख वर 
आला आहे. ह्या कार्यक्रमांना लेखक स्वतः उपस्थित 
-होता. ह्यावेळी प्रश्नपत्रिका भरून घेर्णे शक्‍य नव्हते. 
कथेमध्ये कॉँग्रेसने केलेल्या कृत्यांचा ताळेबंदच दाखव- 
ण्यांत आला, जनतेच्या रक्तावर पोसलीं जाणारी बांड- 
गुळें वाढलीं आहेत असा आरोप करण्यांत आला. 
तेव्हां लोकांनी एकमतानें समितीला निवडून द्यावे 
असे आग्रहानें सांगण्यांत आलें, त्यामुळें प्रश्नपत्रिका न 
चाटता केवळ ह्या प्रचाराचा लोकांच्या मनावर काय 
परिणाम झाला आहे ह्याचा आढावा घ्यावा असा 
विचार केळा, सुरुवातीला कार्यक्रम सुरु करायला देखील 
मदत मिळत नव्हती, हो खेडी कॉंग्रेसची पाठीराखी 
म्हणून प्रसिद्ध होतीं, प्रत्येक कार्यक्रमांत दहा ओत्यांना 
प्रश्न विचारले, लोकांचे कथा, धाटणी, विषय व कथे- 
करी यांसंबंधींच फक्त मत विचारले, कथेकऱ्याबद्दल 
लोक स्तुतिपूर्ण शब्दांत बोलले व बहुसंख्य लोक 
समितीला मत देतील असें त्यांनी भाकीतहि केलें, 
अर्थात्‌ ह्या प्रतिसादाला विश्वासाह. मानणे चूक ठरेल 
पण ह्या एके काळीं कॉंग्रेसवादी समजल्या जाणाऱ्या 
मतदार संघातून समितीचे उमेदवार बहुसंख्येने निवडून 
आले ह्याच्रा उछेख करायला हवा, 


उपसंहार- हरिकथेचें स्वरूप ब तिचे 
महाराष्ट्रांतील स्थान 
हरिकथेची सिद्ध अवस्था ही शहरी आहे व प्राचीन 
परंपरा खेडुतांपर्यंत पोंचवणारी ती एक संस्था आहे. 
संस्कृतीचे वहन हें तिचे स्पष्ट कार्य आहे, मनोरंजनाचा 
त्यांत अभाव नाहीं, अर्थात त्याचें प्रमाण निरनिराळ्या 
घटकांनुसार बदलते, श्रोत्यांचे विचार व कृति यांना 
मार्गदशन करण्याचें आपलें कार्य ती चोखपणे बजावीळ 
पण कुटुंब ब शाळा यांनीं ह्यासंबंधी आपलें कार्य व्यव- 
स्थितपणें पार पाडलें पाहिजे, हरिकथा न डळमळणांरी 
समाजव्यवस्था ब सुनियंत्रित बदल पर्संत करते. कांहीं 
कथकरी अत्येत महत्त्वाच्या ब मोठमोठ्या सुधारणांचा 
प्रचार करंतात हे खरें आहे. पण त्यांचा परेपरागत व 
सनदशीर मार्गावर पूर्ण विश्वास आहे. त्यांनीं हिंदु- 
परंपरेवर व तिच्या मूलतत्त्वांवर कधींहि हछा चढवलेला 
नाहीं, नेहमींच देवाण-घेबाण करण्याची त्यांची वृत्ति 
होती. ह्यापूर्वी उछेखिळेल्या अनेक कारणांमुळे हरि- 
कथेला महाराष्ट्रांत अत्यंत महत्त्वाचें स्थान आहे. 
सामान्य जनतेपासून ते उच्च वर्णीयांपर्यन्त सवांना तिची 
गोडी आहे. सवेसाधारणपर्णे स्थितिनिष्ठेकडे तिची 
प्रदवत्ति असली तरी ज्या मार्गानें मूलभूत समाज धारणा 
डळमळणार नाहीं असे बंदलहि ती सुचवत. जातीं- 
मधीळ उच्चनीचता, वय, शिक्षण, धंदा ह्यांनी कधीं 
हरिकथेविरुद्ध बंड केलें नाहीं, त्यांचा हरिकथेच्या 
खरूपावर्‌ पद्धतींवर ब प्रकारावर मात्र परिणाम झाला. 
कथेकऱ्यांचें स्थान व विचार 


बहुसंख्य कथकरी ब्राह्मण असल्यानें ह्या धैद्याळा 
एक मानाचें स्थान आळें आहे, ज्ञानाचाहि हे मानाचे 


'स्थान मिळण्यांत मोठा हात आहे. कांही कला व 


सेबामाब हीं आणखीं, कारणे आहेत. आर्थिक दृष्ट्या 
मध्यम वर्गाचे असले तरी ह्या अलौकिक मानामुळें 
कथेकऱ्यांचें स्थान फार वरच्या दर्जाचे ठरलें, अर्थात्‌ 
ह्याला कांही आवइयक अक्षा उपगुणांचा उल्लेखहि 
कथेकऱ्यांनीं केला, एकंदर कथेच्या कार्याविषयी कथे- 
कऱ्यांमध्ये एकमत दिसले. भक्ति, ज्ञान, संन्यस्तत्वत्ती, 
हीं महत्त्वाची अंगे मानलेली दिसली. संस्कृतिवहनाच्या 
कार्यात हरिकथेला फार महत्त्वाचें कार्य करावें लागते 
असें त्यांचे .मत दिसळें, अर्थात बदलत्या कालानुसार व 


ब्श्ट 


हरिकथा 


बदलत्या आकांक्षानुसार थोडेसे बदल हरिकथंत करणे 
आवश्यक आहे व तसें झालें तर अजूनहि हरिकथा 
लोकांच्या मनाची पकड घेऊ शकेल. 


.श्रोते व त्यांची मतें 

उच्च जातींचे संख्याबाहुल्य हा श्रोतुवृंदासंबंधीचा 
प्रथम लक्षांत रहाणारा विशेष, तितकाच महत्त्वाचा 
दुसरा विशेष म्हणजे अस्पृशय श्रोत्यांचा अभाव. 
बऱ्याचद्या कथा देवळामधून झाल्या असें याचें 
उत्तर देता येइल, निरनिराळ्या वयाचे, धंद्याचे 
लोक कथांना हजर होते ही गोष्ट स्पष्ट आहे. 
त्तरुणांना कथेत गोडी वाटत नाहीं ह्या ग्रहीत गोष्टीवर 
विश्वास दिसला, '्रोत्यांमध्ये कांहीं विद्याथी देखील 
होते. अनेक चांगल्यापैकी उच्च शिक्षण घेतलेलेहि होते. 
कथा व कथेकरी ह्यासंबंधींची श्रोत्यांची मते व त्यांची 
जात, वय, धंदा वस्ती व शिवाय कथेकऱ्याची जात, 
शिक्षण, पंथ व व्यक्तिगत कीतीं ह्यांचा विशिष्ट परस्पर- 


संब्रंध दिसून आला. एक गोष्ट . अगदीं. निश्चितपणे 
म्हणता येईल की हरिकथा भविष्य काळांत टिकर्णे 
आवड्यक आहे ह्यावर बहुतेकांचा ठाम विश्वास होता. 


हरिकथेचा भविष्यकाळ | 

आपल्या मुलांना कथेला नेणारे कांही श्रोते आहेत. 
कांही. अडचणी नसत्या तर मुलांना नेण्याची इच्छा 
असणारेहि बरेच आहेत. श्रोत्यांनी कांहीं प्रसंगी कांहीं 
बदल सुचवले, पण हरिकथा चालू राहावी ह्याविषयी 
सर्वांचे एकमत दिसले. कांही बदळ जर घडवून आणले 
तर हरिकथेचें भविष्य काळांतील आयुष्य निर्वेध आहे 
असे म्हणतां येईल. हरिकथा ही साघारणतः संघटक'व 
स्थितिनिष्ठ शक्ति राहील. तिने बदल घडवावा असे 
सुचबलेच तर त्या बदलाचे स्वरूप नेहमींच क्रमाक्रमाने 
व हिंदूसमाजब्यवस्थेच्या एकसंघ स्चनेला धक्का न 
लावतां व्यक्त होणार असेल. 


ति 
| 


> क. ७ च _$ न; 
: | नित्योपयोगी गोड ओषधे ! 
27% “निक दांत येतांना मुलांना भारी त्रास होतो. त्यावेळीं तीन गोळ्या पाण्या- न 
१ डनू- बरोबर तीन वेळां दिल्यास दांत बाहेर पडण्यास मदत होते; इतकेंच नाही १ 
९.०५९-०९-०९->०५७-०८ तर शोचास साफ होऊन झोंपहि सुधारते.. ४५० गोळ्यास रु. १ - ५० १ 
कपि 6668. ऑन्टॉन्सिल्समुळें भारी त्रास होतो ; खोकला होतो ; घसा धरतो १ 
र ऑन्टॉन्सिल अझ्ा वेळीं या औषधाच्या दोन गोळ्य़ा सकाळ संध्याकाळ याव्या. म्हणजे 
९.>०५«-५९-०९०-2०५९-०८) आराम वाटेल. १२५ गोळ्यास रु. २- ५० 
५०३४%८/२५%०२५३%७८> लहान मुलांच्या कानांच्या तक्रारी दोन-- कान दुखर्णे अथवा फुटणें. 
डे ऑस्टाल्जिन र कित्येकदां कान फुटतो, बरा होतो, पुन: फुटतो. हें ओषध रोज सकाळ, 
९.>०५*-०९-०९.%०५९-०८ दुपार, संध्याकाळ दर वेळीं तीन गोळ्या नियमित दिल्यास कान फुरणें बंद 
होतें. १५० गोळ्यास रु. २-५० 
"कक वित्त? सव प्रकारचा खोकला, कफ, पडसें आणि डांग्या खोकला यासाठीं हें 
४ कफ पिल्स १ भोषध उत्तम आहे. दर वेळीं तीन गोळ्या याप्रमाणें रोज तीन वेळां द्याव्या. 
८०५०९०९०७४ १५० गोळ्यास रु. ६१-५० 
५९%५/०५७३७३५७८) * प्रत्यक्ष कांहीं होत नाहीं; पण काम वा भभ्यासाचा बोजा, अपचन. ४ 
७ टॉनिक पिल्स १ अशक्तपणा वगैरेमुळें निरुत्साह वाटतो; कामाची गति मंद होते. अद्या ४ 
९८>५५९-०९०८.०७९-०१) वेळीं दरवेळी दोन याप्रमाणे या गोळ्या तीन वेळां घेतल्यास फायदा होतो. १ 
रोगी तपासण्याची वेळ:-- १०-२३०ते ४-३० किं.रु.२ ९ 
मिळण्याचा पत्ताः-होमिओ लॅबोरेटरी । 


[३००००००७७०७७००७७७००००७००७७&' 


१७८, न्यू चर्नी रोड, राममोहन हायस्कूल्जवळ गिरगांव मुंबई 


'99899990990909909009900%0९७७ 


मि 


-२९ 


डा. गं. ब. प्रामोपाध्ये 


आधुनिक मराठी लेखनपद्धतीचे शिल्पकार : २ : 


(३) कृष्णशास्री चिपळूणकर  । 

ट्रान्सलेशान - एक्झिबिदानर, दक्षिणाप्रेझ कमेटीचे 
सेक्रेटरी, मराठीचे असिस्टंट प्रोफेसर, ट्रेनिंग कॉलेजचे 
प्रिन्सिपॉल अशा विविध अधिकाराच्या व मराठी भाषा 
आणि तिचे लेखन यांशीं संबंध असणाऱ्या जागांवर 
काम केलेल्या थोरल्या शास्त्रीबुवांनीं मराठी व्याकरण व 
मराठी ( झुद्ध ) लेखन या विषयांवर स्वतः लेखन 
केलें नसते तरच नवल, कॅडी साहेबाला मराठी लेखना- 
संबंधीं व न्याकरणासंबंधीं एतद्देशीय विद्वानांशीं जे 
वाद करावे लागले, व अखेर निणेय द्यावे लागले त्या 
निर्णयांशॉं कृष्णशास्त्री बव्हंशी सहमत असत. सरकारी 
दसरांत याचे भरपूर पुरावे सांपडूं शकतात. परंतु या 
विष्यींच्या त्यांच्या परिपक्क विचारांचे सार : शाला- 
पत्रका? तून प्रथम प्रसिद्ध झालेल्या ब नंतर “ मराठी 
व्याकरणावरील निबंध” या नांवाच्या पुस्तकांत संग्रहित 
झालेल्या लेखांत सांपडते. 

बोलण्याची भाषा व लिहिण्याची भाषा यांत फरक 
पडतो याबद्दल शास्त्रीबोबांना संदेह दिसत नाहो. ते 
म्हणतात, “ भाषेचे भाग दोन; एक बोलण्यांची भाषा 
व दुसरी लिहिण्याची भाषा, त्यांत पहिल्या प्रकारच्या 
भाषेपेक्षा दुसऱ्या प्रकारची भाषा विशेष स्थिर असते; 
म्हणजे तींत तितका लवकर फेरफार होत नाहीं, व या 
कारणानें ती व्याकरणाच्या आळ्यांत राहण्यास योग्य 
ठरतें.' मात्र तेब्याने एक शुद्ध व दुसरी अशुद्ध होत 
नाहीं, हेहि त्यांनीं पुढें स्पष्ट केढें आहे. कारण 
कोणतीहि भाषा जशी सर्वत्र सारखी नसते, तद्वत्‌ 
मराठी भाषाहि सर्व मुंठखांत एकं सारखी नाहीं. 
फारतर काय, एका शहरांतील किंबा गांवांतील लोकांची 


भाषासद्धां सर्वप्रकारे सारखी नसते, अशिक्षित कुणबी, रि 
वुड य र निल 


१ मराठी व्याकरणावरील निबंध, आ. ३ री, 
२ कित्ता $ पा, २४, 

३ कित्ता: पा, २६. 

४ ,»; 4 पा. १५६. 

५ कित्ता : पा, १५७, 


सोनार, शिंपी, सुतार वंगेरेंच्या भाषणांत व ब्राह्मण 
बंगैरे वरील जातींच्या लोकांच्या बोलण्यांत तफावत 
असते, परंतु असें असलें तरी ज्या भाषेचे व्याकरण 
लिहिलें नाते, ती भाषा प्रतिष्ठितांची असते, विद्या- 
वंतांची असते, आणि म्हणूनच पर्यायाने ग्रंथलेखना- 
चीहि असते, या भाषेला श्रेष्ठरूप येतें ते केवळ तिचा 
उपयोग करणाऱ्यांच्या श्रेष्ठत्वाने. शास्रीबोवा म्हणतात, 
त्यांत मोठेमोठे उपयुक्त ग्रंथ होतात, न्यायमनसुबीचीं 
वगेरे सरकारी व दरतारी कामें चालतात, मोठमोठ्या 
सभांत वत्तयांचीं भाषणें, पंडितांचे वादविवाद, उपदेरा- 
कांचे उपदेश त्यांत होतात. या व या सारख्या दुसऱ्या 
कितीएक कारणांनीं तो प्रकार भ्रेष्ठ होऊन पुढें सरसा- 
वतो, व बाकीचे अडाणीपणाचे ठरून मार्ग पडतात, व 
कधीं कधीं नाहींसेहि होतात.”3 दादोबादि वेयाकरणांनीं 
पुणें प्रांतींच्या ब्राह्मणवर्गाची भाषा व्याकरणासाठीं 
निवडतांना ब जर्विस, कँडी वगैरॅकडून पाठ्यपुस्तकां- 
साठीं प्रमाण भाषा म्हणून तीच निवडतांना जै कारण 
लक्षांत घेतलें होतें, त्या कारणाशीं शास्त्रीनोबा सहमत 
दिसतांत, भाषेतील वैकल्पित रूपांच्या मान्यामान्यते- 
बाबतहि शास्त्रीबोबांचा कल प्रतिष्ठितांच्या. भाषेकडेच 
झुकतो, “करवितो, ' * करिवतो? इत्यादि रूपं वैकल्पिक, 
असलीं तरी तीं प्रतिष्ठितांच्या भाषणाळेखनांत आढळ- 
तात म्हणून तीं सर्व “ शुद्ध व ग्राह्य मानली पाहि" 
जेत, ” असें ते सांगतात, * परंतु * मपून ,  तुपून 
* मस', “ तूस ', ' करित्यो ?, * करित्यात? इत्यादि ख्पॅ 
“ज्या लोकांच्या लिहिण्यांत ब भाषणांत येणाऱ्या भाषेचं 
निरूपण मराठी व्याकरणांत करण्याचा प्रचार आहे. त्या 
लोकांच्या भाषेत . . . येत नसल्यामुळें , . . व्याकरणाच्या 
दृष्टीने तीं शब्दरूप अग्राह्य, ० शब्दरूपांचे ग्राह्याग्राह्यमत्व 


१९२३: पान ११, 


२० 


आधुनिक मराठी लेखंनपंद्धतीचे शिल्पकार : २ : 


ठरवतांना शास्त्रीबौवा व्याकरणदृष्टि लावीत असले तरी 
ज्या भाषेचें व्याकरण त्यांना अभिप्रेत आहे ती भाषा 
प्रतिष्ठितांच्या लिहिण्यांतील व बोलण्यांतील भाषा आहे. 
आणि म्हणूनच त्यांतून लेखनभाषेबद्दल, म्हणजेच 
पर्यायाने प्रमाणभाषेबद्दल . त्यांचें मत. स्पष्ट होतें. 
* त्यानें आपल्या मुलास शाळेंत पाठविला, ” * त्यानें 
ते काम केलेन. ” “ तूं घर बांधळेस, ” इत्यादि वाक्‍्य- 
"प्रयोगाबाबतचीं त्यांचीं म्तेंहि. लक्षणीय आहेत. कँडीनें 
या प्रयोगाबाबत कडक घोरण स्वीकारून त्यांना निषिद्ध 
ठरविलें होतें. कृष्णशासत्री चिपळूणकरहि त्यांच्याच 
मताचे दिसतात. “ प्रयोगशरणाः वैयाकरणा: ” हें 
' त्यांना मान्य असलें. तरी, शरण्य प्रयोग कुणाचे यार्चे 
तारतम्य निदान लेखंनम्राह्मतेबाबत ते विसरत नाहींत. 
ते म्हणतात, “ हे प्रयोग मराठी भाषेची मूलभूत जी 
संस्कृत भाषा. तींत वाक्‍्यरचनेच्या पद्धतीस अनुस- 
रून नसल्यामुळें व प्रसिद्ध व सर्वमान्य मोरोपंत व 
वामन पंडित इत्यादि कवींच्या अंथांत हे प्रयोग न 
आढळल्यामुळे, व भाषणांत ते असले तरी एखाद- 
डुसऱ्या प्रांतांतल्या लोकांच्या भाषणांतच ते येतात 
यास्तव एकदेशीय असल्यामुळें मराठी व्याकरणकर्त्यांनीं 
त्यांचा संग्रह केला नाहीं असे दिसते ””£ न्याकरण- 
कारांचें हे करणें ज्याअर्थी शासत्रीबोबांना मान्य दिसते 
इतकेंच नव्हे तर त्या करण्यामागे व्याकरणकारांना 
अभिप्रेत असणारी कारणेंहि शास्त्रीबोबांनीं कोणताहि 
आक्षेप न घेतां नमूद केळी आहेत, त्याअर्थी शास्त्री- 
बोबांनाहि वरील प्रकारचे प्रयोग लेखनभाषेत निषिद्ध 
वाटतात, हे स्पष्ट होतें. मराठी लेखनपद्धतीवर शास्त्री- 
बोवांनीं स्वतंत्रप्र्णे लेखन केळेळें नसळे तरी मराठी 
व्याकरणावरील त्यांच्या निबंधांत ठिकठिकाणीं त्यांचे 
एतत्संबंधीचं मत व्यक्त झालेलें आहे, इतर्केच नव्हे तर 
कँडीसाहेबाला मराठी लेखनपद्धतीसंजंघारने " श्ान- 
प्रसारक 'काराशीं जो वादविवाद करावा लागला त्या 
वादांत ज्या त्यस्थांचीं मते विचारांत घेतलीं, गेली त्यांत 
शास्त्रीबोबांच्या मतांना त्यामागील शास्रशुद्ध भूमिकेमुळे 
फार मान होता. आणि म्हणूनच मराठी लेखनपद्धती- 


६ कित्ता : पा, २४२-२४३, 
७ निबंधमाला आवृत्ति १९२६ : पान ११, 


च्या शिल्पकारांत शास्त्रीबोवांचे नांव अगत्याने ध्यावे 
लागते. ी 
(४) विष्णुशासत्री चिपळूणकर 

मराठी भाषेचा उदंड अभिमान बाळगणारे, आणि 
५ मराठी भाषेचा शिवाजी ? ही पदवी सार्थ करणारे 
निबंधमालाकार विष्णुशासतरी चिपळूणकर यांचं लक्ष 
भाषापद्धति, भाषादूषण, आणि पर्यायाने लेखनशुद्धि 
या विषयांकडे न वळते तरच नवल, “ मराठी भाषेची 
सांप्रतची स्थिति ', “ भाषादूषण ', * लेखनशुद्धि 
आणि ' भाषापद्धति ? हे त्यांचे मराठी भाषेसंबंधींचे 
प्रमुख लेख, मराठी भाषा इंग्रेजीच्या कचाट्यांत. सांप- 
डंली आहे, इंग्रेजीच्या पगड्यामुळें तिचें स्वत्व व 
निराळेंपणा नष्ट होण्याच्या बेतांत आहे, आणि म्हणून 
भाषादूषणाचे गैरप्रकार वजय करून लेखकांनी मराठीच्या 
अमिवृध्यर्थ झटलें पाहिजे हा त्यांचा इश्लारा. या अनु- 
घंगानेंच लेखनशयुद्धीसंब्रंघींहि त्यांना आपले विचार 
मांडावे लागळे आहेत, एखाद्या ग्रेथकारानें ग्रंथप्रका- 
दानाच्या मदतीसाठी विद्याखात्याकडे अर्ज केला तर 
ग्रंथाची योग्य पारख होण्याऐवजीं त्यांतील .व्याकरण- 
शुद्धीकडेच म्हणजे “ऱ्हस्व, दीघ, काना, मात्रा, अनु- 
स्वार, शुद्धप्रयोग ” यांकडेच अधिक लक्ष दिळें जाऊन 
ग्रेथ चांगला किंबा .वाइंट ठरविला जातो, अशी तक्रार 
त्यांनीं केली असली” तरी लेखनशुद्धीची त्यांना अजी- 
बात कद्र नव्हती, असं नव्हें. * निरबंघमाळे'च्या १० 
व्या अंकांत ' लेखनशुद्धि? या नांबाचा खतंत्र लेख 
त्यांनी लिहिला आहे. आणि या लेखांतच मुख्यतः 
एतत्संबंधींचें त्यांचें विचार व्यक्त झाले आहेत. 

जेव्हां शास्र आणि रूढी यांना विरोध उत्पन्न 
होतो, तेव्हा, एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत न्याकरणशास्त्रा- 
प्रमाणे निर्णय करावा हें विष्णुशार््यांना मान्य आहे. 
कारण त्यामुळेंच “ भाषा निदोंष होऊन तींत चोहो- 
कडे मेळ बसेल; आणि, ...... तिचें बाह्य स्वरूप नीट- 
नीटकें होईल.“” परंतु येथे व्याकरणाची मर्यादा 
नियमित झाली पाहिजे, असें त्यांचें म्हणणें, कारण -ती 
तशी झाली नाहीं तर माघेंचा आवइ्यक तो ' खेच्छा- 


८ निबंधमाला आ. ३ री, १९२६, ' लेखनशुद्धि : पा, १०९, 


3 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


प्रचार ' बंद होऊन ती कृत्रिमं बनेल आणि अखेरीस 
तिंच्या अंगचें “ अर्थब्यंजकता, माधुर्य, चळाखपणा 
वगेरे गुण '” नष्ट होतील, विष्णुशास्त्र्यांना भाषेच्या 
अंतर्बाह्य स्वरूपाची व शक्तीची चांगलीचं जाण होती, 
असे दिसते. व्याकरण आणि रूढी यांच्या विरोधांत 
व्याकरणाच्या तर्फे फैसछा न करतां ते रूढीच्या तर्फ 


* करतात, तेव्हां त्यांच्या मनांत भाषेच्या या अंत:शक्ती-. 


चाच 'विचार अधिक प्रभावी असावा, 

लेखनद्युद्धीच्या विचारांत रूढीला वा प्रचाराला जरी 
विष्णुद्यात्री महत्तव देत असले तरी एतत्संबंधांत 
व्युत्पत्तीचे महत्त्वहि त्यांना वाटत असावें, असे दिसते. 
कारण “ आपल्या भाषेच्या मूळ भाषा म्हटल्या म्हणजे 
बालभाषा, संस्कृत, फारशी व अरब्री ह्या होत; यास्तवं 
तिची लेखनपद्धति बसविण्यास या चारी भाषांचे ज्ञान 
अगोदर अवइय पाहिजे. 7?" असें सांगून ज्यास वरील 
भाषांचें ज्ञान असेल त्यांनीं ते प्रस्तुत विषयास लावून 
भाषेची व्युत्पत्ति व लेखनपद्धति ही जर सुधारली तर 
त्यांच्या ज्ञानाचे चीज होणार आहे ? असेहि आवाहन 
ले करतात, रूढीची बाजू घेत असतांनाच आपलें मत 
एकांतिकहि ते होऊं देत नाहींत, मात्र कित्येक शब्दांच्या 
ळेखनांत जी धरसोडीची वृत्ति त्यांना आढळे, ती 
त्यांना मान्य नव्हती, उदा० ' पाहणे, ब पाणी हे शब्द 
€ पहाणे? व * पाणी २ ( निरनुस्वारं ) असेहि लिहिले 
ज्ञात, परंतु व्युत्पत्तिदृष्ट्या “ पाहूर्णे' ( / पाह /_ पय 3) 
व. पार्णी ? ( /पानीयम्‌ ) हेच शब्द शुद्ध असल्या- 
मुळें ते तसेंच लिहिळे गेळे पाहिजेत अर्स ते बजावतात. 
“ मूळ व्युपपत्तीचा विचार केला तर पुष्कळ शब्दांची 
शुद्ध व ग्राह्म रूपे कोणतीं तीं चांगळी समजतील ?”** 
हें त्यांचे या विचारामागील सूत्र “ श्ास्रात्‌ रूढि- 
बैलीयसी ” हें तत्त्व स्वीकारणाऱ्या विष्णुशास्त्र्यांनीं 


लेखनाच्या संबंधांत व्युत्पत्तीला दिळेला मानहि कांहीं, 
थोडा नव्हे. 

, परंतु एकंदरींत विष्णुशास्त्यांचा कळ रूढीकडे 
अधिक आहे. जशीं रूपें एकदां भाषेंत रूढ होऊन 
गेलीं आहेत, तशींच तीं कायम राखावीं, असे 
स्पष्टच सांगतात, उदा० “ त्याला रूपवान बायको, 
मिळाली” हें बाक्‍्य “त्याला चांगळी बायको मिळाली” 
या वाकयाप्रमाणेंच अशुद्ध आहे; आणि संस्कृतज्ञांना त 
नक्कींच खटकेल. परंतु ते केवळ प्रचारांत असल्यामुळें 
त्यास अगदीं काढून टाकणें त्यांना प्रशस्त वाटत नाहीं. री 
“ त्यानें त्या पोरीस मारिली ”, “ मी आंघोळ केली ”, 
“ त्यानें तुला लहानाचा मोठा केला, ” “ तुम्ही जव- 
लांत १ ” वगेरे ज्या “ विलक्षण प्रयोगाविषयीं मोठाच 
वाद ” झाला, व ज्यांना कँडी व कँडीपक्षीयांनीं अशुद्ध 
ठरविलें, ते प्रयोगहि *“ व्याकरणदृष्ट्या ” अशुद्ध 
आहेत हें ते मान्य करतात. पण हें मान्य करून त्यांना 
अशुद्ध म्हणतांनाच '“' रूढिदृष्ट्या तरे अत्यंत शुद्ध 
आहेत *? ” अशीहि पुस्ती ते लगेच जोडतात. म्हणजे 
ज्याची व्याकरणावर मोठी भक्ति आहे त्यानें वरील 
प्रयोग हवेतर व्याकरणशुद्ध लिहावे, पण *' रूढीस 
अनुसरून हजारो सुशिक्षित लोकांच्या बोलण्याप्रमार्ण 
व अभियुक्त कवींच्या लेखाप्रमाणे ” जरी कुणीं लिहिलें 
तरी ' त्यांस अशुद्ध म्हणण्याचा कोणासहि अधिकार' 
नाही असेंहि ते बजावतात, 

विष्णुशास्त्रयांचं मराठी भाषेबरीळ प्रेम, त्यांनीं 
केलेलें समथ लेखन, त्या लेखनांतून व्यक्त झालेलीं 
त्यांचीं मते, व त्यांचा तत्कालीन लोकांवर झालेला 
परिणाम इत्यादि लक्षांत घेतां मराठी लेखनपद्धतीच्या 
विकासांत त्यांच्या मतांचे महत्त्व कमी नाहीं, हँ 
लक्षांत येतें. 


“>>> 


९ कित्ता: पा. १०९. 
२१० कित्ता : पा, ११२. 
१२ कित्ता : पा, ११३, 
२२ कित्ता $ पा, ११४, 
१३ कित्ता $ पा. ११५, 


डर. 


प्रा. कु. मो. शेंबषणेकर 


रामशरोजवरील आक्षेपांचे निरसन 


आम्ही “ नवभारताच्या ? जुलेच्या अंकांत कालि- 
दासास अभिप्रेत असलेला रामगिरि प्रायः नासिकजव- 
ळची रामशेज नामक उंच डोंगरांचीं रांग, किंवा 
गोदावरीच्या परिसरांतील अन्य पर्वते असला पाहिजे 
असें मेघदूताच्या, टीकाकारांच्या, वराहमिहिराच्या 
आणि कालिंदास, भवभूति व बाण ह्यांच्या ग्रंथाधारे 
दाखविलें होतें. श्री. बा, कृ. परांजप्यांचा रामगड व 
महामहोपाध्याय डॉ. मिराशींचा रामटेक त्या पुरा- 
व्याशीं जमत नाहींत. इतर्केच नव्हे, तर त्याच्याशीं 
स्पष्ट विसंगति दाखवितात, एवढेंच आम्हांस त्या 
लेखांत प्रथम सिद्ध करावयाचें होतें. त्या कार्यांत प्रति- 
पक्षभूत झालेले उपरिनिर्दिष्ट दोन्ही लेखकच काय, पण 
बहुश्रुत वाचकहि कालिदासवर्णित मेघमार्गाची संगति 
त्या निर्णयाच्या अनुरोधाने कशी लागते, ते आमच्या- 
पासून हक्काने मागणार ही आम्हांसहि कल्पना होती, 
परंतु एकाच लेखांत, आणि तो लेखहि एका विशिष्ट 
कालमर्यादेच्या आंत प्रसिद्ध करण्याचा आमचा संकल्प 
असल्यामुळें, ती संगति दाखविण्याचे जमलें नाहीं हें 
येथें स्पष्टपणे सांगतों. कारण ज्याच्या अनुरोधाने ती 
संगति लावावयाची त्यावरच सव लक्ष केंद्रित करणें 
भाग पडलें. शिवाय, मासिकांत प्रकाशित होणाऱ्या 
लेखांना कांहींतरी शब्दमर्यादा घालणें भागच असते. 
आणि ह्या सर्व कारणांमुळे जे त्या वेळीं करतां आलें 
नाहीं तं पुढें सवडीने करण्याचें आम्ही ठरविलें होतें. 
परंतु आमच्या प्रतिभटीभूत महारायद्रयांनीं तं आम्ही 
करण्याचें जाणूनबुजून टाळले, किंवा त्या कर्तेव्याची 
आम्हास जाणीवसुद्धां झाली नाहीं अशी आपली 
कल्पना करून घेऊन वूषणांची जी अंजली नवभार- 
ताच्या ऑगस्टच्या अंकांत आमच्यावर उघळली ती 
केवळ त्यांची चूक नव्हे हें आम्ही प्रारंमी कबूल करतों. 
फक्त सत्यान्वेषणावरच सर्वे भर देणार्‍या संशोधकांनी 
ईर्षा, औद्धत्य, दर्गक्ति, ब्र्‍थामिमान वेगेरे इृत्तींना 
दूर झाडून जर स्वतःच्या अंतःकरणाचे दरवाजे खुळे 


न, भा, ५ 


केळे तरच सत्याचा प्रकाश आंतपर्यंत पोंचतो, नाहींतर 
नाहीं, एवढेंच आम्हास त्यांना सुचवावेंसें वाटते. 
श्री. परांजप्यांनीं ज्या पांच कसोट्या आपल्या 
लेखांत तत्त्वनिणयाथे दिल्या आहेत त्यांशिवाय त्यांच्या 
छोट्या लेखांत आम्हांस दुसरे कांहींहि ग्राह्य नाहीं. 
रामगिरीचा ठावठिकाणा (1,069107) निश्चित कर- 
ण्यासाठी तर आम्हीं आमच्या पहिल्या लेखांत वराह- 
मिहिराचा दुसर्‍या चित्रकूटाचें अस्तित्व सूचित कर- 
णारा आधार, आणि कालिदास भवभूति व बाण वगेरे 
महाकर्वांची रामनिवास व रामसंचार कोठें झाला त्या 
स्थळांविषयींची निःसंदिग्ध एकवाक्यता, सविस्तर 
दाखविली आहे. ती एकवाक्यता कोणीहि अमान्य 
करणें शक्‍य नसल्यामुळें महामहोपाध्याय डॉ.'मिराशींनीं 
पुढून हछा न करतां बगलेवर हछे चढविले आहेत. 
प्रथम त्यांनीं एक अगदीं प्रामादिक विघान आमच्या- 
विरुद्ध केळे आहे, तें त्यांच्या, व विशेषतः वाचकांच्या, 
नजरेस आणणें आमचें कर्तव्य आहे. रामगिरि हें नांव 
दक्षिणेतील च्ित्रकूटास “ यक्षानें किंवा कुबेराने दिलें 
असावें ? हें ' बिनबुडाचे ' अनुमान त्यांनीं आमचेवर 
लादलळें आहे ! परंतु आमच्या पूर्वाच्या लेखांत चित्रकूट 
अथवा रामगिरि ह्या ठिकाणाची निवड त्या यक्षार्ने 
किंबा ह्यापदात्या कुबेराने केली असावी अर्से आमचें 
अनुमान दिळें आहे. अर्थात हा प्रमाद दुसऱ्याचे 
म्हणणें नीट न पाहिल्यामुळे उद्भवला हें निराळें सांग- 
ण्याची जरूर नाहीं. 
दंडकारण्य कोणतें ? 

म. म. डॉ. मिराशींची. ह्या वादांत जर कोणती 
मोठी चूक झाली असेल तर ती दुंडकारण्याच्या मर्या- 
देची.. नासिक-पंचवटी विभाग दंडकारण्यांत नसून 
रामटेक ब त्याच्या आसमंतातचा प्रदेश एवढेंच दंड- 
कारण्य अशी त्यांची प्रामाणिक समजूत 'दिसते. ही 
त्यांची समजूत जर खरी धरली तर वाल्मीकीसकट 
कालिदासादिक महाकवि चुकीचं ठरतात, रामायणांतीळ 


३2 


नवभारत 


जू 


अरण्यकांडांत जेथें शूर्पणखा क्रोधमूछिंत होऊन खरदू- 
षणादिक चौदा हजार राक्षसांचा एकट्या रामानें केलेला 
संहार रावणाला निवेदन करते तेथें, म्हणजे पंचबटी - 
जनस्थानालाच दंडकारण्य अशी संज्ञा स्पष्टपर्णे दिलेली 
आढळते. तेथे रावणाचा प्रश्न आणि तिचं उत्तर - 
हा, ' किमर्थ दण्डकारण्यं प्रविष्टश्च सुदुस्तरम्‌ | 
८ रक्षसां भीमवीर्याणां सहलागि चतुर्दश ॥ 
निहतानि शेरेस्तीदणेस्तेनेकेन पदातिना । 
क्रषीणामभयं दत्त कृतक्षेमाश्व दण्डका: ॥ ? 
ह्या वर्णनावरून जेथे खरदूषणादिकांचा बघ झाला व 
त्यामुळें ज्या प्रदेशाला क्षम म्हणजे अभय प्रास झालें तो 
प्रदेश दण्डकारँण्य ह्याविषयी कोणतीहि दॉका राहात नाहीं. 
त्यानंतर सीतेचा अपहार करण्याकरितां त्याच ठिकाणीं 
मारीच राक्षसाने सुवणेमृगाचें रूप घारण करून रामास 
स्वस्थानापासून दूर नेळें व राबणास इष्ट ती संधी दिली 
असा पुढीळ कथाभाग आहे. त्यालाच अनुसरून कालि- 
दासांनंहि “ पञ्चवट्यां ततो रामः.. .! इत्यादि -छोकांत 
(र. वं. १२-३१ ) तेथेंच रामाचा कायम निवास 
झाला व तेथेच सीतेचे रावणानें ह्रण केळे असे दिछे 
आहे. आमच्या पहिल्या लेखांत भवभूति ब बाण अनु- 
क्रमे उत्तररामचरितांत व कादंबरीत दंडकारण्य हें गोदा- 
वरीच्या उगमाजवळच्या प्रदेशाला व्यापून राहिळ होतें 
असा स्पष्ट पुरावा देतात, म्हणून सविस्तर दाखविले 
आहे. विशेषत; रामनिवास व रामसंचार ह्या दोन 
क्रियांनीं ज्याला पावनत्व आलें असा प्रदेश म्हणजे 
गोदावरी परिसरच, ह्याविषयी त्यावरून मुळींच दोका 
राहात नाहीं. तो पुराबा एकदां दिला गेल्यामुळें त्याची 
पुनरुक्ति करणे योग्य होणार नाहो, रघुबंशाच्या चौदाव्या 
सर्गातहि * प्रासतानि दुःखान्यपि .दण्डकायां संचिन्य- 
मानानि सुखान्यभूवन्‌ । ह्या 'होकार्धांत निर्दिष्ट केलेला 
दुंडकारण्याचा विभाग पंचवटीच्या दक्षिणेस असलेला 
अदेश होय असे स्पष्ट दिसते, असें असतां रामटेक 
दंडकारण्यात येतं ' पण रामशेज मात्र दंडकारण्यात येत 
नाहीं ' हें म, म, डॉ. मिराशींचे बिघान निरर्थक 
ठरतें. व 


सॅबाभाविक नव्हे, कविप्रणित मेघमागे 


मेघद्‌तांतील रामगिरि .आपल्या मध्यभागीं रामाच्या 
'परणन्यासाने पवित्र झालेला, आणि" सीतेच्या स्नाना- 


मुळें ज्यावरील जळाशय पुण्यदायक झाळे आहेत असा. 
बर्णिहा आहे. आणि त्यामुळें असा पर्वत कोणता असू. 
शकेल हा वादाचा खरा विषय आहे. ज्याअर्थी मध्य- 
भारतांतील रामगड किंवा नागपूर जवळचे रामटेक 


, गोदावरीच्या. परिसरांत कविकल्सनेनेसुद्धां बसत नाहींत 


त्याअर्थी तीं स्थळें कालिदासाळा अभिप्रेत नसावी असें 
आम्ही निश्चित घरतों, आणि ते वर्णन एकट्या कालि-. 
दासाच्याच काय, पण भवभूतीच्या व बाणाच्या दृष्टी" 
नंहि फक्त नासिक-पंचवटी विभागांतील उंच पर्वता- 
छाच लागू पडते हें उघड आहे. ह्या आमच्या मुख्य 
मुद्याला म, म. डॉ. मिराशी व श्री. परांजपे ह्या दोघां- 
चाहि विरोध असावा असें निदान त्यांच्या लेखांवरून 
तरी दिसत नाहीं. दोघांचाहि. भर जर कश्यावर 
'असेळ तर त्यांनीं प्रमाण म्हणून घरळेली जीं खळे 
तीं मेघदूतांतील मेघमार्गाशी जमतात एवढ्या 
एका गोष्टीवर वाल्मीकीसकट सर्व कवि राम उत्तर 
तील चित्रकूट सोडून दक्षिणेंत दंडकारण्यांतील पंच- 
बटी, जनस्थान वगेरे ठिकाणीं, म्हणजे गोदावरीच्या 
प्रदेशांतच नांदत होता असा निर्वाळा देतात. इतर 
स्थळांवरून जरी त्याचें परिभ्रमण झाळें असळें तरी 
त्यांचा यक्तिचितहि नामनिदेश नाहीं, अर्थात तीं स्थळे 
मेघदूतांतील मार्गाशी जमतात एवढ्यामुळे त्यांचा प्रस्तुत 
वादांत संघ येतो, परंतु गोदावरीपरिसरांतील स्थळांची 
गोष्ट तशी नाहीं. हा फार महत्त्वाचा फरक आहे. आतां 


रामशेजचा मेघमार्गाशीं मेळ जमतो कीं नाहीं ते पहाणे 
आवद्यक आहे. | 


प्रथमतः हें लक्षांत घेणे जरूर आहे कीं कालिदासाने 
दिळेहा मेघमार्ग म्हणजे त्याच्या काळी जो मार्ग दक्षि- 
ऐंतून उत्तरेकडे, म्हणज नमंदेच्या पळीकडे, जाण्या- 
करितां सुविख्यात होता-ज्यावरून . उत्तरेतील राजांची 
सेन्ये दक्षिणेत किंवा दक्षिणेतील राजांची उत्तरेंत घुसत, 
ज्यावरून द्रसाळ हजारों यात्रेकरू काशीस किंवा रामे- 
थरास जात, ज्यावरून मालाने भरलेले सहसख्ावधि बैल 
व उंट आंग्र, केरळ, महाराष्ट्र व कर्नाटक वगेरे प्रांतांशीं 
व्यापार करीत,-च्या मार्गालाच अनुलक्षून कवीने काव्य- 
रचना केली आहे. तो मार्ग जमिनीवरील असल्यार्ने, 
अर्थातच, तो उत्तरेकडे जाणारा असला तरी भूमितीं- 
तील रेघेप्रमा्णे अगदीं सरळ असणें कधींच शक्‍य 


२४ 


अनुक्रमणिका 


रामशेजवरील आक्षेपांचे निरसन 


नाहीं. सर्वहि देशांत जे हमरस्ते पूर्वापार चाळत आले 
आहेत त्यांना प्रायः औदीच्य, पाश्चात्य वगेरे दिशां- 
वरूनच नांवें पडळेलीं दिसतात, परंतु नैसर्गिक अडच- 
शींमुळे त्यांना इतकीं वळणें असतात व त्यांच्या दिशा 
इतके वेळां बदलतात कीं त्यांची खरी दिशा भौगोलिक 
शानानेच निश्चित केली जाते, मेघदूतांतील मघाचा 
साग म्हणजे स्वाभाविक मेघमाग नसून कविप्रणीत 
आहे ह्याविषयीं कोणाचाहि मतभेद असणार नाहीं 
असं आम्हास वाटते. किंवा हाच अथे अन्य शब्दांत 
सांगावयाचा झाल्यास, संदेदाहारी मेघ आकारशगामी 
असलो तरी त्याची नजर प्रथ्वीतलावर आहे. त्याचें 
सुकाणूं कवीच्या हातांत असल्यामुळें तो स्वतंत्र नसून 
परतंत्र आहे. रामगिरीचे स्थान कोठेंहि असलें तरी 
ज्या अलका नगरीस त्याला जावयाचे ती त्याच्या उत्त” 
रसच असल्यानें कवि त्याला उत्तेरेकडे तोंड करून 
प्रवास करण्यास विनवितो. येथपर्यंत सवे ठीक आहे, 
परंतु येथ उत्तरेकडे म्हणजे होकायंत्रार्ने जी दिशा बरोबर 
दाखविली जाते त्या दिशेकडे, असा अर्थ करणें बरोबर 
होणार नाहीं, मुंबई पुण्याकडच्या लोकांना काय, किंवा 
नागपुरकडच्या लोकांना काय, काशी, प्रयाग वगेरे 
द उत्तेरेसच वाटतात. न 
भेघमागे निश्चित कसा करायचा ? 

* प्राधान्ये व्यपदेश्या भवन्ति,? म्हणजे नांवे 
अस्तित्वांत येतात तीं त्या वस्तूमध्ये ज्या गोष्टीचे किवा 
पदार्थाचे वर्चस्व असतें त्या गोष्टीवरून किंवा पदार्था- 
बरून येतात, हा न्याय विश्वविख्यात आहे. भूमीवरील 
मार्ग हवाई मागीप्रमार्णे किंबा समुद्रमार्गाप्रमाणे केव्हांहि 
सस्ळ रेष्रेंत नसतात म्हणून वर सांगितलेंच आहे. 
आपल्या भारतवर्षांत दक्षिणापथांतून उत्तरेकडे जातांना 
सातपुडा व बिंध्य पर्वत, नमेदा नदी, आणि त्या 
पर्वतांच्या व नदीच्या आधाराने जवळजवळ पूर्वपश्चिम 
समुद्रांपथैत पोंचळेळी विंध्याटवी - जिचे वर्णन बाण 
कवि * पूर्वांप्रजलनिधिल्य़ा? असें देतो -- हे स्व 
मोठेच अडथळे होते. आणि त्यामुळें फक्त कांहीं थोडे 
मार्गच रहदारीस योग्य होते. अर्थात, नासिक-पंचबृटी 
विभागांतला रामगिरि कवीला अभिप्रेत होता असें 
मानलें तर त्यावरून निघणारा मेघ आज मुंबई-आग्रा 
सडकेने निघणाऱ्या प्रवाशाप्रमाणे कांहीं पूवेकडे व बरा- 


चसा उत्तरेकडे जाणारा असें मानणे. भाग आहे. जो 
मार्ग प्राचीन काळीं अत्यंत प्रसिद्ध होता व ज्याचें वर्णन 
पुराणांतरी व कालिदासाच्या काव्यांतून आढळतें तो 
* अगस्त्य कषीचा मार्ग ! ह्या नांवाने प्रसिद्ध आहे, 
गर्वानें फुगलेला विंध्य पर्वत अगस्त्य मुनीपुढें वांकला 
ह्या पौराणिक कथेचें सार हेंच कीं माळव्यांतून दक्षिणेंत 
येण्यासाठी बिंध्य पर्बतास एके ठिकाणीं एक मोठी खांच 
अथवा' खिंड आहे. आणि त्या खांचेच्या दक्षिणेस 
येऊन अगस्त्य मुनीनें आपला आश्रम गोदावरीच्या 
उत्तरेस स्थापला असे कालिदासाप्रमाणंच भवभूतीचें व 
बाणाचेंहि मत आहे असे आमच्या पहिल्या लेखांत 
आम्ही दाखविळेंच आहे. रघुवंशाच्या तेराव्या सगांतील 
वर्णनावरून तो आश्रम पंचवटीच्या उत्तरेस अथवा 
उत्तरपूर्वैस असावा असें दिसतें. आणि त्या मार्गानें 
पुढें गेल्यावर लागणारा आम्रकूट पर्वत ओलांडल्यावर 
नर्मदा नदी ओलांडावी लागते. ती जागा साघारणपर्णे 
खांडव्याच्या सुमारास किंवा अशीरगडच्या पूर्वेस 
असावी असे अनुमान करण्यास हरकत नाहीं, मध्य- 
काळीं मोगळ बादशहांचीं सैन्ये जेथें नर्मदा ओलांडून 
दक्षिगेंत येत तोच प्रायः प्राचीन मार्ग असावा असे 
वाटते. आम्ही या दृष्टीने वरील प्रदेशाचा अभ्यास केला 
नसल्यामुळें यांतील तपशिलाविषयीं खात्री सांगूं शकत 
नाहीं हे प्रांजलपणें कबूळ करतों, आम्रकूटाच्या पूर्वी 
जं : माळ ' अथवां पठार लागतं ते सातपुड्याच्या 
रागांमधोळ उंचवट्याचें ठिकाण असावें अशी कल्पना: 
सयुक्तिक होते. * माळ” शब्दाचा सरळ अर्थ माळ 
अथवा डोंगरमाथ्यावरीऴ पठार असा असल्यामुळें तो 
छत्तिसगड प्रांताचा भाग असा घेण्याचें मुळींच कारण 
नाहीं. तसा अर्थ मूळ घुइल्सन नामक आंग्ल पंडिताने 
पुष्कळ व्ीपूर्वी घेतला व छत्तिसगडांतील रतनपुरा- 
जवळील माल्डा नामक प्रदेशाशी त्याचा संबंध जोडला, 

म्रकूट म्हणन अमरकंटक इत्यादि कल्पनासुद्धा त्याच 
अ मुकी अर्थात्‌ रामगिरीचें रामटेकशीं ऐक्य 
साधू पहाणाऱ्यांना पूर्वींच्या दोनतीन पिढ्यांचे परिश्रम 
जर्त लाभदायक झाले आहेत तसे आमच्या बाजूस कांहीं 
साधन नाहीं. आम्रकूट पर्वतहि जेथें नर्मदा ओलांडून 
माळव्यांत शिरण्याचा मार्ग त्याच्या दक्षिणेकडील गिरि- 
शिखर म्हणेज विंध्य पर्वताचाच भाग असें मानर्णे 


युक्त होईल, 


३५ 


' नवभारत. 


दशार्ण देश, विदिशा नगरी, वगेरे जीं जीं खळें 
कालिदासाने मेघमार्गावर बार्गिलीं आहेत तीं त्याच्या 
काळीं उत्तेरेकडील मार्गावर प्रवास करणाऱ्या सर्व 
लोकांच्या परिचयाची, समृद्ध व विद्याकलादिसंपन्न 
अश्ींच होतीं ह्यांत संशय नाहीं. उज्नयिनी, अर्थातच, 
त्यांतल्यात्यांत अग्रगण्य होतीं. असणार ह्यांतहि संशय 
नाहीं. तीं सब कविनिर्दिष्ट स्थळें स्पष्ट गमकें समजून 
त्यांच्या अनुरोधाने मार्गाचे परीक्षण केळें पाहिजे, 
माळावर आरूढ झाल्यावर “ किंचित्पश्रादूवज ', म्हणजे 
थोडें पश्चिमेकडे वळण घेऊन मग उत्तरेकडे बळ, 
अर्से सांगण्यांत कवीचा उद्देश केवळ त्या रस्त्याची 
दिशा खाभाविकपणें तेथे एकदम बदलते, एवढें सांग- 
ण्याचाच असावा अर्से दिसतें. विदिशा नगरीला ती 
मार्गावर नसतांहि, दू मुद्दाम भेट दे, असें सांगण्याचा 
असावा असें वाटत नाहीं, उजयिनी मात्र त्या मार्गा- 
वर नसतांहि मुद्दाम जाऊन भेटण्यास योग्य अशीच 
नगंरी आहे, तिचे दन न घडलें तर सर्व जन्म 
व्यर्थ, अश्या भावनेने तो यक्ष त्या नगरीचं माहात्म्य 
स्पष्टपणें गातो. परंतु ती त्या मार्गावरची नगरी नाहीं 
हेंहि तो स्पष्टपणे सांगतो. विदिशा त्या मार्गावरील असो 
चा नसो, आम्ही वर दिलेल्या रीतीनें मेघाचें तिच्या- 
चरून गमन रामदोजच्या बाबतींत पूर्ण जुळते. कारण 
जेथें सर्वच मार्ग हवाईमार्गाप्रमाणे निवळ एका दिशेचा 
नाहीं, परंतु नैसर्गिक अड थळ्यांमुळे कमजास्त बदलतो 
तेथे विदिशा रामझोजच्या ईशान्येश असली तरी ती 
वाटेंत लागणारच. जर ती गोदावरीच्या .दक्षिणस किंवा 
महेंद्र पर्वताच्या पायथ्याशी असती तर मात्र पंचाईत 
झाली असती. त्याचप्रमाणे नेत्रवती, निविध्या, सिंधु, 
क्षिप्रा, गंभीरा वगेरे माळब्यांतीळ नद्यांपैकी कांहीं 
स्वाभाविकपणे मार्गावर असलेल्या तर कांहीं उज्ज- 
यिनीकडील वळणापुळें हागणाऱ्या वर सांगितलेल्या 
रीतीनें रामटेकइतक्‍्याच रामशेजशोंहि जुळतात. कबीहि 
जेथें दिशा बदलते तेथे ती सांगतोच अशांतलाहि प्रकार 
नाहीं, कारण ब्रह्माबत व कुरुक्षेत्र हीं घेतल्यावर मग तो 
मेघ हरिद्वारजवळ जेथे गंगा हिमाल्यांतून बाहेर पडते 
त्या ठिकाणाजवळ असलेल्या कनखल तीर्थाकडे 


जावयाचा आहे. आणि हा मार्गहि अगदीं सरळ 
उत्तरेकडे आहे अशांतला मुळींच भाग नाहीं. प्राचीन 


३६ 


काळींच काय, पण अर्वाचीन काळींहि, वायव्य, ईशान्य 
बेगरे नांवें फारशी प्रचारांत नसून सामान्यत: पश्चिम, 
उत्तर, वगेरे नांवंच व्यवहारांत उपयोजिलीं जात असत 
व असतात अशाविषयीं अनेक दाखले देतां येतील, 
इश्लिश होक ज्याला उत्तर समुद्र ! ( १०7७ 89) 
म्हणतात तो कांहीं स्कॉटळंडच्या उत्तररोकाकडचाच 
समुद्र नाहीं, कालिदासानेहि रघूच्या दिग्विजयाचें वर्णन 
करतांना ज्या देशाचें किंबा लोकांचे पोरस्त्य, औदीच्य 
म्हणून वर्णन दिळें आहे तेहि * प्राधान्येन व्यपदेशा 
भवन्ति ? ह्याच नियमांत मोडतात; अशी परिस्थिति 
असल्यामुळें गोदावरीपरिसरांतल्या रामऱेजवरून उत्तरे 
कडे जाणारा मेघ एकदम सरळ उत्तरगामी होतो अर्से 
समजण्याचे मुळींच कारण नाहीं. आणि हे जर खरें, 
तर थोडे पश्चिमेकडे वळल्यावर समुद्रांत पडण्याची 
त्याला मुळींच धास्ती नाहो. ह 


चाड्ययीन पुराव्याविषयीं औदासीन्य 
रामगिरीचे स्थान ज्या पुराब्यावर निश्चित करावयाचें 
तो पुरावा म्हणजे “ बन्यैः पुंसां रघुपतिपेदेरकितं 
मेखलासु ' आणि जनकतनयास्नांनपुण्योदकेषु ( राम- 
गिर्याश्रमेघु ) ? हाच मुख्य होय हे सर्वमान्यच आहे. 
त्यानंतर मेघास काव्यनायक जो यक्ष- अथवा खतः 
कविच म्हटलें तरी चाळेल-स्याने उपदेशिलेल्या मार्गाचा 
त्या स्थानाशीं सुसंगतपणा ह्याविषयींहि कोणाचा मत- 
भद असेल असे वाटत नाहीं. आदिकवि वाल्मीकी- 
पासून तो थेट भवभूतीपर्यत दृंडकारण्यांतील 
गोदावरीपरिसरांतील रामनिवास व राम- 
संचार ह्या दोन पुण्यक्रियांनीं संस्पृष्ट असा 
भदेशच त्याच्याशी जमतो हें आम्ही पूर्वीच्या 


* लेखांत व आतांहि दाखविलें आहे. जनस्थान हा 


दुंडकारण्याचाच एक विशिष्ट भाग हें उत्तररामचरितां- 
तील दुसऱ्या अंकांत जेथे शंबूक रामाची खात्री र्तो 
तेथें अगदीं स्पष्ट सांगितळें आहे. रामाचा कलक किं 
नाम दण्डकेयम्‌? त्यावर दंंबूकाचे उत्तर “ दण्ड 
अन्र किल पूव निवसता देवेन- चतुर्दश सहखाणि. . « 
*** रणे हताः । ' आणि त्याप्रमाणे खात्री झाल्यावर 
रामाचें वचन “न केवळे दण्डका, जनस्थानमपि । 

इत्यादि प्रश्नोत्तरे ब इतर वणेनें वाचून जर कोणाची 
खात्री झाळी नाहीं तर कवीनें म्हटल्याप्रमाणे * ब्रह्मापि 


रामशेजबरील 


(ते) नरं न रंजयति ' अततच म्हणावें लागेळ, मव- 
भूति दक्षिणापथांतील रहिवासी असल्यामुळें त्याला 
वरीळ प्रदेशाचे प्रत्यक्ष व उत्कृष्ट ज्ञान होतें 
ह्याविषयीं कोणाला दोका असेल अर्से वाटत नाहीं, 
कालिदास व बाण हेहि भवभूतीशीं पूर्ण सहमत 
अस आम्ही पूर्वीच्या लेखांत स्पष्ट केलें आहे. 
श्थिरदेब नामक टीकाकार 'रामगिरिदण्डकान्तः प्रसिद्ध? 
असें म्हणतो. ते रामशेजला पूर्णपणें जमते, रामटेक 
दंडकारण्यांत बसळें तरी रामनिवासादी पुण्यक्रियांशीं 
त्याचा समन्वय बहुतांशी अनुमानबळावर आहे हे 
नाकारतां येणार नाहीं. गोदाबरीपरिसारांतील पर्वत-- 
अर्थात, जर त्याचा मार्गाशीं विरोध नसेल तर -- 
स्पष्ट निदिष्टच मानणें युक्त होईल, आणि त्याच्या 
उलट रामटेक हा एक प्रकारें अनिर्दिष्ट समजावा लागेल, 
जटायुशिखर, प्रखवण, कुंजवान्‌ ,* कौंचावत वगेरे 
गोदावरीच्या उगमाजवळचे पर्वत, जनस्थान, पंचवटी, 
सीतातीथ (सीताघाट) वगेरे स्थळें भवभूतीच्या अत्यन्त 
परिचयाची दिसतात, आणि तो परिचय अत्यंत प्राचीन 
परंपरेबर सुप्रतिष्ठित असल्यामुळें त्याचें महत्त्व कितीतरी 
पटींनी अधिक आहे, आणि महाकबींनीं एकमुखाने 
लेला पुरावा सर्वमान्य व सर्वजनसुलभ अश्या ग्रंथास 
तीळ असल्यामुळें, शिलाठेखादि आधार -- कीं ज्यांची 
केळी फक्त थोड्याच लोकांच्या हातीं असल्यामुळें 
सामान्य विद्वानहि त्या कामीं परतंत्र बनतात -_त्यापुढे 

के पडतात. ह्याचा अर्थ आम्ही शिलालेखादिक 
अप्रमाण मानतो असा नव्हे. परंतु त्यांचा पुरावा जर 
कवींच्या पुराव्याशीं विरोध करूं लागला तर तो गोणच 
मानावा लागेळ, म. म. डॉ. मिराशींचा सर्व भर 
गुप्तताळीन शिलाळेख व तत्मतिष्ठित अनुमानपरंपरा 
ह्या दोहोंवर असल्यामुळें त्या पुराव्याशीं न जमणाऱ्या 
वाड्ययीन पुराव्याविषयीं ते स्पष्ट अनाद्र व, औदा- 


ल न्य दाखवितात, निरनिराळ्या प्रकारच्या पुराव्याच्या 
बळाचा तत्त्वनिणेय करण्याचा हा प्रसंग नव्हे म्हणून 


आक्षेपांचे निरसन 


आम्ही तो विषय येथेच सोडून देतों. क्षणभर राम- 
टेकर्चे रामगिरीशीं ऐक्य मान्य केळे तरी एक प्रश्न 
अनिणींतच राहातो. तो असा कीं त्या ठिकाणंचा 
गोदावरीशीं संबंध कोणत्याहि प्रकारें येत नाहीं. आणि 
सर्व कवि तर रामनिवासादि क्रियांचा गोदावरी- 
परिसराश्लींच संबंध जोडतात. यावर कोणी अखे म्हणतील 
कीं रघुवशञांत कालिदासाने तर्स दाखविलें असलें तरी 
भघदूतांत गोदावरीचा नामनिदेश नाहीं. परंतु हे खरे 
असलें तरी त्यावर दुसरा प्रश्न असा उद्‌भवतो कीं 
मग त्याला पूर्वोक्त रामसहवासादि क्रियांची त्या पर्व- 
ताशीं मुद्दाम सांगड घालण्याची तरी काय जरूर होती ! 
ती घातली नसती तरी तेवढयार्ने काव्याला न्यूनत्व 
येत नव्हते. अर्थात काव्यरचना करतांना कवीनें मनांत 
नियुक्त केलेला पर्वत तत्कालीन सव शिष्ट जनांच्या मतें 
जो रामसहवासांने पावन झालेला म्हणून मानण्यांत 
येईल तोच धरावा लांगेळ आणि असा ठिकाणा एकच 
मानावा लागेळ ब तोहि गोदाबरीपरिसरांतर्गतच मानावा 
लागेल, आणि तसें मानल्यास रामटेक्चे माहात्म्य 
अति प्राचीन नसून ज्या गुसकालाचा म. म. डॉ. 
मिराशी इतका जबरदस्त अभिमान बाळगतात त्या 
काळांतच त्याची उत्पत्ति झाली असावी असे मानावे 
लागेळ. आणि तें माहात्म्य प्राचीन परंपरेवर अधिष्ठित 
नसल्याने इतर माहात्म्यांप्रमाणे बनावटच (001॥९:- 
1) समजावे लागेल, 


आमच्या पूर्वीच्या लेखाची जी पुरवणी करण्याची 
आमच्यावर न्याय्य जबाबदारी होती ती येर्थे संपळी 
असे मानून भूमितिकारांच्या परिभाषेत (२, घ. 17). 
( ९००१ 1७६ 1)९1108(78एतेपपा “ यत्साध्य- 
मासीत्तत्सिद्धम्‌ ) अर्से ल्हून ह्या विषयाची येर्थे रजा 
घेतो. फक्त नवीन कांहीं उपलब्धि झाली तरच तिचा 
विचार करण्याचें अभिवचन नवभारताच्या वाचकांस 


देतो. 


३७ 


श्री. गं. वि. नेळूकर , 
माधवांची कविताः एक 


माघब केशव काटदरे ऊर्फ कवि माधव ३ सप्टे- 
बर १९५८ रोजी दिवंगत झाले, निधन समयीं 
त्यांचे वय ६६ वर्षोचें होतें, लह्वानपणाप्रासूनच 
त्यांना कविता करण्याचा छंद होता, गेल्या ५० 
वर्षोतीळ मराठी काव्याचा प्रपंच त्यांचे समोरच 
घडला, आशय व अभिब्यक्ति या दृष्टीनें झालेले 
बदळ त्यांनीं डोळसपर्णे पाहिलें, याचा परिणाम 
त्यांच्या काग्यनिर्मितीवर झाला, कान्यरचनेच्या दृष्टीनें 
त्यांनीं जुन्या व नब्या, दोन्ही पद्धतींचा अवलंब" 
केळेला दिसून येतो, त्यांची एकंदर कविता ७५ च्या 
आसपासच भरेल, कवि माधव हे कस्टम खात्यांत 
कारकून म्हृणून काम करीत होते, पण कस्टम 
खात्याच्या रूक्ष ब रटाळ वातावरणांत व फायलींत 
त्यांचें कविमन कधींच रमलें नाहीं. ते सदैव ऐति- 
हासिक कालांतच बाबरत राहिलें, तत्काळीन न्यक्तीशीं 
व प्रसंगांशीं त्यांचें पूर्ण तादात्म्य होत असे. त्यामुळे 
मस्तानी, जिवबादादा बक्षी, आपू गोखले, कान्होजी 
आंग्रे इ० सारखी न्यक्तिचित्रे सजीव स्वरूपांत वाच- 
कांच्या पुढें उभी करण्याचें सामर्थ्य त्यांच्या ठिकाणीं 
दिसून येतें, कळेसाठीं त्यांनी इतिह्वासाचा विपर्यास 
कचितच केळेला दिसेल, त्यांनीं कोंकणच्या सोंद- 
यानें आपल्या काब्यकामिनीला नटवलें आहे, 'कोंक- 
णच्या दंतकथा व लोककथा यांचा मार्मिक उपयोग 
त्यांनीं आपल्या काव्यांत केळेला आहे. प्रदीर्घ कथा- 
काग्य रचनेतील कथनकोशल्य हें त्यांच्या कवितेचं 
एक वैशिष्ट्य आहे, त्यांच्या एकंदर कवितांपैकी 


निम्म्या तरी कविता ऐतिहासिक स्वरूपाच्या 
आहित, 


अभ्यास 


माधबांची उपेक्षा 

एकोणीतान्या शतकाच्या उत्तराधात मराठी 
जीवनांत एक क्रांतीची लाट उसळली, तिचे पडसाद 
मराठी बाड्य़यांत उमटले, राष्ट्रीय कान्यनिर्मितीला 
जोरदार सुरवात झाळी. अश्या प्रकारच्या 
करवीत कोणी केशवसुतांना अग्रस्थान देतात, पण 


-राष्ट्रिय कवि या दृष्टीनें आद्यकवि म्हणून विनायकाची 


गणना केली जाणें योग्य होय, विनायकाचा काळ 
१८७२-१९०९ असा मानला जातो. के० माघव 
केशव काटदरे दे त्या दृष्टीनें नंतरचे. दोवेहि राष्ट्रिय 
कवि म्हणूनच ओळखले जातात, पण त्यांच्यांत थोडा 
फरकहि आहे, हें सुद्षमरोतीनें पाहिल्यास ध्यानांत 
येते, कवि माधव दे राष्ट्रिय कबि तर आहेतच 
पण त्याचबरोबर ते ऐतिहासिक कवीदि आहेत. 
राष्ट्रिय कवि म्हणून जी लोकप्रियता कवि विनायक, 
कवि गोविंद किंवा खातंतर्यवीर सावरकरांना 
मिळाली, तेवढी माधव कबींना लाभली नाहीं, त्यांची 
रसिकांकडून उपेक्षाच झाली. त्याला कारणेंहि अनेक 
आहेत, त्यांची चर्चा शक्‍यतो पुढील विवेचनांत 
येईलच, कवि माघव स्वतः प्रंसिद्धिंविन्मुख होते हे 
त्यांतील महत्त्वाचें कारण मानतां येईल, मराठी रसति- 
कांनीं आपल्या आवडत्या कवींचे आवर्जून कोठुक 
केलें नाहीं, असें नाहीं, पण हें भाग्य माघवांच्या मात्र 
वाट्यांस आलें नाहीं, त्यांची कविता चांगली असू- 
नहि केवळ प्रसिद्ध करवून घेण्याचे तंत्र न साधल्या- 
मुळें, कचऱ्याच्या टोपल्यांतच कशी पडून राही, 
याचें विवेचन कवि माधवांनींच एका लेखांत केलें 
आहे, ते वाचले म्हणजे खरोखर वाईट वाटतें., पणं 
जग हं असेंच आहे, त्याला कोण काय करणार ? 


माधवांची कविता.: एक अभ्यास 


* मस्तानी ? किंवा ' शनिवारवाड्यापुढें ह्या 
कविता दर्जेदार आहेत, पण माधवांना अश्या कवि- 
ताहि प्रसिद्ध करण्याकरितां अनेक संपादकांचे उंब- 
रठे झिजबावे लागले, महाराष्ट्राला कदाचित्‌ हा 
शापहि असेल कीं त्याला कांहीं ब्यक्तींची बूज 
सयांच्या मृत्यूनंतरच ठेवावी असें वाहूं लागते, 
साथिवान्या मृत्यूनंतर त्यांच्या काव्याकडे महा- 
राष्ट्राचे लक्ष अधिक रसिकपर्णे लागलें. निदान्‌ या 
रीतीनें तरी त्यांच्या कवितेचे गुणग्रहण होऊन योग्य 
तें श्रेय आपण कवीला दिलें पाहिजे. मुंबई विद्या- 
पीठानें माघबांची कविता २-३ वेळां एम. ए. ह्या 
विद्याथ्यीना अभ्यासावयास ठेवली हे ह्या दृष्टीने 
ठीकच झालें, कवि माधवांचें जीवन व त्यांची 
कविता यांचा अन्योन्य संबंध लक्षांत घेऊन कला ह्या 
दृष्टीनें त्यांच्या कवितांचे मूल्यमापन करण्याचा 
अल्पसा प्रयत्न ह्या ठिकाणीं करीत आहे, 


भाधबवांचें बाळपण व शिक्षण 

कवि माघवांचा जन्म १८९२ सालीं चिपळूणं 
तालुक्‍यांत शीर या गांबीं झाला, १९११ सालीं 
फायनळची परीक्षा पास होऊन ते मुंबईस आले. व 
कस्टम खात्यांत कारकून म्हणून नोकरीस राहिले, 
१९४२ सालीं ह्या खात्यांतूनं ते निवृत्त झाले, 
गेली. पंघरा वर्षे त्यांचें वास्तग्य चिपळूणासच होते. 
मालवणच्या साहित्य संमेलनांत ह्या वृद्ध साहित्यि- 
काचा सत्त्कारहि करण्यांत आला होता, १९१० 
पासून त्यांनी कान्यळेखनास सुरवात केली व 
मृत्यूचे बोलाबर्ग येईपर्यत त्यांचे लिखाण. चाळूंच 
होते. त्यांच्या * हिरवे तळकोंकण ? ह्या कवितेमुळे 
ते प्रसिद्धीस आळे. त्यांनी प्रामुख्यानें ऐतिहासिक 
कविता लिहिण्याचा . प्रयत्न केला. “ मी ऐति- 
हासिक कविता कशी लिहिली ह्या. त्यांच्या 
ज्योत्स्ना मासिकांतील ळेखांत, काब्यनिर्मितीकरितां 
त्यांनीं किती इतिहास संशोधन केलें होतें, ह्याचें 
विवेचन केळे आहे, ते जसें कवि होते, तसेच 


चिकित्सक इतिहाससंशोधकहि होते. गुप्तका- 
लीन सामाजिक स्थितीवर त्यांनीं चांगळाच. प्रकाश- 
झोत टाकला आहे, ' सत्याश्रय पुलकेशी? ही त्यांची 
शेवटची कविता होय. तिचें खरूपहि ऐतिहासिकच 
आहे. एकीकडे सरकारी नोकरीचा काच, अधि- 
काऱ्यांचा ज्ञाच, असें असतांनाहि आपल्या मनांतील 
ऊर्मी प्रगट करण्याचें कार्य माधवरावांनी उत्तम 
साधले, इतिहासाबद्दल त्यांच्या मनांत वसत असलेला 
जाज्वल्य अमिमान सरकारी बंधन पाळूनहि 
त्यांनी मोठ्या कौशल्यानें व्यक्त केला. कवि विनायक 
किंबा. कवि गोविंदाप्रमाणें प्रखर देशाभिमान ब्यक्त 
करण्याचें व खातंत्र्य प्रात्तीसव ललकारी ठोकण्याचें 
कार्य माधवांनीं ज्वलजहालतेनें केलें नाहीं हें मान्य 
करूनहि असें म्हणतां येईल कीं ऐतिहासिक न्यत्तींना 
त्यांच्या भाव-भावनांसद्द समूर्त करण्याचें कला- 
त्मक सामथ्ये त्यांच्या ठिकाणीं अधिक दिसते, 
कालाच्या उदरांत गडप झालेल्या, शत्रू , मित्र, शूर, 
नाहान भ्याड, लढवय्या अशा अनेक व्यक्ती त्यांनीं 
साकार फेल्या. त्यांच्या कवितांत विजयाचे तसें परा- 
भवाचेहि प्रसंग आहेत, * गोकलखॉ लडनेवाला ' ही 
कविता पराभवाच्या प्रसंगावरीलच भाहे. तरीहि 
तिच्यांतील भावसोंदर्य मनाला भारून टाकणारे भाहे, 
काळाला मेदून त्यांतला जिवंतपणा जाणवेल अशा 
न्यक्ति-प्रसेंग चित्रणांत माधवांचें कौशल्य दिसून येतें, 


काव्यरचनेंतीळ विविधता 

माधबांनीं राष्ट्रीय व ऐतिहासिक .कान्य-रचना 
केळी, तशी कोंकणांतील रम्य निसर्गाची वणन कर- 
गारी कविताहि केली. ऐतिहासिक घटनांत दडलेले 
उत्कट भावसौंदर्य त्यांना जसे दिलें, तसे कोंकणां- 
तीळ निसर्ग सौंदर्याने त्यांचें मन मोहरून गेळें याचा 
य त्यांच्या हिरबेतळ कोंकण, कुरू, सोनावळ, 
वितांत येईल, त्यांच्या 
विनोदी कविता, 
ब्यक्ती यांना 


प्रत्य 
हर्खेळ सबळ आंगरे आदि क 
कवितेची तिसरी शाखा म्हणजे 
खेड्यांतील जीवन व त्यांतील विक्षिप्त 


31 


नवभारत 


सचित्र करण्याचा प्रयत्न अक्या कवितांत केला आहे. 
के. रविंद्रनाथांच्या कांहीं कवितांचीं ब वेदांतीळ कांहीं 
क्रचांची त्यांनीं उत्कृष्ट भाषांतरे केली आहेत. थोड- 
क्यांत असं स्पष्ट दिसतें कीं माधवांची कविता 
जीवनाच्या विविघांगांना स्पर्शून गेली आहे, प्राचीन 
काळापासून तो वर्तमानकालापर्यंत त्यांची प्रतिभा 
झेपावत आळेळी दिसते, त्यांची एखादीच कविता 
आत्मनिष्ठ स्वरूपाची असून बाकी बहुतेक कविता 
बस्तुनिष्ट (०७०]९०॥४९ ) स्वरूपाची आहे, कांहीं 
कवितांत माधवांनीं आपली कान्यविषयक मतें व्यक्त 
केलीं आह्देत, त्यांच्या या मताघारेंच त्यांच्या कवि- 
तांचा विचार करणें इष्ट ठरेल, म्हणून त्यांचीं 
काब्यविषयक मरते प्रथम पारखून घेतली पाहिजेत, 
माधवांची काव्यविषयक भूमिका 

- माधव स्वतःचा उल्लेख कवि म्हणून न करतां 
शाहीर असा करतात. झाहीरगिरी ही चेतन्याची 
ऊ्जेस्वळ दिष्यझरी आहे असें त्यांचें मत होते, 
काब्य म्हणजे.कवीचें हृदयोद्धव गान या सर्वमान्य 
होणाऱ्या काव्यविषयक जाणिवेबरोबरच “ आपणांस 
शाद्दीरांची परंपरा पुढें चालवावयाची आहे, शाही- 
राचें गीत म्हणजे रंडागीत नन्हे, देशास्तव ज्यांनीं 
आत्मसमर्पण केलें त्यांच्या गुणगानास्तव शाहीरांचें 
कवन आहि !? अश्या प्रकारचे विचार माधवांनीं 
कांहीं कवितांतून मांडले आहेत व त्यांतून त्यांची 
काब्यविषयक भूमिका स्पष्ट होते, माधबांनीं कविता 
ही चेतन्यनिर्मितीची साधनशक्ति आहे. अहे 
ग्रहीत धरलें होते, केवळ कळा किंवा * करुनियां 
कान्य मनांत गुंगतें ? ही भूमिका माघवांना मान्य 
नव्हती, कलाहष्ट्या सुंदर ठरणाऱ्या कांही कविता 
माधबांनीं लिहिल्याहि आहेत, परंतु काब्यप्रयो- 
जनांत माधव कवि कवितेला साधनरूप मान- 
तात यांत तिळमात्र शंका नाहीं, कविता साधन 
मानली कीं विशिष्ट ध्येयाचा पुरस्कार करण्यांतच 
तिंची शक्ति खर्ची पडते, तिळा प्रासंगिक खरूप 


हि. 


प्रात्त होते. एखादाच असा प्रतिभासंपन्न निघतो की 
जो तात्कालिकांतील तात्कालिकत्व व त्यापार्ठीं दड- 
ठेलें शाश्तरूपीं अथांग मानवी जीवन यांचा कोश- 
त्यानें समन्वय घडवून आणूं शकतो कीं ज्यामुळे 
प्रासंगिकालाहि चिरंतनत्व प्राप्त होतें. कवि माधवांच्या 
कवितांत असें कांहीं झाळे आहे कां हें पहाणें 
आव्यक आहे, दुसरें असें की कान्य हें हृदयाचे 
गान आहे असें जेव्हां माधव कवि लिहितात तेब्हां 
काब्यखरूपाविषयीं ते मोठा विचार सांगतात यांत 
शेकाच नाहीं, परंतु स्वतःच्या अंत!करणांतील भाव- 
भावनांना-गानाला कवि माधवांनीं महत्त्व दिलें नाहीं 
असें दिसतें. आपलें व्यक्तित्व समष्टींत मिळवूनच 
त्यांनीं विचारप्रकटीकरण केलें, यामुळे भावकविता 
त्यांच्या कवितेंत कमीच आहे. परंतु जीवनांतळें 
रोमहर्षक प्रसंग, कल्पनासृष्टींत प्रत्ययाला येणारे 
सौंदर्यपूर्ण जग, निसरगोतून जाणवणारे उत्कट रोंदर्य 
यांवर माघबांनीं कविता लिहिळी आहे. ती उत्कट 
व सुंदर ठरेल अशी आहे, माघवांच्या ऐतिहासिक 
कवितेचे मूल्यमापन प्रथम करणें योग्य होईल, 
ऐतिहासिक कविता 

त्यांच्या ऐतिहासिक कवितांत शिवकालावर ४ व 
पेशवाई कालावर २७ कविता आहेत, यांत तारा- 
पुरचा रणसंग्राम, शाहुराजाचा उमराव, मस्तानी, 
जिवबादादा बक्षी, गोकल्खॉ, शनिवारवाड्यापुढें इ० 
उत्तम कवितांचा समावेश होतो, माधवांनीं ऐति- 
,हासिक कविता लिहितांना इतिहासांतील नाट्यपूर्ण 
प्रसंगांची निबड केळी आहे. पण माधवांची सर्वच 
ऐतिहासिक कविता राष्ट्रीय स्वरूपाची मानतां 
येईल कां ! याचा विचारहि केला पाहिजे, 
राष्ट्रीय ब ऐतिहासिक कविता 

राष्ट्रीय काग्य व ऐतिहासिक काव्य यांत काग्य- 
दृष्ट्या थोडासा फरक आहे, राष्ट्रीय काब्य व त्याचें 
स्वरूप या विषयांवर आतांपर्यंत अनेक विद्वानांनी 
आपले विचार मांडळे आहेत, आपल्या राष्टरचें 


अनुक्रमणिका 


माधबांची कविता: एंक अभ्यास 


पूर्ववैभव गाणारें, नवीन पराक्रमास प्रोत्साहन देणारे, 
पारतेञर्याबद्दळ खेद प्रदार्शित "करून स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या 
पयतन प्रशवत्त करणारें कान्य म्हणजे राष्ट्रीय कान्य 
अशी कल्पना प्रा, रा, श्री, जोग यांनीं मांडली 
आहे; तर श्री, माडखोलकर यांच्यामते राष्टीय 
भावना उद्दीपित करणारी कविता ती राष्टीय-कविता 
होय, त्यांच्यामते तुतारी सारखी सामाजिक कविता- 
* डळ, राष्टीय कविताच होय, ज्या कवितेच्यामार्गे 
जिवंत व स्वतंत्र राष्ट्राचें गुणधम उमे असतात तिला 
राष्ट्रीय काब्य म्हणावें असेंहि कांहीं विद्वानांचे मत 
आहे. माझ्यामते राष्ट्रीय काब्याच्या निर्मितीचेंप्र यो- 
भेव मर्यादित असतें, म्हणून तिची विपुल निर्मिति 
रराविक काळांतच होते. ऐतिहासिक घटनांचा वा 
पसंगांचा उपयोग करून त्यांच्या निमित्ताने आजची 
परिस्थिति, वातावरण यांची वाचकांना ओखळ करून 
देऊन त्यापासून आपण बोध काय .घ्यावयाचा हे 
सूचित करणें राष्ट्रीय कान्याचें स्वरूप होय. 
ऐतिहासिक कवितेचे प्रयोजन यापेक्षां थोडसं वेगळं 
आहे. ऐतिहासिक कवितेत ऐतिहासिक घटना 
साधनस्वरूप न राहर्ता साध्य बनतात. कवि 
माघवांनीं राष्ट्रीय कविता लिहिली आहे, तिर्चे स्वरूप 
मर्यादित आहे; पण अनुल्लेखाने टाळावें इतके मात्र 
यांचें काव्य जुजबी नव्हतें है टीकाकारांनी लक्षांत 
व्याबयास हृवे, त्यांच्या ऐतिहासिक काव्यरचनेमुळें 
त्यांचें मराठी कवींतील स्थान निश्चित झालें आहे, 
ऐतिहासिक कवितेंत राष्ट्रीय काव्यार्चे प्रयोजन 
असून त्यांत आणखी असें कांहींतरी असतें कीं ज्या- 
मुळें तिळा परथगात्मता प्राप्त होते, विनायकांची कांहीं 
कविता ऐतिहासिक स्वरूपाची आहे हें लक्षांत 
हि असे म्हणतां येईल कीं त्यांची पुष्कळशी 
कविता राष्ट्रीय स्वरूपाची आहे, तिचें स्वरूप स्फूर्ति- 
गानाचें आहे. राष्ट्रीय काग्याला बहर विशिष्ट काळां- 
तचच येतो. ही कविता साघन म्हणून योजिली जाते, 
साधन म्हणून कळेचा ज्यावेळीं उपयोग केला जातो 


न, भा, ६ 


त्यावेळीं सह्याजिकच ती शाश्वततेचा विचार न करतां 
परिस्थितींतल्या विशिष्ट संदर्भाला महत्त्व देऊ लागते. 
तिचें स्वरूप मर्यादित होतें तिच्यांतील संदर्भ परि- 
स्थितीनुरूप बलदणारा असल्यामुळें, तें तै वातावरण 
नाहींसे झालें कीं अशा राष्ट्रीय कवितेतील जीव हर- 
पल्यासारखा वाटतो, ओहोटी आली कीं नाव वाळूंत 
रुतावी व भरती आठी कीं पुन्हां तरंगावी त्याप्रमाणें 
परत तसें वातावरण निर्माण झालें कीं राष्ट्रीय कवि- 
तेत जीव आल्यासारखे वाटतें. पराक्रमी पुरुषांचे 
गुणगान, युद्धांचे वर्णन, ऐतिहासिक स्थळांकडे पाहून 
बाटणारा हर्षखेद, पारतंत्र्याबद्ददची चीड, सामा- 
निक दोषदशैन या व अश्या विषयांवर राष्ट्रीय 
कविता आपली गुजराण करीत असते. ह्या विषर्या- 
तील जिव्हाळा शाश्वत स्वरूपाचा नसतो. त्यामुळें 
राष्ट्रीय कवितेला मर्यादा पडतात, तिला साचेबंद 
स्वरूप प्रास्त होऊन कधीं बोघपर सूर तर कीं हुर- 
हूर ऐकूं येते. राष्ट्रीय कवितेच्या सामथ्योतील कच्चे- 
वणा व मर्यादा या स्वरूपाच्या आहेत. 
ऐतिहासिक व राष्ट्रीय कवितेला - 
आश्वतमूल्य कधीं प्राप्त होते 
हरपळेल्या ऐतिहासिक वातावरणाच्या निर्मितीच्या 
आधारें कवि जेन्हां विशिष्ट मूड न्यक्त करतो, तेव्हा 
नकळत तो भावकवितेजबळ येऊं लागतो इतकेच, 
जंजिरे विजयदुर्ग ऊर्फ वेरिया ही कविता वर्णनपर तर 
खरीच पण तिच्यांतहि असा एक मूड कवीनें निर्माण 
केळा आहे कौ ज्यामुळें तिची आवाहनाची क्ति 
ब कक्षा केवळ वर्णनपर कवितेपेक्षां अधिक 'ठरावी. 
इंभ्रेजी कदम किंवा जिवबादादा बक्षी या कवितांत 


त नाहीं. जीवनांतील विलक्षण 


हें साम्ये दिस जीबनांती 
नाट्याचें दर्शन ज्यावेळीं एकाद्या प्रसंगांत ( सोहराब 


व रुस्तुम या कर्थेतील प्रसंगाप्रमाणें ) असून सबंध 
मानवी मनाला आकृष्ट करील अशी ताकद त्या प्रसं- 
गांत असते, तेव्हां मात्र ती ऐतिहासिक कविता 
छेतिहासिकता न गमवतता कालातीत होऊं शकते 


-$4 


अनुक्रमणिका 


- नवभारत . .. 


ऐतिहासिक व राष्ट्रीय काब्याच्या मर्यादा आपण 
पाहिल्या, ऐतिहासिक ब्यक्ति वा मानचिन्हें यांचें 
गुणगान करून स्फूर्ति निर्माण करण्याचे कार्य ही 
कविता करीत असतांनाच ती जेन्हां न्यापक आवा- 
हृन करणारी असते तेव्हां तिच्यांतील ब्यक्ती केवळ 
ऐतिहासिक न रहातां त्या मानवी जीवनांतील ब्यापक 
मावप्रवाहांत उतरतात व त्यांना प्रतिकात्मक ( 87 ॥- 
फणा ) खरूप प्राप्त होतें. परंतु एक गोष्ट ध्यानांत 
घरली पाहिजे-ती म्हणजे ऐतिहासिक व्यत्तीला खत:- 
र्चे इतिहास-सिद्ध असे विशिष्ट खरूप प्राप्त झालेलं 
असते, त्यामुळें तिचें मनोवि-हेषण करतांना . ऐति- 
हासिकतेला अन्याय होण्याची शक्‍यता असते, किंवा 
धक्का न लावतां करणें अवघड असते, याच कार- 
णानें ऐतिहासिक मोठी न्यक्ति कादंबरीच्या नायक- 
स्थानीं सहसा येत नाहीं वा ती आली तर 
विषयाला मर्यादा निर्माणे करते, . उघ;काल कादं- 
बरी शिवंशांहीचा उत्कष दुशविणारी असली 
तरी शिवाजीला कादंबरीचा नायक न करितां 
नानासाहेबास नायकत्व देण्यांत हरिभाऊंनीं औचि- 
स्यचं दाखविलें आहे, म्हणून हीच दृष्टि समोर 
ठेवून असे म्हणतां येईल कीं ऐतिहासिक कवि- 
तेंतीळ ब्यक्ति ज्यावेळीं न्यापक आवाहून करतात, 
त्यावेळी ऐतिहासिक पोलादी कक्षेतून त्या बाहेर 
पडतात; पण ऐतिहासिकत्वाला बाघ न आणतां रसि- 
क्नाच्या मनांत सहसंवाद निर्माण करण्याचें सामर्थ्य 
त्यांच्यांत निर्माण होते, मरानी ही कविता 
आजहि मन हलवून टाकते, याचें कारण हेंच देतां 
येईल, ती कविता शाश्वत प्रेमबिषयाळा आवाहन 
करणारी असंल्यामुळे वाचकांच्या मनांत बाजीराव- 
मस्तानी यांना “ प्रियकर प्रेयसीचे स्थान प्रास ददोते.? 
आपल्याच भांबजीवनाचें अंग ती कविता ३ 
लागते, तेव्हांच . ऐतिहासिक कवितेला झाश्वत- 
मूल्यांचे स्वरूप प्राप्त होऊं लागते, माधवांची 
“मस्तानी? बौंची कमळा “गडकऱ्यांची' * कृष्णाकांठी 


श्र 


कुंडळ ? ह्या कविता आजहि आवाहन करणाऱ्या 
ठरतात, यांचें कारण हेंचे देतां येईल. तथापि एक 
गोष्ट ध्यानांत घरी पाहिजे ती म्हणजे मस्तानी- 
सारखी स्त्री ऐतिहासिक असली तरी बाजीरावाचे 
सिद्ध ऐतिहासिक ब्यक्तितव व मस्तानीचे व्यक्तित्व 
यांत फरक आहे, मस्तानी भोंवतीं दंतकथा, प्रणय- 
कथा व चमत्कृतींचे वल्य ' निर्माण झाळें आहे, 
तिच्याविषयी जी गुढता व अस्पष्टता शिक राहिली 
त्यामुळें मस्तानीचे न्यक्तित्त्व अधिक लवचिक बनलें, 
त्यामुळें ळेखकाळा चित्रणाली हवे तसें स्वातंत्र्य 
मिळालें, हीच कविता बाजीराव मस्तानीला उद्देशून 
लिहितो आहे या घाटणीनें लिहिळी असती तर 
तिच्यावर एवढ्या मर्यादा पडल्या असत्या कीं 
बाजीराबाच्या व्यक्तित्वाशी फाजील स्वातंत्र्य घेत- 
स्याचा ठपका ळेखकावर आला असता. * 
माधवांच्या ऐतिहासिक कवितांचे 'मूल्यमापन 
वरील विवेचन लक्षांत घेतळें तर माधवांच्या 
कांही कविता कलादृष्ट्या समर्थ ठरतात, इंद्रोजी कदम, 
गोकल्खॉ, जिवबादादा' ह्या. कविता ऐतिहासिक 
ब्यक्तींवर ,भसूनहि त्यांचें सामर्थ्यं मर्यादित ठरतें. 
विषयाळा ऐतिहासिकतेची मर्यादा असूनहि माधवांनीं 
कांहीं 'कवितांत चिरंतंनत्व <आणलें आहे, ' शनिवार- 
वाड्यापुढें 7 या कवितेत कनीची शोकाची भावना 
इतक्या प्रभावाने मिसळते की न कळत ती कविता 
चतच्या मनांत हूरपल्या श्रेयाची भावना 
निर्माण करून जाते, जंजिरे विजयदुर्ग ऊर्फ घेरिया 
या कवितेभोंवतीं उत्तर-पेशवाईतील वैभवाचें वाता- 
वरण रेंगाळतांना दिसतें, ' परंतु कबिताविषय एकोद्या 
निसर्गकवितेंतीळ तपशीळा प्रमाणें ताजा वाटतो. 
सागराच्या पाश्चभूमीवर रेखाटलेल्या किल्ल्याचे, ब 
निसर्गाचे चित्र, माघब्रांनीं एवढ्या कौशल्याने रेखा- 
टळे आहे कीं एक रुचिर भाववृत्ति निर्माण करण्यांत 
कविता यशस्वी ठरते; ८ शाहूराजाचा उमराव -व॑ 
पर्याचा द्रारा वाचकांच्या मांत घर करून रहातो. 


माधबांची कविता .::"एक अभ्यास 


“ तारापूरचा रणसंग्राम ?. या विषयांतच विलक्षणे 
व भरलेळें आहे, ते नाट्य कत्नि अशा कोल्यानें 
करतो कीं वर्तमानाची जाणीव नाहींशी. होऊन 
क त्या काळाशीं समरस पावून तें हृद्य साग्र- 
त स्वरूपांत पाहूं लागतो, तुडुम, ठुड॒म 
ऱ् टा ओळीच्या नादानेंच युद्धांचें वीरश्रीपूर्ण 
वी न थरारून टाकणारे वातावरण निर्माण 
घेऊ ड्‌ तिह्ासजमा  शालेठें समरप्रत्यक्षाचें रूप 
न पुढें उभें ठाकते, नाटयमयतेनें विस्मयाची 
भोक्ता निर्माण होते, वीरश्री चढते व आपल्याच 
पूंवैजांचा पराक्रम असल्यानें .अभिमानाचें' मरते येते 


भस्तानी ब मोऱ्यांची मोहना 


माघवांची अनेक रसांत न्हाऊन निघालेली 


क हा व 
विता म्हणजे मस्तानी होय, त्यांत वीररस, भया- 


नक, शृंगार, करुण अश्या अनेक रसांचे सुंदर 
संमित्रण झाळेळें आहे. ती ऐतिहासिक तर आहेच 
पण या कवितेत ऐतिहासिक काल मेदून पलीकडे 
झेप घेण्याच माघवांचें ठामर्थ्येहि दिसून येतं. बाजी- 
रावावर नितांत प्रेम करणाऱ्या मस्तानीच्या मनांतील 
भावतरंग माधवांनीं हृदयस्पक्षी रीतीने टिपले 
आहेत, बाजीरावाची पहिळी मेट, डशदृष्ट, मेम- 
समपैण, मस्तानीचे बाहय सौन्दर्य, पुण्यांतील तिची 
वागणूक, विरह्द वगेरेचें वर्णन बांचकांचे मन 
मोहून टाकतें, त्यांची पहिळी मेटच कवीच्या शब्दांत 
पाहण्यासारखी आहे, त 
५ घ्राशित होती, * होती द्रवमय माणिक * सोनेरी सांज 
अंगावरती चढवुन सारा सोनेरी साज ! 
सोनेरी किरणांत तियेच्या चमकावित भाला , 
दिल्हयी, दिल्पाक मोहरा दख्खनचा. आला |”, 
तिच्या सोंदर्याचें तसे तिच्या वीरत्वाचेंहि वणन कवीनें 
केलें आहे, ह 
: “ ओळखिली तूं अजुन न पुरती परंतु मरानी 
हें बुंदेळी, नन्हे दिखाऊ दख्खनचे पाणी । 


अनुक्रमणिका 


शडे 


< अशा डौब्दांतच ती ताईबाईला सांगते. मस्ता- 
नीच्या. रूपसौंदर्योनें व भावसौंदर्यानें ह्या. कवितेला 
ब्ररेच उच्च स्थान प्रास झालें. असताच प्रेमाचा चिरंतन 
विषय असूनहि * मोऱ्यांची' मोहना? सारखी कविता 
अयशस्वी ठरते; ती, तिच्यांत आलेल्या चमत्कृतीमुळे 
ब आस्वाद्यता प्रा्त न होणाऱ्या अद्‌मुत कलाटणी- 
मुळे. “ प्रानपतचा सूड, १ छत्रपतींचे पत्र, * शिव- 
काळीन रायगड ? इ. कविता ठराविक्र सांच्याच्या 
असून त्यांचे स्वरूप ऐतिहासिक कान्यघाटणींपेक्षां 
राष्ट्रीय कवितेकडे अधिक झुकणारें वाटतें. कान्यदृष्ट्या 
ह्या कविता कमी दर्ज्याच्या वाटतात, 
भाधर्वांच्या अन्य यझास्व्री कविता 
इतिहासाला मेवून' पळीकडे जाण्याचे सामर्थ्य 
मांधवंकवींत कसें आहे याचा विचार झाला. आतां 
त्यांच्या एतिहासिक कवितांशिवाय इतर कांहीं यशस्वी 
कवितांचा परामर्ष ध्यावयाचा आहे. अद्या कवितांत्र 
हिरवें तळ कोंकण, संत ठुकाराम ब एका रात्रीची 
गंमत या तीन कविता प्रमुख होत, पहिली निसर्गपर 
असून दुसरींत करुणरसपूण अशा जीवनसाट्याचं 
चित्रीकरण आहे, तिसरी अदुभुतरम्य स्वरूपाची आहे. 
“हिरबें तळकॉर्कॅण? ही कविता म्हणजे केवळ निघगी- 
तील तपश्लील टांचण करून शेजारीं शेजारी मांडून 
ठेवला आहे, अश्री 'जर कोणाची कल्पना .असेल 
तर ही कविताच त्याला समजली नाहीं असे म्हणावें 
लागेल, विविध करवत विविध विलासांनीं क्रीडा 
करणाऱ्या रंगरूपगंधाच्या संवेदनांनीं बहरून जाऊन 
रसक्रीडा करणाऱ्या, कोकणच्या, मदालेत्त वनश्रीचे 
लोवण्य़पूर्ण व कलारूप चित्रण स्हणजे ही कविता 
होय, निसगोतीळ सारा तपशील सजीव करून कवीनें 
त्याच्यांत अ भावस्पर्शी नातें. निर्माण केलें आहे, 
त्यामळे सबंध निसर्गवर्णनाची एक सौंदर्याकृति 
निर्माण होते व भावनेने सुगंधित होऊनं जाते. तर्या 
निसगोत जांदूची पावरी वाजविणाऱ्या पुष्पवनांतील 
प्ररी आहेत, आंबळी, लांमळी, रैंबरी या खेळकर 


नवभारत 


मेत्रिणी आहेत, त्याचबरोबर शिताबाईच्या हातचे 
गोड पोहे, रागाने दूर केंकून, देणारा बाईलवेडा 
कवडाहि आहे, आंब्रा, चिंच. रातंबीहि आहेत. 
पण त्यांच्यांत गोड नात्याचें एक विश्व कवीला सांप- 
डे. रातांबी नदीकिनारी जाऊन राहिली आहे 
कारण - आंब्याने तिला चकवून चिंचेशीं प्रेमालाप 
चालविळे आहेत. हा अपमान कोणत्या मानिनीला 
सहन होईल ? 
“कोठे चिंचेबर शठ आंबा करो शीतळ सांडली 
म्हणुनि कोपुनी. नदी किनारी रातांबी राहिली” 
ह्या ओळींतील गोडवा पहाण्यासारखा आहे, 
केवळ वर्णनपर असें स्वरूप न राहतां, सबंध तप- 
शीळ ताजा, जीवंत बनतो, भावनेत व सौंदर्यात 
न्हाऊन निघतो. त्या त्या तपशीलाचें न्यक्तितत्व जीवंत 
करून ब मनोरम कल्पनेनें नटवून कवि जेव्हां शब्दां- 
कित करतो, तेन्हां मन आल्हादून जातें. मानवी 
जीवनांतील भावप्रधान गोडवा निसगोतहि कता 
नांदतो हे मनबवांच्याच शब्दांत पहाण्यासारखे आहे, 
“लज्जारंजित नवयुवतीच्या कोमल ग्रालांसम 
रंगुनि काजू , भरळे त्यांनीं गिरिडोंगर दुर्गम, 
तिथें मंडलाकार मनोहर नर्तन आरंभुनी 
रुठल्या सखिची घुमत पारवा करतो समजावणी | 7 
निसगौत मानवी भावनांची अनुभूति घेणारे 
माधवकवि आपल्या कवितांत अदूभुतकथांचा, लोक- 
कथांचा कौशल्याने उठ्छेख करून तिच्या रसास्वादांत 
वेगळीच लज्जत आणतात, त्याचा प्रत्यय - 
“ झिम्मा खेळे कोंकणचा तो चपाळ म्हणती मुळी 
६ गळे वसंतीं टपटप जेव्हां आंब्याची डहाळी | ५ 
अशा ओळीतून येतो, शिताबाईच्या गोड पोह्यांचा 
उल्लेख वर आलाच आहे, परीकथांचें मोहक वाता- 
चरण असलेली, ' एका रात्रीची गंमत *सारखी कविता 
मराठींत दुर्मिळच, अदूभुताला वास्तव करण्याचें व 
कल्पनारम्य वातावरण आस्वाय कर 


ण्याचे माधवांचे 
कौशल्य अशा कवितांत प्रामुख्याने प्रत्ययाय येतें. 


४४ 


$* आटपाट नगरांतील ? कहाणी ही अशीच चमत्कृति- 
रम्य कविता. आहे, 
संत तुकाराम 

संत तुकाराम ही कविता म्हणजे अंतःकरण 
पिळवटणाऱ्या प्रसंगाचे प्रत्ययकारी आविष्करण 
भाहे. खवळलेला दर्या, तुफानी वादळ, दगडांच्या 
वर्षावासारखा कोसळणारा पाऊस आणि दुर्यावरल्या 
राक्षसी लाटांच्या तडाख्यांत सापडलेली बोट, प्रत्य- 
क्षांत जाणवाबींत अश्या प्रमाबानें माधवांनीं उभीं 
केळीं आहेत, निसर्गमानबांतील अखंड चाळू अत- 
छेळे कारुण्यपूर्ण उमर, ह्या कवितेत सुमू्त झालें 
असल्यानें कवितेचा आझ्य ब्यापक व सखोल बनतो, 
त्या भयानकतेत ' कवीनें अदूभुताची छटा मिसळवून 
निळावंतीला एका दुष्ट चेटकिणीर्चे स्वरूप प्राप्त 


केरून दिलें आहे, कवि माधवांच्या कल्पकतेर्चे हे 
द्यो र 


उत्तम रंगून अनेक 
आहे. रतपूर्ण 
ष्कारहि कलाप्ण 
जाणवावें अशी 
स्ठुत्यच आहे, 

त्याचा हेलकावा 


रसांचे संमिश्रण कवीनें साघळे 
आश्याप्रमाणें कवितेचा आवि- 
आहे. समुद्राच्या लाटांचे हेळकावणें 


काय पण मराठी स्वत:च्या तेजानें 
चमकून दिसतील, या विषयीं शंकाच नाहीं, 
अरबांचीन मराठी करवीत माधवांचें स्थान 

कवि माधवांच्या राष्ट्रीय, 


ऐतिहासिक व इतर 
कवितांचा सांगोपांग विचार 


केल्यानंतर आपल्या 


माधवांची कविता : एक अभ्यास 


लक्षांत सहज येईल कीं माघवांनींहि कान्यदेवतेची 
आराधना यथातांग केळी आहे, पण दुःखाची गोष्ट 
अशी आहे कीं ज्या ज्या वेळेस राष्ट्रीय कवितेचा 
पे कवींचा उल्लेख केला जातो, त्या त्या वेळेत माघ- 
वांचा उल्लेख टाळण्याकडेच आमच्या टीकाकारांची 
पत्त दिसून येते. माघवांनीं राष्टीय स्वरूपाची 
कविता तर लिहिली आहेच, पण ऐतिहासिक कवि- 
ताहि त्यांनी लिहिली आहे. त्यांच्या पुष्कळशा 
कवितांत राष्ट्रीय ब ऐतिहासिक यांचें संमीश्रणहि 
उत्तम प्रकारें साघळेळं झाहे. ऐतिहासिक प्रसंगांचा 
उपयोग केवळ साधन म्हणून न करतां साध्य म्हणून 
झालेला आहे, कवि माधवांनीं राष्टीय कान्य स्वरू- 
पाची रचना तर केलीच पण तिर्थच न थांबता 
माधवकबींनीं पुढें जाण्याचा प्रयत्न केला हा माझ्या 
विवेचनाचा मुख्य आशय आहे, हे वाचकांच्या 
लक्षांत आलें असेलच, राष्ट्रीय कवितेला परिस्थिती- 
नुरूप कश्या मर्यादा पडतात हें मी वरती स्पष्ट 
केळेंच आहे, पण ह्या मर्यादा ओलांडून जाणारी 


कि. ३ रु. 


मिळण्याचें ठिकाण - 


चिटणीस , प्राज्ञपाठझयाळा मंडळ, बाई, 


, 
ची 


व्यापक आवाहन करणारी कविता निर्माण 
होऊं शकते कीं नाहीं ह्याविषयी कांहीं विचार माड- 
ण्याचा प्रयत्न येथे केला आहे, त्यांच्या कवितांतील 
आशय ऐतिहासिक तर आहेच पण तिचे आवाहन 
ब्यापक खरूपारचे आहे. माधबांच्या कवितेत प्रसाद 
असून नादमाधुर्बहे भरपूर आहे. शब्द व अर्थ 
यांचा सुंदर मेळ त्यांच्या कान्यांत दिसून येतो. त्यांची 
वर्णनशैळी कथनकौशल्य वाखाणण्यासारखे आहे. 
माधवांनीं विविध प्रकारची काब्यरचना केलेली आहे, 
माधवांच्या काग्याचा अभ्यास व त्यांचे काव्यदृष्ट्या 
मूल्यमापन करण्याचा हा अल्पशा प्रयत्न आहे, 
अर्वाचीन मराठी करवीत कवि माधवांचें स्थान बरेंच 
वरचे आहे अर्ल म्हणण्यास प्रत्यवाय नसावा, असंच 
त्यांच्या कान्याचें स्वरूप आहे. त्यांच्या . कवितेची 
उपेक्षा करण्यांत मराठी रसिकानें फारच मोठी चूक 
' केळी अखे म्हटल्यात शन बावर्गे ठरणार नाहीं. ते 
जसे शाहीर होते तसेच श्रेष्ठ दर्जाचे. कवीहि होते. 


[ जि. उ० सातारा ] 


४५ 


श्री. भा. पं. बदिख 
स्पिनोझा 


स्पिनोझा हा इ. स. च्या १७ व्या शतकांत 
होऊन गेलेला फार थोर पाश्चात्य तत्त्वश्ञ होता, 
त्याच्या शिकवणुकी प्रमाणेच त्याचे जीवनहि स्फूर्ति- 
पद आहे. तो तत्त्वज्ञ होता एवढेंच नव्हे तर, 
त्याच्या ठिकाणीं उदात्त शील, खतःच्या विवेंकास 
परटलेल्या तत्त्वाविषयीं कणखर निष्ठा व स्वातंत्र्याची 
प्रीति यांचा त्रिवेणी संगम झालेला होता, तो जातीने 
ज्यू होता. जातीकरितां व त्यानें मांडळेल्या सिद्धांता- 
करितां त्याचा छळवाद झाला. परंतु अभंग धैर्य 
राखून त्यानें संपत्तीची, मानाची व सवंग लोकप्रिय- 
तेची पर्वा केली नाहीं. आपल्या तत्त्वांपासून रती- 
मात्रहि न ढळतां निर्भयपणें त्यानें गरीबी व एकांत. 
वास पतकरिळा. मोजकेचे पंण महत्त्वाचें ग्रंथ लिहिले. 
कांहीं जिव्हाळ्याच्या अश्या मोजक्या स्नेह्यांनीं 
तात्त्विक चर्चा पत्रद्वारें केळी, त्यास शांतपणे मार्मिक 
' उत्तरें लिहिलीं. त्याच्या सतःच्या ह्यातींत त्याच्या 
तत्त्वचिंतनाची महती. आकलन केली गेळी नाही. 
त्याच्या, विचाराची पातळी. नीट न समजल्यामुळे 
त्याच्याविषयी अनेक गेरसमज निर्माण झाले, 
नोव्हालिस या जर्मन कवीनें “ ईश्वरी प्रेमानें उन्मत्त 
असलेल तत्त्वज्ञ” असें नामाभिधान ज्या स्पिनोझास.. 
दिलें, त्याची अवहेलना त्याच्या हयातींत एक भयंकर 
नास्तिक विचाराचा मनुष्य म्हणून झाली. स्पिनोझा- 
च्या पश्चात्‌ सुमारें एक शतकाने त्याच्याविषयी 
आदरभाव उत्पन्न होऊन त्याच्या अंथांचा अभ्यास 
आस्थेने होऊं लागला, प्रख्यात जर्मन कवि ग्टेनें 
त्याजवर स्तुतिसुमने उधळलीं. कोलरिजनें स्पिनोझा- 
च्या “ नीतिशासत्र ” या ग्रंथाची गणना बेकनच्या 
(11 विंदयेची अमिंबुद्धि श्व कँटच्या 71 सुद्धुद्धीची भै 


४६ 


* स्पिनोझाचें जीवन 
. देश 


_झाचा जन्म अमस्टरडॅममध्यें 


मुळें 


मीमांसा ” या भ्रेष्ठ ग्रंथांच्या मालिकेंत केळी. मॅथ्यू 
अर्नोल्ड सारख्या संयमशीळ व चोखंदळ लेखकानें 
आपल्या “ बायबल व स्पिनोझा ” या लेखांत म्हटले 
आहे कीं ऐेटोनंतर इतका स्फूर्ति देणारा.व आदरणीय 
असा तत्त्वश्ञश दुसरा झाला नाहीं. चाळू, काळांत 
स्पिनोझाचें स्थान छेटो, कँट, हेगेल, ब्रॅडले यांच्या 
सारख्या श्रेष्ठ तत्त्वश्ञांच्या मालिकेत अढळ होऊन 
त्याच्याविषयी आदरभाव प्रकट होत आहे. 


सोळाव्या शतकाचे अखेरीस स्पेन व पोर्तुगाल 
ति होत असलेल्या छळास कंटाळून तेथील, ज्यू 
लोकांचे जथे हॉलंड देशांत याबयास सुरवात झाली. 
त्यांपैकीं पहिल्या जथा इ. स. १५९३. मध्यें अमस्टर- 
डॅम मध्यें येऊन दाखळ झाला, या जथ्यांतच 
स्पिनोझाचे आजोबा व वडील होते. स्पिनोझाचें 
घराणें संपन्न अशा व्यापारी मंडळींचे होतें. स्पिनो- 
नोव्हेंबर महिन्याच्या 


चोवीसाव्या  .तारखेस इ.स; १६३२ त झाला. 


तेथें हब 


मायमोनाइडस्‌ सारख्या , प्रसिद्ध 
कांच्या ग्रंथांचा परिचय झाला, 
त्यानें. ठेंदीन, स्पॅनिश, जर्मन, डच, पोतुगीज 
भाषा अवगत करून घेतल्या, रेच व इटालिअन 
भाषांचीहि थोडीफार ओळख करून घेतळी, स्पिनो- 
साच्या शिक्षकांपैकी मॅनसे वेन इखाएल नांवाचा एक 
हुषार शिक्षक होता, पोतुंगाळ देशांत रोमन, केंथा- 


धमेगुंरूंनी चालूं केळेल्या नास्ितिकांच्या चौकशी. 


स्पिनोझा 


आ जो. ज्यूंना जिवंत जाळण्यांचा हुकूम झाला 
परंतु कांही दीडशेमध्यें.या. शिक्षकाचे वडील. होते,' 
(अन तरी युक्ती योजून ते आपल्या "कुटुंबासह 
कळ अमस्टरडॅमंला येऊन राहिले होते. स्पिनोझा 
ह-७ वर्षांचा झाला तेव्हां त्याचे वडील वारले, 
पा मागे त्यांच्या संपत्तीचे वारस तो ब त्याची 
कसिन बहीण अशी दोघेंच राहिली होतीं. सर्व संपत्ति 
तोही मिळावी अशी बहिणीनें कारवाई केली, 
तनन बळ न्यायपक्षासाठी स्पिनोझानें दावा मांडून 
व परंतु नंतर निस्पृह बुद्धीनें ती सर्व संपत्ति 
न्य बडिलांचा एक बिछाना आपणांकडे ठेवून 

प बहिणीचे हवालीं केळी | व खेच्छेनें गरीवी 
पच पुढील आयुष्यांत खत:चे भ्रमावर-दुर्बि- 

च्या कांचा वगैरे तयार करून आपला उद्र- 
निर्वाह केला, र 


घा्मिक बाबतींत स्पिनोझानें खतंत्र अम्यास करून 
आपलीं मतें बनविली होतीं. बायबलमध्ये 
गोष्टी व विज्ञान आणि तर्क यावरून निघणारी अठ- 
माने यांचा मेळ बसणें दूरापासत आहे. असें त्यास 
वाटूं लागलें व तीं मतें तो निःशंकपणें बोळून दाखवी. 
तत्कालीन सनातनी ज्यू मंडळींच्या कांनी हीं मते 
शेल्यावर त्यांना भय वाटलें.. हीं मतें सोडून देण्या- 
बद्दल त्याचें मन वळविण्याचा प्रयत्न करण्यांत आला, 
ते मोठी रक्कमहि लांच म्हणून देण्याची तयारी 
ंशविळ गेली, . परंतु स्पिनोझा या मोहास बळी 
पडला नाहीं. शेवटी इ. स. १६५६्या जुळे महि- 
त्यांत त्यास ज्ञातिबहिष्कृत व्हावें लागलें, 
त्याचें .बय २४ वर्षाचे होतें. स्पिनोझास अँमस्टर- 
व 'सोडावें लागलें, तो नजीकच्या एका खेड्यांत 
जाऊन राहिला. त्यानें , आपल्या आयुष्याचे ध्येय 
तस्वचितन हेंच निश्चित केलें, निर्वाददासाठीं कोणाची 
धाचना.नं करतां कांचा घासण्याच्या उद्योगावर उद्र- 
निर्वाह करण्याचा त्यानें निश्चय केला. तत्वज्ञानाची 
भावडं असणारे लहानसे मित्रमंडळ. त्याच्या भोंवतीं 


गोळा झालें. त्यांपैकीं ' एकजणानें. त्यास आपल्या 
संपत्तीपैकी बरीच 'पंपत्ति देऊं करून कांहीं.न करतां. 
सुखानें राहतां येईल अशी. व्यवस्था करण्याचें. मनो- 
गत प्रगट केलें; परंतु स्पिनोझानें त्यास मान्यता'दिळी 
नाहीं. खतः श्रम कलन मिळेल त्यांत. भागवणे, हेंच 
त्यास पसंत होतें, चार . वर्षे तेथें राहून इ. स, 
१६६०.मध्यें स्पिनोझा रिन्सबरर्ग या दुसऱ्या खेड्यांत 
जाऊन राहिला. तेथील, निवांत स्थानीं त्यानें बुद्धीची 
सुधारणा, देकारतेच्या तत्त्वज्ञानाचे विवरण, व नीति- 
शाद्रावरील प्रसिद्ध अंथांच्या सुरवाती'चा. कांहीं, भाय 
यांचे ळेखन केलें, ग 

सतराव्या शतकांत युरोपांत प्रवास करणें, ग्रंथ 
प्रसिद्ध करणें या गोष्टी, सोप्या नव्हत्या. ज्ञानाच्या 
प्रसारास साहाय्य करणाऱ्या-संस्थाहि. फारच थोड्यां 
होत्या. या परिस्थितीमुळे जिज्ञासूंना विद्वान. व्यक्तीशी 
पत्रव्यवहार करण्यावर अवल्बून- राहावें लागे. त्या- 
प्रमाणे कांहीं व्यक्तींनी आपल्या ताच्विक शेंकांसमा- 
घानासाठी स्पिनोझाशी पत्रव्यवहार चालूं * केला. 
देकार्त अगर लायबीनिझ या तत्त्ववेच्यांच्या पत्नव्यव“ 
राच्या संख्येच्या मानानें स्पिनोझाचा पत्रव्यवहार 
ओोडा आहे. पण तो महत्त्वाचा आहे. तो "त्यांचे 
पश्चात्‌ प्रसिद्ध झाला असून त्याच्या 
अनेक दुबोध स्थळांचे सुगंमतेने स्पष्टीकरण. होण्यास 


मदत करणारा आहे. 
सन १६७३ मध्यें स्पिनोझास हिडल्बर्गच्या 


विश्वविद्यालयांतील तत्त्वश्ञानाच्या प्राध्यापकाची जागा 
देऊं कण्यांत आली. परंठ. ती त्यानें नाकारली. 
आपलें विचारखातंत्र्य रतिमात्र कमी होऊं द्याव- 
याचें नाहीं, त्यास बाधक गोष्टी. खीकारावयाच्य़ा 


१६७६ च्या 
घडला. तो म्हणजे लायबिनीझ या. 
न्याची व स्पिनोक्षाची झालिळी मैट होय. दोघांचें 
खाव अगदी..भिन्न होते. लायबिनिझ हा. अनेक 


0-1 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


कामांत स्वतःस गुंतविणारा, संघटणाकुराळ, सत्तालो- 
खुप, लोभी, राजकारणी, दरबारीं. आवक ज्ञाबक 
करणारा, चालतां बोलतां ज्ञानकोशच, अनेक विषया- 
वर लेखन करणारा,. न्यूटननंतर युरोपांत जन्मास 
आलेला त्याच्या तोलाचां बुद्धिमान्‌ असा पुरुष होता. 
स्पिनोझाची ' वृत्ति त्याच्या अगदीं विरुद्ध होती. 
एकांतप्रियता, आत्मतृत्ति व जगाविषयी उदासोनता 
या गोष्टी त्याच्या अंगी .असून तत्त्वचिंतनावरच त्यानें 
आपलें सर्व सामर्थ्य एकबटून बुद्धीस फाटे फुटू दिले 
नव्हते. एक सुसंगत तत्त्ववरणी तयार करून 
तिच्यांत गर्मित असणारी नैतिक मूल्ये व्यक्त कर- 
ण्याचें ध्येयच त्यानें ख्रीकारलें होतें, अशा या दोन 
प्रख्यात परंतु परस्परमिन्न खभावांच्यां तत्वचितकांचे 
संवादहि तितकेच मोलाचे झाळे असतील, परंतु दुदे- 
बानें ते उपल्ब्ध नाहींत. खुद्द लायबिनीझनें त्याची 
वाच्यता केली नाहीं. | 

स्पिनोझाची प्रकृति मुळांत क्षयी होती, कांचा 
घासण्याच्या व्यवसायानें तिच्यावर अधिकच वाईट 
परिणाम झाला. पुढील वर्षींच म्हणजे सन १६७७ 
मध्यें फेब््वारीच्या २१ तारखेस त्यानें शांतपणे देह 
विसर्जन केला. त्यानें मार्गे ठेविलेली संपत्ति अगदीच 
थोडी होती- शंभरावर पुस्तकें, थोडीं कोरीव चिने, 
काचा घासण्याची हत्यारें ब कांहीं काचा पण 
यांच्याच जोडीस त्यानें आपल्या घेळ्या मेजाच्या 
कप्प्यांत ठेवलेली दौळत मात्र अमोल होती. ती 
म्हणजे त्यांचे हस्तलिखित ग्रंथ व पत्रव्यवहार होय, 
देकार्त आणि स्पिनोझा 

आद्चुनिक पाश्चात्य तत्त्वशानाचा जनक म्हणून 
फ्रेंच तत्त्वज्ञ देकात यांस मान दिला जातो. देकार्तनें 
मध्ययुगीन तत्त्वशान्यांची शब्दप्रामाण्याची परंपरा 
झगारून खतंःच्या विवेकबुद्धीवर तत्त्वज्ञानाची इमारत 
उभारण्याचा यत्न केला, स्पिनोझाचें विचारसरणीवर 
देकार्तचा फार. मोठा परिणाम झाळेळा आहे. 
स्पिनोझाहि शब्दंप्रामाण्य मानीत नाहीं, त्याच्या मते 


मानवी बुद्धीचा योग्य उपयोग. केल्यास अंतिम सत्य 
हें अगम्य रहात नाहीं, स्पिनोझा संशयवादी नाहीं 
अगर अज्ञेयवादीहि नाहीं. त्यानें आपल्या बुद्धीच्या 
जोरावर अंतिम सत्याचा पद्धतशीर आराखडा तयार 
करून तो भूमितीच्या पद्धतीनें आपल्या “ नीति- 
शास्त्र ” या ग्रंथांत मांडला आहे, “ ग १0 1०6 


ए788प॥8 0 1876 त8600ए९1'९त ॥॥७ 70९७0 


001०0५०0७५ ७६ 1 ए७०फ «ण य प्णतशा- 


४८७ते 1९ ९ 008 १-._ (मी सर्वात उत्तम 


ततत्वशानाचा शोध केला आहे असें मानीत नाहीं 
परंतु मला खरें तत्त्वज्ञान समजलें आहे हे मात्र 
मला माहीत आहे ) असें त्याने आममप्रत्ययाचे उद्गार 
काढले आहेत, 

देका्तच्या तत््वचितनाची प्रेरणा त्याच्या बौद्धिक 
संशयामध्यें होती, परंतु स्पिनोझाच्या तत्वज्ञानाचा 
उगम त्याच्या हृदयांत असलेल्या शाश्वत प्रेमविषया- 
च्या संशोधनाच्या तळमळींत आहे. “' बुद्धीची 
धारणा ” या निबंधांत स्पिनोझानें आपल्या संशो- 


व 


थनार्चे सार सांगितलें आहे. हे स्पिनोझाचें तात्त्विक 
आममतृत्तच म्हणतां येईल, 
ऐहिक सुखें ब शाश्वत सुख 

जगाचा अनुभव घेत असतां स्पिनोझास असें 
आढळून आलें कीं आयुष्याची चाळं राहणी व सर्व- 
सामान्य जीवनक्रमाची योजना यांत बदल केल्या- 
खेरीज शाश्वत सुखाचा मार्ग सांपडर्णे ' कठीण आहे, 
जगांत सामान्य मनुष्य तीन गोष्टींना महत्त्व देतो. 
संपत्ति, कीर्ति व विषयसुख, या तिन्हींत मनुष्याचे 
मन एवढें गर्क झालेलें असतें की याहून श्रेयस्कर 
गोष्टी आहेत काय याचा विचार करण्याची शक्तीहि 
त्यांचे ठिकाणीं उरलेली नसते, विषयसुखांत 
मनुष्य त्या आनंदानें बेहोष होतो. 
सो उदासीन बनून त्यांच तळ. पण ते सुख संपताच 
आणि कीर्ति याहि 


स्पिनोझा: 


मनुष्य अधिक 'उत्साहानें त्या अधिक मिळविण्याची. 
खटपट करतो, उलट अपयश आल्यास त्याच्या वांट्यास 
दुःखाची रास येते. कीर्तिसंपादन करण्यांत आणखी: 
असा एक दोष असतो कीं तिच्या मार्गे लागलेल्या: 
मनुष्यास आपलें जीवन इतरांच्या मताप्रमाणें बनवार्वे: 
लागतें, सामान्य माणसें ज्या गोष्टी मानतात तें त्यास 
खीकारावें लागतें व सामान्यांना न॒ रुचणाऱ्या गोष्टी 
त्यास चांगल्या असल्या तरी टाकाव्या लागतांत, 
यामुळें त्याची कीर्ति वाढली तरी ' मानसिक, अधो- 
गति होत असते. र्‍या परिस्थितींत या तिन्ही 
गोष्टींचा त्याग केला पाहिजे काय ! स्पिनोझा सांगतो 
कीं यांचा त्याग करण्याची आवद्यकता नाहीं, 
मानवी जीवनांतील त्यांचे स्थान ओळखलें पाहिजे. 
त्यांना अंतिम साध्य . मानणें चूक आहे. परंतु 
साधनें या दृष्टीनें त्याची किंमत करणें गैर नाहीं. 
स्पिनोझा हा केवळ संन्यसतव्रृत्तीचा पुरस्कर्ता नाहीं. 
जीवनांतील सुखांची रुचि संयमशीलतेनें 'चाखल्यास 
जीवनांत ताजेतवानेपणा निर्माण होतो व असा 
ताजेपणा निर्माण करणें हा सूज्ञतेचाच . भाग होय 
असें त्याचें मत होतें, तो म्हणतो- “ 16 18 006 
0५७ 0 & फां88 1101, 1..85ऊ', 00 उशीर 
षत एंटुण७९ 0100801 फां 110१९07916 
ष्ठ 8यपघ 850002 कात ' कांगाताष्ट; 
शां 8प666 हठशा 8. 90त ७९ 0९७प ण्य 


ड1९९ 01१०18, ' शॉपी ठाणठापशा, ' फाया 
पपा फां 8908 ते फां) ९ 0९8- 


ए'९.” जोपर्यंत संपत्ति, कीर्ति ब जगांतील सुखें हीं 
जीवनांतील साध्ये म्हणून मानलीं जातात तोंपर्थंतच 
तीं मनुष्याच्या शाश्वतसुखप्रात्तीच्या मागीत अडथळे. 
उंसन्न करतात, परंतु संयमशीलता राखून तीं केवळ 
साधनें आहेत हें ध्यानीं आणल्यास तीं सर्व इष्ट 
साथ्यास पोषकच ठरतात. 
सौख्यदायक वस्तूचे ज्ञान अवश्य : 

ज्ञानाचे तीन प्रकार- 
, 'मचुष्यास जें सुखसमाधान. मिळतें, त्याचा दर्जा 
ज्या वस्तूपांसून र्‍्यास, ते मिळतें. त्यावर अवलंबून 


न.भार 


असतो, ती वंस्तू अनंत, अपार असली , तर. सुख-, 
समाधानहि त्याच तऱ्हेचें मिळतें, अविनाश वस्तूवर: 
मवुष्य प्रेम करील तर त्यास त्या वस्तूकडूंन, सुखाचाः 
अखंड झराच त्याच्या, जीवंनाकडे. वाहू लागेल, परंतु: 
ज्यावर प्रेम करांवयाचें तिचें ज्ञान अगोदर व्हावयास: 
हवें. याकरितां स्पिनोझानें शानाची चिकित्सा केलीः 
आहे, त्याच्या मतें ज्ञानाचें तीन प्रकार असून ते. 
एकाहून एक वरिष्ठ आहेत. शानांचें हे तीन प्रकार 
म्हणजे: एकाहून, एक वरंचढ़ अश्या तीने पायऱ्याच 
होत, स्पिनोझानें या तिन्हीस कल्पना, प्रज्ञा व प्रतिभा 
गणाकष्टांण७यय, हि९980॥ हयते' ग याराणा ) 
अशीं तीन'नांवें योजिलीं आहेत, पहिल्या प्रतीचे 
ज्ञान हें सदोष व अपुरे असतें. इंद्रियगोचर असे: 
भिन्न भिन्न पदार्थ तें वैयक्तिक दृष्टिकोनांतून पाहाते, 
दुसऱ्या प्रतीच्या. शञानांत हे. मिन्न, पदार्थ भिन्न नसून: 
यांमध्यें कांहीं एक सुव्यवस्था आहे हें बुद्धीच्या: 
चक्षनें दिसत असतें. तिसऱ्या. व श्रेष्ठःशानांत सर्वोच्या, 
मूछतत्त्वावर दृष्टि जाऊन संपूर्ण सत्याचा साक्षात्कार 
होतो, दुसर्‍या प्रकारच्या शानाचा परिपाक म्हणजेच 
हें तिसरें ज्ञान होय. प्रतिभा ही भिन्न शक्ती. नसून, 
प्रशेचॅंच . परिणत खरूप होय. खतःसिद्ध व स्वयंद 
पूर्ण अशा संपूर्ण सत्याचें"शान म्हणजे" हें "परिणत. 
ज्ञान होय, 
' स्पिनोझाच्या परिणत प्रेशेचे फल म्हणजे त्याचे 
७७५ ( नीतिद्यास्त ) होय. ' अथाच्या नांवावरून: 
तो केवळ नीतिशास्त्रविषयक ग्रंथ असावा असें वाटतें; 
परंत तो तत्त्वज्ञानविषयक ग्रंथ असून त्याचा शेवट. 
श्रेष्ठ समाधान हें भ्रेष्ठ ततत्वशानावर कसें अधिष्ठित 
आहि हें.'दाखविण्यांत झाला आहे. .व त्यामुळें त्यास, 
वरील नांव दिलेळें आहे. कक , 
स्पिनोझाची आध्यात्मिक विचार-प्रणाळि  ; 
देकार्तनें आपल्या तत्त्वज्ञानाची सुरवात ' अह धं 
च्या संशयरहित अस्तित्वापासून केली. सगळ्या: ” 
संशय घेतां येईल पण संशय घेणाऱ्याबद्दळ घेतां येत; 


४९, 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


नाहीं. संशय घेणारा मी' हा निःसंशयपणें अस्तित्वांत 
आहे. या “ मी? ला अगर जात्याला दिसणारे 
जगाची सिद्धि करण्याकरतां मात्र त्यानें ईश्वराच्या 
प्रामाणिकपणाची मंदत घेतली. वास्तविक ज्ञाता 
म्हटला कीं, ज्ञेय जगत्‌ आलेंच, ही जोडी अविभाज्य 
आहें. त्यास बाहेरचा परमेश्वर आणावयास नको, 
स्पिनोझानें आपल्या तत्त्वचितनाची सुरवात संपूर्ण 
अस्तित्वापासूनच केली आहे, या संपूर्ण सत्यासच तो 
वस्तु अगर ईश्वर म्हणतो, जिचें अस्तित्व दुसऱ्या 
कशावर अवलंबून नाहीं ती वस्तु होय अशी वस्तूची 
व्याख्या देकार्तनें केली होती. तीच स्पिनोझानें 
ख्ीकारठी आहे. देकार्तनें ईश्वर, जड, चेतन अशा 
तीन वस्तु मानल्या. स्पिनोझानें अनेक वस्तु मानणें 
विसंगत आहे, कारण जिचें अस्तित्व खत:वर अवलं- 
बून आहे अशी वस्तु एकच असूं शकतें हे दाख- 
वून दिळे, वस्तूच्या वर दिलेल्या व्याख्येपासूनच 
तीन गोष्टी सिद्ध होतात (१) वस्तूच खतःचें 
कारण आहे, ती दुसर्‍या पासून उत्पन्न झांठी असें 
म्हटल्यास तिला वस्तूच म्हणता येणार नाहीं. (२) 
ती अनंत आहे, ती मर्यादित आहे असें म्हटल्यास 
ती दुसऱ्या वस्तूर्नी मर्यादित होऊन त्यांचेवर अवलं. 
बून आहे असें म्हणावें लागेल, (३ 


) वस्त एकच 
आहे, दोन आहे म्हटल्यास त्या एकमेकांस मर्या 


दित करतीळ आगि यांचें खातंय नष्ट होईल-- 
त्यांचें वस्तुत्वच नाहीसे होईल, 


याप्रमाणें वस्तु अगर अंतिम पदार्थ एक असून 
तो अनंत आहे, ईश्वर हा अनंत आहे, अनंत बस्तू 
दोन असूं शकत नाहींत. तेव्हां ही वस्तु म्हणजेच 
ईश्वर, स्पिनोझाची इश्वरविषयक कल्पना परंपरागत 
खिस्ती घमीतील कल्पनेहून भिन्न होती, विश्व म्हणजेच 
परमेश्वर, असें त्याचें समीकरण आहे, विश्व ही 
त्याहून मि्न अशा ईश्वराची निर्मिती असं तो मानीत 
नाहीं, विश्व ब ईश्वर यांचा विचाराने वेगळेपणा 
करितां येईल .ब दोदींत कार्यकारणभाव मानता येईल. 


७: 


पण तो मौतिकपद्धतीचा नसून तार्किक अनुमान 
पद्धतीचा आहे, त्रिकोणाच्या तीन कोनांची वेरीज 
दोन काटकोन असते हें जसें त्रिकोणाच्या मूळ 
स्वरूपावरूनच न्यायत: प्राप्त होतें त्याप्रमाणें मर्यादित 
वे विविध विश्व ईश्वराच्या खरूपावरूनच न्यायतः 
प्रास होतें. ईश्वराचे अगर वस्तूचे गुणधर्म अनंत 
आहेत पण मानवी बुद्धीस त्यांतील फक्त दोनच गम्य 
आहे. ते म्हणजे विचार ब अवकाशव्यापकता अगर 
चेतन ब जड हे होत. हे दोन्ही भिन्न नसून एकच 
होत. जगांतील सर्व चेतन अचेतन वर्ग या दोन्हींचे 
प्रकार होत. विचार, इच्छा इत्यादि मानुभधर्म ईश्वरास 
लावणें चुकीचे आहे, 1)०४ व ७०१ या दोहींत अक्षर- 
साम्य असलें तरी अर्थात महान अंतर आहे, त्या- 
प्रमाणें मानवी इच्छा व विचार ईश्वरावर लादण्याची 
अवस्था व ईश्वराची खरी अवस्था यांत आहे. 


या तात्त्विक बेठकीवरूनच स्पिनोझानें मानवी 
मनाच्या ख़रूपाचा ब मानवी जीवनाच्या नैतिक 
साफल्याचा विचार केला आहे. मानवी मनाचे खरें 
खरूप म्हणजे तें ज्याच्या चेतनधर्मांचा प्रकार आहे. 
तें इश्वरतत्त्व्च होय, मनांतील वासनांच्या आहारी 
जाऊन मनुष्य हा आशा, तृष्णा, पिपासांना बळी 
पडतो, पण या वासनेच्या मूळ रूपाचे म्हणजे वासना 
ज्याच्या त्या मनाच्या, मूळ रूपाचें म्हणजे, वर 
सांगितल्याप्रमाणें इश्वरतस्वाचें ज्ञान झाल्यानें मनुष्यास 
चासनावर विजय मिळविण्याचे सामर्थ्य प्रास होतें. 


सोक्रेटीसप्रमाणें स्पिनोझा हाहि शान म्हणजेच सद्‌गण 
मानतो. त्यामुळें ज्ञानविकासाबरोबरच मानवाचा 


शुणविकास अगर नैतिक उन्नति होते असें त्याचे . 
म्हणणें आहे, 

के्पना, प्रशा व प्रतिभा या ज्ञानाच्या तीन अवस्था 
मार्ग वर्णिल्या आहेत, त्यांतील तिसरी अवस्था सर्वै- 
श्रेष्ठ होय, या अवस्थेत जगांत इश्वर व इईश्वरांत 
जग दिसतें, या श्रेष्ठ ज्ञानांतूनच ईश्वरविषयक प्रेम 
निर्माण होतें. ही अबश्था म्हणजेच मानवाच्या 


स्पिनोझा 


ज्ञानाची ब नेति री 

ग्वेन नेतिक विकासाची परमावस्था, होय. हेंच प्रसंग येईल त्यावेळीं चैयक्तिक-दुःखप्रसंगाहून किती- 

च्या अ खरें अमरत्व होय, अश्या रीतीनें स्पिनोझा- तरी थोर गोष्टी विश्वात आहित त्याकडे तो तुमर्चे 

, ह आ शेवट या अमरपदप्रात्तींत होतो. लक्ष वेधील, दुःख व यातनांनी भरलें. मानवी 
यो. क स्पिनोझाबद्दल लिहितांना म्हट आहे. असे 

, सर्व थो प भे जीवन असलें तरी तें विशाळ विश्वाचा केवळ एक 

म र तत्त्वज्ञांत स्पिनोझा हा अत्यंत उदार आहे हे सांगून तो तुम्हा शिकवीळ 

म त्यंत गोड असा तत्त्वज्ञ आहे, त्याच्या विचार- कण आहे हें सांगून लो तुप ४ क्म 
रणींतीळ कांहीं गोष्टी तर्कास पटल्या नाहींत तरी भयाण नैराझ्याच्या बघिरतेंतून मुक्त होण्याची संजी- 


ज्यावेळीं तुमच री रि ९ 
यावर जगांत वागतांना मोठा घाल्याचा बनी हातीं देईल, 
तता 
कायासन 


८७१८७%१०७१०५%०४१०४२०४ प्र , 
ळ-ग्रन्थप्रकादान 


प्राज्ञपाठहा ळामण्ड 
वेदिक संस्कृतीचा विकास 


आजची भारतीय संस्कृती होय. भारतीय 


खरूपार्चे वणन या पुस्तकांत 
आणि मराठी भाषेंतील 


वैदिक संस्कृतीचें विकसित रूप म्हणजेच 

. संस्कृतीच्या जन्मापासून आतांपर्यंत झालेल्या 

अरे केळें आहे. वैदिक संस्कृतीच्या अभ्यासकास अत्यत उपयोगी 
९ अत्यंत अप्रतिम अक्ा प्रकारचें दे. पुस्तक आहे. 


किंमत ६ र. 


ग । घाई ( जि० उ. सातारा) २ 
विकल अशि 


५१ 


अनुक्रमणिका 


पुस्तक-परामर्दा - 


*““ज़य-मंगला,: ले. कवि यशवंत, अनुबोदक श्री, 
मरि, वेलणकर, प्रका राजकवि यशवंत सत्कार समिति, 
मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, मुंबई २, | | 
' भावबंधन नाटकांत बायको मिळविण्यासाठी जी 
अनेक अचाटकृत्ये करावीं. लागतील. अस घनड्यामाने 
महेश्वराळा सांगितलें त्यांत ' फार काय, आधुनिक नाटक- 
कारांप्रमागे भाषांतरहि करावे लागेल? असें एक वाक्‍य 
आदे. गडकऱ्यांच्यापुढे एक पाऊल जाऊन ठी, एस्‌. 
एलियट या प्रथितयश आंग्ल टीकाकाराने अस म्हटलें 
आहे कीं, 'काव्याचें भाषांतर करणे अशक्यप्राय आहे. 
हें विधान करण्या-मागील एलियटची भूमिका कदा- 
चित अशी असेल कीं, परभाषेत विचार करणें कठीण 
नाहीं, पण मातृभाषेब्यतिरिक्त अन्यभाषेंत भाव व्यक्त 
करण मात्र दुष्कर आहे, भावाविष्कार करणें हा अमि- 
जात काव्याचा प्राण आहे. आणि म्हणूनच काव्याचे 
भाषांतर करणें अवघड असावें, काव्याचा अनुवाद 
करण्यांतील ह्या मूलभूत अडचणीवर जयमंगला ह्या 
हृदयंगम भावकाव्याचा संस्कृत अनुवाद करून श्री, 
- वेलणकरांनीं मात केळी आहे, 


जयमंगला हें राजकवि यशवंताचें खंडकाव्य रवि- 
२१ मध्यें प्रकाशित झालें, 


* किरण मंडळाचेंद्रारां १९ 
' मुंबई मराठी अंथसंग्रहाल्याचेवतीनें राजकवि यशवन्त- 
चा श्री, वेलणकर यांनीं 


स॒त्कार-समितीने जयमंगठे 
केलेला स॑ कविराजांचे एकसष्टी समा- 
५९ मध्यें प्रसिद्ध केला आहे, 
पशबन्तकबींची ओळख करून 
नाहीं, ते कांहीं नांवारचेच 
ण' श्री, बेलणकरांचा मात्र 


पेय करून देणें आवश्यक आहे, 
यांचा अन्योन्यसंबंध लक्ष्मी-सर- 


मराठी वाचकांना 
देण्याची 


* इंग्रजी बंगेरे अनेक भाषांबर 
स्वतः संगीतरशहि आहेत, मध्य 
ऑफिसर आहेत, संस्कृत काव्य 

' करांचा आगळा छंद आहे. नोक 

अनेकवेळा भारताचे अक्षांश २ 


रचणे हा श्री, वेलण- 
रीच्या प्रसंगीनें त्यांना 
खांशांतून भ्रमण करावे 


ष्र 


- गुरूला दिपवून टाकते, 


लागते. हा अनुवाद , म्हणजे प्रवासांतील॑ मिळणारी 
झुरसत व आगगाडीचा तालळभद्ध ठेका यांचा परिपाक 
आहे. . यशवन्तांच्या बहुतेक कवितांची निर्मितीहि 
प्रवासांत झालेली आहे असा निर्वाळा श्री वेलणकरांनीं 
त्यांच्या “ अनुवादाच्या मुळांत ? दिलेला आहे, तेव्हां 
हा प्रवास-प्रसूतियोग. खरोखरच अपूबे होय ! 

“ तुजकडे पाहतो पुन्हां पुन्हां हा काय गडे माझाच 
गुन्हा ? या जयमंगळेतील भावमधुर गीताचा संस्कृत 
श्री, वेढणकरकुंत अनुवाद “ अपराद्ध॑, नाम मया ह्या 
शीर्षकाखाली कांही वर्षांपूर्वी * रागिणी ' मासिकांत 
प्रसिद्ध झाला होता. 


जयमंगढा हँ एक प्रेमकाव्य आहे. काव्याची कथा- 
वेस्चु सरळ, सुटसुटीत आहे, या प्रेमकथेचा नायक हा 
एक फिरस्ता आहे, तो विद्वान आहे, पण त्याच्या 
जिण्यांत एकप्रकाराची अनामिक शून्यता भरली आहे. 
आनोंल्डच्या स्कॉलरजिप्सी प्रमाणे “ दैवी असंतुष्टतेने 
(सप त86008018 ) तो भारला आहे. 
* भात माया टेकविण्यासाठी ? घ्याया जी * मदाकाड्‌क्षा 
खमूबा मानिते? अशी * ध्येय-संबादी सखी | 
हृबी असते, कितीक प्रांत धुंडिता घुंडिता या. 
काव्यात्म पिशाला एक राजबाळी शिष्या लामते-, 
ही न्नपकन्या आपल्या बुद्धिवेभवाने त्या मुश्याफिर- 
त्यांचा बहुतेक वेळ एकमेकांकडे । 
आणि वर नायक '* हा काय, 
गडे माझाच गुन्हा असं त्या राजेन्द्रनबालेला विचारतो, , 
अखेर हा लपेडाव राजाच्या लक्षांत येऊन तो' 
नायकाला पकडून आणतो, गुरुजी * सांगं तू सजा 
खुशाल कोणतीहि भूपते ? अस्त बेडर आव्हान देतात. 
देहान्तांची शिक्षा फर्माविली जाते. नायक प्रीति-हुता- ' 
त्म्याच्या निष्ठेने वघस्तभापाशीं जातो, पण अंतिम 
क्षणीं राजकन्या. घोडाफेक्रीत वायुवेगानें तेथे येते वः 
प्रेमिकांचे. मिलन होऊन अखेर आनंदी आनंद गडे ?' 
होतें. १ 
ह्या प्रेमकथेचे उद्यान बावीस भावपुष्पांनीं बहरले, 
आहे, प्रत्येक कबन प्रणयी युवकाचे आत्मगत वा प्रगट 
उद्गार आहेत, प्रत्येक कवन स्वतंत्रपणे वाचलें तर ते. 
एक स्वयंपूर्ण भावगीत आहे, सुबक कलापूर्ण चित्रांचा 
जणू कांहीं हा एक सुंदर अस्त्रमच आहे, उत्तरराम- 


पाहाण्यांत जातो. 


पुस्तक-परामशी 


क, पहिल्या अंकांत मवभूतीर्ने चित्रदरीन घडवून 
की सांगितळें त्याची 'आठवण हें चित्रदशैन 
स करून देईल, उत्तररामांत चित्रमय काव्यद्शन 


आहे रंगले र 
हे, तर लयमंगळेंत काव्यमय चित्रदरशन घडविले 


आहे. , 


आ वतीळ एकता हे जयमंगलेचें खास स्वरूपं 
कधी वेळणकरांनीं आपल्या अनुबादांत मुळांतील 
-प्रबेध ब वृत्ते वापरून कायम राखलें आहे. 


प्रासादिक शब्दयोजना, 'ललितभावनांचा आवि- 


ष्कार व संगीतप्रधानता हीं जयमंगळेचीं कलात्मक 

शिष्टये होत, मुळांतील हे सर्व काब्यगुण संस्कृत अनु- 
वादांत प्रकर्षाने आढळतात. प्रसादपूर्ण रचना " भवान्‌ 
शासन करोतु | ? किंवा “ सेवको5हम्‌ । ' अथवा 

मृत्युपथे । ? या गीतांत सांपडते. यशववंतांच्या भाव- 
भराऱ्या सर्व ठिकाणींच आढळतात. पण “ आकर्षणम्‌ - 
च्या. अखेरच्या ओळींत मात्र अनुंबादकारांनीं कवी- 


वरहि मात केली आहे. ती ओळ अशी : “हुन्मत्स्यः : 


स्नेहजलारथी भवद्दर्शनेन । .” मुळांतीळ पंक्ति केवळ 

ओढणी जिवाला लागे तुझ्या दशैनाने ? अशी आहे. 
तसेंच मराठींतील नादमाधुर्य व गेयता ही * अपराद्ध, 
नाज मया |? किंवा “ तव विरहे । ? या संस्कृत रूपां- 
तरांत आढळतात, 


“ मुळांतील मराठी भावगीत जर संस्कृत कवनांत 
समोर छापळें असतें तर या पुस्तकाच्या उपयुक्ततेंत भर 


पड 


पडून रसिकांना अधिक चांगला आस्वाद घेतां आला 
असता असें आम्हांस वार्टते, त्याचप्रमार्णे “वनविहार:? 
या,ग्रीतांतील बाणसहरा गोडी-समासप्रचुर रचना जरा 
अधिक सुटसुटीत असती तर बरें झालें असतें, 

एकंदरींत पाहतां श्री. वेलणकरांनीं मूळ मराठी 
बरहुकूम यशवंतांच्या जयमंगलेला मनोश संस्कृत वेष- 
भूषा चढविली आहे. ' ज्यांना मराठी येत नाहीं 
अश्या रसिकांना मराठींतीळ एक. अभिज्ञात काव्य 
श्री. वेळणकरांनीं संस्कृत भाषेत उपलब्ध करून द्लिं 
आहे. घटनेच्या चौदा मार्षंत संस्कृताचा समावेश 
आहेच. भाषा-भगिनींच्या परस्परसाहित्याचा ' हा 
परिचय फारच उत्तम रीतीनं करून दिला गेला आहे. 

अश्या रीतीनें स्वतःच्या  अंगचें काव्य-कर्तृत्व, 
मराठी व संस्कृत भाषांवरील हुकमत ब संगीतार्चे शान 
या त्रिगुणांचे जोरावर श्री. वेलणकरांनीं जयमंगलेचें 
संस्कृत भाषांतर करून काव्याचे भाषांतर करण्यांतील 
प्रमुख अंतरायावर विजय मिळविला, आहे. 

यापुढेंहि श्री. वेलणकरांनीं हे. अनुवादाचे काम 
पुढें चालवावे, श्री, केशवसुत, गडकरी, तांबे, बाल- 
कवि वगेरे थोर कवींच्या कांहीं वेचक उत्कृष्ट भाव- 
गीतांचा. संस्कृत अनुवाद-जर श्री. वेलणकरांनीं करून 
प्रसिद्ध केला तर मरांठी भाषेवर उपकार होतीलच व 


अन्यभाषिक रसिकांवरहि, त्य 
« _-श्री. हरिहर उस 


“नवभारत?:वर्ष बारावें ठेख-सू चि 
प्क्श्शििथा्द्गि्गिशशिशिशिशिशशलटण 
आक्टोबर १९५८ ते सप्टेंबर १९५९ 


लेखाचें नांव छेखक अंक पानें 

अतीतमानसशास्त्र आणि बुद्धिवाद नी. र, वऱ्हाडपांडे २ १८-२२ 
अब्राहम लिंकन ग, ल. चंदावरकर ७ ४२-४६ 
श्री अरविंद व त्यांचें तत्त्वज्ञान मधुसुदन फडके ३ ११-१९ 
अलीकडील टिळकचरित्रे १ न, र. फाटक 4 १- ४ 
अलीकडील टिळकचरित्रे २ न. र, फाटक १२ . ७-१० 
अन्बल इंग्रजीमधील महाराष्ट्ंतील --- 

शिक्षणाची घडी ( १८१८ ते १८५०) ____ मा, प. मंगुडकर ११ ५६-६० 
अज्ञातवासांतील दिवपत लिओ टूट्स्की : अनु. विजय पानसरे ६ १०-२० 
आचाय जगदीशचंद्र बसू ढी ग, ल, चंदावरकर ५  ५.- ७ 
आधुनिक ज्योतिर्विज्ञान - १ रा, द. गोडबोले 


वी ११-१३ 
आधुनिक ज्योतिर्विश्ञान -२ रा. दृ. गोडबोळे 


आधुनिक मराठी ळेखनपद्धतीचे शिल्पकार १ गं. ब, ग्रामोपाथ्ये १ र ह ग 
आधुनिक मराठी लेखनपद्धतीचे शिल्पकार २ गं. ब, आमोपाथ्ये १२ ३०-३२ 
आमच्या लोकशाहीतील संभान्य घोके ना, गो, चापेकर २ १-६ 
आर्थिक विषमता: दोन विचार बाळ गाडगीळ १२ ११-१५ 
आल्बेर काम्यू व. म. परांजपे ५. १६-२४ 
आल्निर काम्यू : एक मुलाखत अनु, व, म. सिरसीकर ५ २५--२७ 
इतिहासमीमांसेच्या मर्यादा दि, के, बेडेकर न म मोली 
इम्रे नाजची विचारसरणी अरुंधती खंडकर ३ २५-३० 
इम्रे नाजचें “ पाखंड ?? अभ्यासू १० १०-१७ 
इश्वराचें अस्तित्व मंदाकिनी आचाय ७ ५२-५९ 
क्रग्वेदांतील वरुण : आणखी कांहीं विचार शं. बा. जोशी 

कमवीर भाऊराव पाटील ; जीवन-कार्य मा, प, मंगुडकर १ क 
कवि-कुलगुरु कालिदासाचा अस्तित्वकाल | दत्तात्रय गोविंद ४. ६८-६६ 
कवितेची मूल्ये सुनन्दा कोंडिन्य १७-२५ 
कालिदास आणि कुन्तळेश्वरदौत्य वा, वि, मिराशी हि 


लेख - सूचि आक्टोबर १९५८ ते सप्टेंबर १९५९ 


काक रामगिरीचा शोध कृ. मो. शेंबवणेकर १० 
ची निराशा द. मि. कुलकर्णी डू 
केशवसुतांचें चिंतन द. मि कुलकर्णी ष्‌ 
हान ब्यवस्था व लोकशाही संस्कृति वोल्टर लिपूमन अनु० वसन्त पळशीकर ८ 
रक: रा श्वेतकेतु सदाशिव आठवले ३ 
ळ्यांची गाणीं * सरोजिनी बाबर र 
आमीण समाजजीवन, शेतीन्यबस्था, आणि ग्रामदान वसन्त पळशीकर 1: 
चार्बाकवादाची ऐतिहासिक सफलता आणि निष्फलता सदाशिव आठवले १ 
झुन्यांचा ८ नवा? विरोध पन्नालाल सुराणा र्र 
अन शिलालेखांत देवगिरीचे यादव सुभाषचंद्र अक्कोळे ३ 
तिबेटचा त्रिकोण पन्नालाल सुराणा ९ 
तिवेटमधील जनतेनें केळेल्या उठावाचें सर्वसामान्य स्वरूप अरंघती खंडकर ९ 
नन्या नेतिक तत्वज्ञानाची दिशा ग, ना. जोशी ह 
नाथ-ज्ञानेश्वरीची लोकमान्य नकल झालीच नाहीं द. वै, केतकर १ 
'नाथ-ज्ञानेश्वरीच्या दोन प्रती' ना. ब, जोशी 3 
निजाम--पेशवे संबंध -ग्रंथपरिचय दि. के. बेडेकर (ह 
निसर्गोपचार ' केदारनाथ र 
'पंडित नेहरूंनंतर काय ! *सत्यबालळा तायल ७ 
५ पापें व त्यांच्या निष्कृतीचीं साधनें ! म. दा. साठे १७ 
पुनश्च एकदां ग्रामदान : अ. मि. 'शहा र 
प्रशासन-शिक्षणाची आवईयकता स, बा. कुलकर्णी र 
प्राकृत पंचतंत्राची वाटचाल बसंत पारखे रि 
5 प्राचीन मराठींतील ळोकनाट्य ? : कांहीं शंका म. शां, वाबगांवकर छ 
प्रेमप्रतीतिघरमी कवि तांबे शंकर वि. वैद्य ७ 
बार्शी-अभ्यासवर्ग- १ वसंत पळशीकर डं 
बार्शी-अभ्यासवर्ग - २ वसंत पळशीकर षद 
बुद्धिवादाचें ऐतिहासिक सिंहावलोकन एम्‌. के. हाल्दर अनु, शि. बा नामजोशी १ 
बोरिस पॅस्टर नॅक रेनातो पॉगिओली अनु. राकर वि, वैद्य डड 
“६ बोली ?” : खग. मो. पाटील ७ 
भंड्यांचा खेळ : इतिहास व पूर्वपीठिका क..गोडे, अनु; वि. म. बेडेकर १७ 
भारतांतील बुद्धिमंतांचा र्‍हास , शिवनारायण रे, अनु, शि.'चा. नामजोशी ३ 
आरतीय नास्तिकवाद लक्ष्मणझ्यास्त्री जोशी द 
भारतीय लिपींची कुळकथा : म. दा. साठे रै 
मरा, ग, जाघव ९ 


मराठी राष्ट्रीय कविता ब विनायक 


१९-२१" 
२८-३१ 
५२-६० 
२६-३२ 
२०-२४ 
२६-२९ 
५६-६१ 
१४-२५ 
१६-रर 
३८-४१ 
४६-परे 
१५-१८ 
२१-१० 
ईड०--४४ 
३१-३४ 
४१-४६ 
४५- रट 
४७-५१ 
२६-रेरे 
३२३२-३७ 
२३-२७ 
२८-३१ 
२७-३० 
१०--१४ 
२४-२० 
२८-३४ 
३०-२९ 
४३-५६ 
३१-३६ 
५-:'३ 
५१-५७ 
१... ”६ 
७-१७ 
३९-३८ 


' .नवभोरत . 


महाभारतांतील पंचशिख-अनात्मवादी नन्हे आत्मवादीच वि. म, बेडेकर , _,९ 


“3 
महाराष्ट्रांतील भागवत संप्रदाय * गोपालसिंग परदेशी ६ २१-२५ 
माधवांची कविता: एक अभ्यास गं. वि, नेलेकर १२ ३८-४प॑ 
मुकंदराज ढी “ लक्ष्मणश्ास्री जोशी ११ २७-३३ 
यंत्रयुग विरुद्ध शेतकीयुग ना, गो, चापेकर १२  १- ६ 
योगदर्शनाविषयीं थोडेसें नी. र. वऱ्हाडपांडे ४. ९-१३ 
८ रंगबोधिनी ? : एक अध्याय पंडित आवळीकर : १० ४७-५३ 
रमात्राई रानडे. ग, ल. चंदावरकर ११ प-१४ 
रामगडच्या मूर्ति वा. वि, मिराशी ६. ४०-४२ 
रामगिरि अद्याप्र ढगांतच ना, गो, चापेकर ६ ४३-५२ 
रामगिरि नाशिकजवळ नाहीं वा. कृ, परांजपे ' ११ ' ५४-५५ 
रामगिरि विदर्भात स्थिर आहे. वा. वि. मिराशी ७ १-९ 
रामगिरि हा रामशेज़ डोंगर नन्हे वा. वि, मिराशी ११ ५०-५३ 
रामशेजवरील आक्षेपांचे निरसन कृ; मो, शैबवणेकर १२ ३३-३७ 
ललित निजंघांतील जुनें आणि नवें रा, ग, जाघव ६ ३५-३८ 
वामन मल्हार जोशी यांचें जहाल लेखन ___ मु. गो, देशपांडे १० ' ५४-५८ 
विनयवादी सुमन ' सदाशिव आठवले ८. १३-१६ 
विनोबाजींचें जीवनविषयक तत्त्वज्ञान घसंतराव नारगोळकर हु 0 पण 
वेश्‍या आणि वेइयान्यवसाय - एक मानसशास्त्रीय मीमांसा अ.. रा. गळतगे ११ ४१-४९ 
वैज्ञानिक ज्ञान व तात्त्विक ' ज्ञान? पूर्वार्ध , अनुन श्री, र. कावळे ८ ५७-१२ 
यैज्ञानिक ज्ञान व तात्विक ' ज्ञान? उत्तराध अनु" श्री, र, कावळे ह. . कार, 
शेकसपीयरचें नाटयतंत्र बेरिस पॅस्टरनॅक 
'अनु० द, वि,. जोग र २-८ 
५ श्रीम्चरित्र !: ऐतिहासिक अंग पंडित आवळीकर ६ ५३-६१ 
समाजवादाच्या संक्रमणाचे - सैद्धांतिक प्रश्न म. वा, बेलगे ह ब. पह कव 
संयुक्त सहकारी शेती - सिद्धांत आणि व्यबह्वार स. ह. देशपांडे ८ २-५ 
सहकारी अथेब्यवस्था : कांहीं विचार - _ वि. म, तारकुडे र 
1 ' _ ,'अनु० दि. बा, नामजोशी १. इद 
सिंधु संस्कृतींतील लोकच क्र्वेदांतील आयो'चे. शत्रू : १: प्र. रा, देशमुख ३. कध 
सिंधु संस्कृतींतील लोकच क्रवेदांतील आयोचे शू : २६ , प्र, रा. देशमुख क भ 
सिंधु संस्कृतीतील लोकच वेदांतील आयोचे शत्रू : ३५ प्र, रा, देशमुख र र 
सेंधु संस्कृतींतील लोकच वेदांतील आयोचे शत्रू: ४६ प्र, रा. देशमख ५ ४६-५१ 
सिंधु संस्कृतींतील लोकच वेदांतील आयोचे शत्रू :५॥ प्ररा देशमु ६. २६-३४ 
वेदांती आर्याचे तो . जे. इपनरच 
िंधु संस्कृतींतील ळोकच वेदांतील आर्योचे शनू : ६ : प्र, रा, देशसुख मुतकान्या 


र; 


लेख -सूचि आक्टोबर १९५८ ते सप्टेंबर १९५९ 


सेन्यासिंधु कीं सैन्यातिहु £ - ज्ञानेश्वरीतील एकाःपाठाची  य.'र. आगाशे -:_ १: ६२-६३ 
। * .; '' चिकित्सा ती २ क 
सोंदर्यमावना : कांहीं विचार | प्रभाकर.,पुजारी. , , ७ , ३७-४१ 
स्पिनोझा ी - मा. पं. बहिरे .' १९ ४६-५१ 
हरिकथा : पूर्वा मा यशवंत भास्कर दामळे -. ११. १५-२० 
हरिकथा : उत्तराध अ. जी र शर न २३-२९. 
हिंडु-घमे आणि चाळीरीती म. दा. साठे. ९ २७-३० 
प्रा, श्री. के. क्षीरसागर ह “१. शं, वि, वैद्य 7८. ३३-४१ 
«ज्ञानदेवी-टीकासंख्या ९००९ ओब्या 7: १ : द, वे, केतकर - ९. ५४-६० 
€ज्ञानदेवी-टीकासंख्या ९००९ ओन्या 7: २: द. बे. केतकर. ' "९० ३३-४० 
“ज्ञानदेवी-टीकासंख्या ९००९ ओबन्या 7: ३ द. वे. केतकर ११ ३४-४० 


ज्ञानेश्वरी : कांहीं “ दुर्गम ” ओन्यांचे सुबोध अर्थ: १४४7 द. वे. केतकर. २९. इई-डट 


ज्ञानेश्वरी : कांहीं “ दुर्गम ” ओव्यांचे'सुबोघ अर्थ : २४ द. वे. केतकर  . ४ . ३२-४१ 
ज्ञानेश्वरी : कांहीं “ दुर्गम ” ओन्यांचे सुबोध अर्थे : ३६ द. वे. केतकर "५ ३६-४४ 
पुस्तकपरामरक्षा, ग्रंथपरिचय ः 
«६८ ऊञ्न आणि गारठा ” ले, शश्िकान्त पुनवंसु वसंत दावतर २ ५४-५७ 
ओले .उन्ह ळे..गंगाघर गाडगीळ... शे. वि. वैद्य -१० . ६२-६३ 
ज्ञयमंगला -ले, श्री. मि. वेळणकर , हरिहर उर्सेकर १२ ५२-५३ 
डेन्हिड कॉपरफील्ड ळे, चाळस डीकन्स अनु० अ.वा. मराठे अरविंद कुलकर्णी २ ५८-५९ 
घ्नेजय अजुन ळे. बा, वा. फाटक * अरविंद कुलकणी २ ५८-५९ 
पुणे शहराच्या आर्थिक परिस्थितीचा अहवाल 
[ 2०००७ : 4 18९४प'ए७४ ] 
दढग७818 1180(प8 01 ऐखा्ढ8 190 
1॥160070170108, ?00पक्क- प्र, ज. जोशी १०७ ५९-६२ 
मराठी रंगभूमिचा इतिहास ? खेड पहिला 
(इ. स. १८४३-७९) ळे. प्रा, श्री, ना, बनहट्टी शे. वि, वैद्य ५ ६१-६६ 
: मेघदूतांतील रामगिरि अर्थात रामटेक ? 
ले. म. म. वा. वि. मिराशी म. दा. साठे ६ ६२-६५ 
यश्लोदा ले. श्री, ना, पेंडसे शं, वि. वैद्य ९ ६१-६२ 
रत्नागिरी कलळेक्टोरेट संपा, आर, डी. चोक्सी मा. प, मंगुंडकर ११ ६१-६२ 
राजा शिवाजी ले. गो, स. सरदेसाई अरविंद कुलकर्णी २ ५८-५९ 
प्रा, रा. द. रानडे: चरित्र व तस्वज्ञान, हे, हं. गो, तुळपुळे के, ता. जहागिरदार ८. ६०-६४ 
रामदास -ळे, वि. वा. हडप अरविंद कुलकर्णी द. दलपक 
अरविंद कुलकर्णी २ ५८-५० 


रामळीला -ले, ग. म. वैद्य 


त्तवभारत 


८ वसुघा ! कथाकान्य कवि अ. श्री, भवाळकर 
विनोबा प्र. के. अन्ने 
10९1007६0५ 800 ऐछाणाळाारर्याछा'र्‍ 
छन्रश"०॥१९॥४- प, फर, 8 8010917889 
गण 185॥ ह, ४, प 
गडात 88 & प'९७णाहा' 9 ऐलातिलछा 
हना ७-प, प, खप्फपणपाया कळाडागष्ट 
एढाणछगा शर का 1)0१णा00'६0४ प गघताछ- 
8. 8एण०ापणा 
ळण 80018 07 11८०070110 
छा०न 3 एतका'१९४९०७९१ 0०प्णकरि९8---. 
उ. फ, 73 ल२७ारा 
पत्रव्यवहार 
काफिरिस्तान 
महाराष्ट्रांतील भागवत सांप्रदाय 
वैदिक आयोचे शत्रू 


गोपाळ मयेकर 


. .अरविंद कुलकर्णी 


व. मं. सिरसीकर 
व. मं. सिरसीकर 


व. मं. तिरसीकर 


_ व. मं. तिरसीकर 


सौ. कुमुद पोरे 


श्री. रा. टिकेकर 


_ कल्याणराव 


श्री, रा, टिकेकर 


३ 


६३-६५ 
५८-५९ 


य 
प््ड 


ष्ट 


पुळ्न्द्र 


५७-५८ 


ष्ट 
५८-५९ 
६०-६१ 


नवभारतः वषे बारावे 


लेखक-सूचि 


पळ गगयबबबजययाबअयअबबाबाबाबाबा 


आक्टोबर १९५८ ते सप्टेंबर १९५९ 


[ पहिल्या आंकडा अंकाचा अवुक्रम; दुसरा आंकडा पानांचा ] 


लेखक अंक व पृष्ठे 
अक्कोळे सुभाषचंद्र ३॥३८-४१ 
अभ्यासू १०१०-१७ 
आगाशे य. र, १1६२-६३. 
आचायय मन्दाकिनी ७॥५२-५९ 
आठवले सदाशिव १९१४-२५); २३२०-२४; 
८1१३-१७ 
आवळीकर पंडित _' ५॥५३-६१; १०४७-५२ 
उर्सेकर हरिहर १२॥५२-५३ 
कल्याणराव ८1५८-५९ 
कावळे श्री. र. ८७-१२; ९1३९-४५ 
कुलकर्णी अरविंद २1५८-५९ 
कुलकर्णी द. मि, ४१२८-३१; ५॥५२-६० 
२)२३-२७ 


कुलकर्णी स. बा, 


केतकर द. वें. १0४०-४४; २४२३-४८; 
५]३६-४४; ९।५४-६०; 

१०३३-४०; ११३४-४० 

केदारनाथ १॥४५-४ट 
कोंडिन्य सुनन्दा ८1१७-२५ 
खण्डकर अरंघती ३२९५-३०; ९1१५-१८ 
गळतगे अ. रा. ११|४१-४९ 
१२११-१५ 


गाडगीळ प्रा. बाळ 
गोडबोले रा, द. 
आमोपाध्ये गं. ब, 
चंदावरकर ग, ल, 


१॥१-१३; "१८-१५ 
११२१-२६; १२३१०-रेरे 
९॥१-७; ७४२-४६; 
११॥५-१४ 


लेखक अंकव पृष्ठे 
चापेकर ना. गो. २1॥१-६; ६४२३-५२; 
१२।१-६ 
जहागिरदार के. ता. ८॥६०-६४ 
जाघव रा, ग. : - ६॥३५-३८; ९३९१-३८ 
जोशी ग, ना, ३१-१० 
जोग द. वि. ४॥१--८ 
जोशी' ना. ब. ३1३१-३४ 
जोशी प्र. ज. १०५९-८२ 
जोशी लक्ष्मणंद्यास्त्री ६॥१-९; ११२७-३३ 
जोशी शं. बा. २॥३८-४रे 
टिकेकर श्री. रा. ५५८; ७1६०-६१ 
तायल सत्यचाला ७1४७-५१ 
दत्तात्रय गोविंद ४॥५८-६६ 
दामले यशवन्त भास्कर ११॥१५-२०; 
१२२३-२९ 
दावतर वसंत २]५४-५७ 
देशपांडे मु. गो. १०५४-५८ 
देशपांडे त. इ. ८॥४२-५२ 
देशमुख प्र. रा. ३४२९-५०; ४॥२१-२७; 


५॥४६-५१; ६॥२६-२४; 
७)१५-२४; ९॥ १९-२६ 


नामजोशी शि. बा.  १॥३०-२९; २1५१-५७ 


९९-१४ 
नारशोळकर वसंतराव १॥४९-५५ 
नेळेकर ग. वि. १२३८-४५ 


र 
३ 


| फायदेशीर शेती 
पंजाबांत कर्नाल जिल्ह्यांतील झिंझारी या खेड्याच्या शेतकऱ्यांनी सह- 
कार्याच्या मार्गानें शेतींत खुथारणा केल्यासुळे त्यांची भरभराट झाली. ' 
आपापल्या जमीनींची नांगरणी व मशागत करण्यासाठीं सात शेतकरी एकञ 
आले. नंतर आणखीही कांही. होतकरी खुबीने त्यांच्यांत सामील झाले, 
| शेतीच्या कामांत एळमेकांना सहका देज्यारजे ठरवून त्यांनीं 'सहकारी शेती 


संघ' स्थापन केला. लर्वोच्या शक्ति एकत आल्यामुळें संघाला ट्रॅक्टर विकत 
घेतां आला; उसन वियार्णे पेदा करतां आठे; जास्त रासायनिक खत 
घापरतां आळे ब शेतीच्या खुथारळलेल्या पद्धतींचाही अवलंब करतां आला. 
परिणास :-- दर एकरास १५ नण होणारें गव्हाचे पीक एकदम १८ मण 
निघाळें ! या जास्त पिकासुळे जास्त पैला मिळाळा आणि त्या सहकारी 
शेती संघाला अल्पावधीत कजे फेडही करतां आली. सहकारी दोतीचा 
अलिकाचिक अघलंव करा, त्यासुळें तुमचा फायदा व देशाची झगाति होते 


चर 


योजनेस सहाऱ्य म्हणजे स्वतःस सहाय्य 


-१-१--१५9-४-४२<६-<४--५--५० 4. -विाओयओीयी_व्यीीयील -$--5---& 
>> << 4-4 डा हित 


क क क ला ला ला ताता का का 


7२९५त. २०. 8. 5177 


नवभारत : 


करण्याकरितां पलेंगतीरावर 
असतांना एका फिलट सैनिकाने 
यांच्यावर अचानक हल्ला चढ- 
वेला आणि दुदैवाने तो ह्ल्ला 
प्राणघातक ठरला ! 


डांस जमातीतील मलेरिया प्रसार पावल्या है कळविण्यास आम्हांस 
संघाच्या एक प्रमुख महिला. अतिशय दुःख होत आहि 
पुढारी छु. गंगू अनॉफिल्सि  याबावतींत असें समजतें कीं 
रविवारी सकाळीं अकाली निधन आकेठ मानवी रक्‍तपान केल्यानंतर 


७००११९ ५९०७०७ क्सा 


क ढं 
ण्ढ ७०%" 
क ळू 
०७७८०५०००० 


